तुकारामाचे अभंग, १३ 


॥ ९९९१॥ 
धना गुंतले चित्त माझें मुरारी । मन घेउनी हिंडवी दारोदारी । 
मरे हिडतां न पुरे यासि कांहीं । मही ठेंगणी परी तें तृप्त नाहीं ॥ ९॥ 
न दिसे शुद्ध पाहातां निजमती । पुढे पडिलो इंद्रियां थोर घाती । 
जिवा नास त्या संगती दंड बेडी । हरी शीघ्र या दृष्टसंगासि तोडी ॥२॥ 
असी आणिक काय सांगा अनंता । मोहो पापिणी दृष्टमायाममता । 
क्रोध काम यातना थोर करी । तुजवांचुनी सोडवी कोण हरी ॥ ३ ॥ 
निज देखतां निज हे दूरि जाये । निद्रा आळस दंभ या भीत आहे ॥ 
तयां वस्ति देहीं नका देडं देवा । तुजवांचुनी आणिक नास्ति हेवा ॥ ४॥ 
करीं घात पात शंका लाज थोरी । असे सत्य भाव बहू भक्ति दूरी । 
नको मोकळं दीनबंधु अनाथा । तुका वीनवी ठेवुनी पायि माथा ॥ ५ ॥ 


॥१९९९२ || 
पेल सांवळें तेज पुजाळ कैसे । सिरी तुर्बिलीं साजिरी मोरंवीसं । 
हरे त्यासि रे देखतां ताप माया । भजा रे भजा यार्दैवा योगिराया ॥ ९ ॥ 
जया कामिनी ळब्धल्या सहख्सोळा । सुकुमार ह्या गोपिका दिव्य बाळा । 
शोभे मध्यभागीं कळा चंद्रकोटी । रूपा मीनली साजिरी माळकंठीं ॥२॥ 
असे यादवां श्रेष्ठ हा चक्रपाशी । जया वंदिती कोटि तेहतीस तीन्ही । 
महाकाळ हे कांपती दैत्य ज्यासी । पाहा सांवळें रूप हे पापनासी ॥ ३॥ 
कसी पाउळें साजिरी कुंकुमाचीं । कसी वीट हे लावली देवांची । 
जया चिंतितां अभ्नि हा शांति नीवे | धरा मानसीं आपला देहभाव ॥ ४॥ 
२ दृष्ट हा शब्द “ दुष्ट ” याबद्दल आढळतो. याचें कारण 6 दुष्ट ” याचा अपथ्रंड 
“दरु, आणि त्याचा “दृष्ट” असा झाला आढहे.-२ त. काम हा यातना.-३ त. इं.- 
४ दै. आहे.-७९ मोर पीसें 1-६ दे. यादव. त. ' यादधा ! भसतां “ यादब !' केळे आहे.- 


5 


७ त. तया.-८ त. दइवाची.-* त. “अत्ते " दाढद नवा घावला आहे तो दे. नाही. 


३९४ श्रीविठठल, 


ब्ळ्बी 


मेनी देखतां मूख हं चित्त घ्याय । देह मांडला भाव हा बापमाय । 
तुक्या लागलें मानसीं देवपीसं । चित्त चोरटे सांवळे रूप कैसें ॥ ८ ॥ 
॥ ९१९९२३ ॥ 

असे नांदतु हा हरी सवेजीवी । असे व्यापुनी अभ्नि हा काष्ठ तेवीं । 

घटी बिंबळें बिंब हे ठायिठायी । तया संगती नासु हा त्यासि नाहीं ॥९॥ 

तन वाटितां क्षोर हं होत नाहीं । पशू भक्षिता पालटे तें चि देही । 

तया वर्म ता जाणता एक आहि । असे व्यापक व्यापुनी अंतर्बाहे ॥२॥ 

फळ कर्दळीं सेवटीं येत आहे । असे शोधितां पोकळीमाजि काये । 

धीर नाहीं त॑ वाउगे धीग जाळे । फळ पुष्पना यैत्न ते व्यर्थ गेले ॥३॥ 

असे नाम हं दपणें सिद्ध केले । असे बिंबत॑ं या मळा आढ ठेले । 

केसं शुद्ध नाहीं दिसे माजिरूप। नका वाढवू सीण हा पुण्यपाप || ४॥ 

करा वर्म ठावें नका सोंग वांयां । तुका बीनवीतो पडो काय पायां । 

तुज पत्र दारा धन वासना हे | मग ऊरले शोवटीं काय पाहे ॥ ५८ ॥ 

॥ ९९९४ ॥ 

मना सांडि हे वासना दृष्ट खोडी । मती मानसी एक हे व्यर्थ गोडी । 

असे हीत माज्ञे तुज कांहीं एक | धरीं विठ्ठलीं प्रम हे पायिसूख ॥ १॥ 

ऐसा सवभांवं तुज शरण आलो । देहदुःख हं भोगितां फार भ्यालो । 

भवतारिंत दूसरे नाहि कोणी । गुरु हात कां देव तेहेतीस तीन्ही ॥२॥ 

जना वासना हे धना थोरि आहे । तुज लागली संगती ते चि सोये । 

करीं सवे संगी परि त्यागु ठायी । तुका विनवीतो मस्तक ठेवुनि पायीं ॥३॥ 
॥६॥ 

९ त. मनी.-२ दे. त्ये.-३ दे. यत्न व्यथ.-8४ दे. आहे.--« दे. त. केत. 


तुकारामाचे अभंग, अ. 


॥ ९९१९५ ॥ 
सुटायांचा कांहीं पाहातो उपाय । तों है देखं पाय गोवियेळले ॥। ९ ॥] 
॥ घर. ॥ ऐसिया दुःखाचे सांपडलो सदी । हारपली बुद्धि बळ माझं ॥६१| 
प्रौरव्थ क्रियमाण संचिताचे । वोढत ठायींचें आले साचे ॥२॥ 
विधिनिषेधाचे सांपडला चंपे । ऐके एक लोपे निवंडेना ॥ ३ ॥ 
साराव ते वाढे त्याचिया चि अंग । तृष्णेचिया संगे दुःखी जाला ॥४| 
तुका हणे आतां करीं सोडवण | सवशक्तिहीन जालो देवा ॥ ५ ॥ 
॥ ९९९६१ || 
भय वाटे पर | न सुटे हा संसार ॥ १९ ॥ 
॥ धरु. ॥ ऐसा पडिला कांचणी । करीं धांवा हणडनी ॥ ४ ॥ 
विचारितो कांहीं | ती हें मन हाती नाही ॥ २ ॥ 


ल्न 


तुका ह्मणे देवा । येथें न परे रिघावा ॥ ३ ॥ 


॥ ९९९७ || 

येगा येगा पांडुरंगा । घेई उचलाने वोसंगा ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ ऐसी असोनियां वेसी । दिसती मी परदेसी ॥ ४ ॥ 
उगवाने गोवा । सोडवूने न्यावे देवा ॥ २ ॥ 
तज आड कांहीं । बळ करी ऐस नाही ॥ ३ ॥ 
तुका झगे त्ट्षीकेशी । काय उश्ीर लौविलासी ॥ ४ ॥ 

॥ ११९८ ॥ 
भाझी विठ्ठंळ माउली । प्रेमंपान्हा पान्हायेली॥ १९ ॥ 


२-->->---“प*ण ८ - -पणा्“ााीप--ा पा" 





4-५ शा 0५४ 





---५------:-<-८- ४-७ ायतच 


९ पै. सुटायाचे. कांही करितो उपाय ।-२ पं. संधी.-४ पं. प्रारब्ध क्रियामाण संताचे.- 
४प. एका एक.-५ त, सांपडेना.<६ पै. काकरणी.-७ पै. येगा येगा.-८ दे. लाविसी.- 
९ द्वे. प्रेमे पान्ह्या 





३.९३ श्रीविडल, 


॥ धर. ॥ केर्वाळांने लावी स्तनी । न वजे दुरी जवळूनि ॥ ७ ॥ 
केली पुरवी आळी । नव्हे निष्ठुर कोवळी ॥ २ ॥ 
तुका हणे घांस । मुखीं घाली ब्रह्मयसस ॥ ३ ॥ 
॥ ९११९१७ || 
आह्ली उतराई । भाव निरोपूनि पार्यी ॥ १ ॥ 
॥ धरु. ॥ तुत्ली पुरवावी आळी । करोवी ते लडिवाळीं ॥ ७ ॥ 
आमचा हा नेम । तल्ला उचित हा धर्म ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे देवा । जाणों सांगितली सेवा ॥ ३ ॥ 
॥९१२०॥ 
केलें पाप जेण दिळें अनुमोदन । दोघांसी पतन सारिखे चि ॥१९॥ 
॥ धु. ॥ विष नवनीता विष करी संगें । दुर्जनाच्या त्याग सर्व हित ॥ ४॥ 
देखिले ओढाळ निघालिया सेता । टाळावे निमित्ता थैक म्हूण ॥ २॥ 
तुका ह्मणे जोडे केल्याविण कर्म । देखतां तो श्रम न मनितां॥ ३ ॥ 
॥९९१२९॥ 
विठळ गीती विठ्ठळ चित्ती । विठठळ विश्रांति भोग जया ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ विठठळ आसनी विठ्ठल शायनी । विठठळ भोजनी ग्रासोग्रासी ॥४॥ 
विठ्ठल जागृतिस्वभसुषुप्ती । आन दुजें नेणती विठठळंविण ॥ २ ॥ 
भूषण अळंकार सुखाचे प्रकार । विट्ठल निर्धार जयां नरां ॥ ३ ॥ 
तुका ह्मणे ते ही विठठल चि जाले । संकल्प मुराले दुजेपणं ॥ ४ ॥ 





९ दे. त. छवाळाने.-२ प. करविती लडवाळी.-३ दे. त. पे. आन्मोदन -४ दे. त. 
सारेके चि.-« दे. त. निमित्या.--६ त. नेणती तो.-७ दे. जागूतिस्वम्ती सुषाप्त. ८प. विठ्ठळी, 


तुकारामाचे अभंग, श्द्ऊ 


॥ ९१९२२ ॥ 
दास जालों हरिदासांचा । बद्धिकायामनेवाचा ॥ ९ ॥ 
॥ पु. ॥ तेथें प्रेमाचा सुकाळ । टाळमृदंगकछोळं । 
नासे दुष्टबुद्दि सकळ । समाधि हेरिकीतनीं ॥ ७ ॥ 
ऐकतां हरिकथा । भक्ति लागे त्या अभक्ता ॥ २ ॥ 
देखोनि कीर्तनाचा रंग । कैसा उभा पांडुरंग ॥ ३ ॥ 
हं सुख ब्रह्मादिकां । लेणे नाहीं नाहीं तुका ॥ ४ ॥ 
॥९११२३॥ ह 
गति अधोगति मनाची युक्ति । मन लावी एकांती साधुसगे॥ ९ ॥ 
॥ धरु, ॥ जतन करा जतन करा । धांवत सैरा ओढाळ ते ॥४॥ 
मान अपमान मनाचे लक्षण । लार्विल्या ध्यान तेचि करी ॥२॥ 
तुका हण मन उतरी भवासेधु । मन करी बंधु चौऱ्याशीचा ॥ ३ ॥ 
॥९९२१०॥ 
पंढरीस दुःख न मिळे ओखदा । प्रेमसुख सदा सर्वकाळ ॥ १ ॥ 
॥ पु.॥ पुंडलिक हाट भरियेली पॅठ । अवघ वैकुंठ आणियेळें ॥४ ॥ 
उंदमासी तुटी नाहीं कोणा ' हाने । घेऊनियां धणी लाभ घेती ॥ २ ॥ 
पुरले देशासी भरले सिंगेसी । अवघी पंचक्रोशी दुमदुमीत ॥३ ॥ 
तुका झंण संतां लागलीसे धणी । बैसले राहोनि पंढरीस ॥ ४ ॥ 
ग ॥१९२५॥ 
द्वारकेचं केणे आलें या चि ठाया । पुढें भक्तराया चोजवीत ॥ १९ ॥ 


९ पं. कल्होळ.-२ पे. नाही नाहीं ह्मणे तुका.-* पं. मनाची हे युक्ते- ४ त, बाधु.- 
७ पै. उदिमासी.-६ त. देती. प. येती. 


३२८ श्रीविहल, 


या 


॥ घे. ॥ गाविलं विसार माप केळे खरं । न पाहे माघारे अद्यापवरी ॥ ४७ ॥ 
र) 

वष्णव मापारी नाहीं जाली सळे । पुढें ही न कळे पार त्याचा ॥२ ॥ 

लाभ जाला त्यांनी धारेला ता विचार । आहिक्य परत्र सांटाविळे ॥ ३ ॥ 


..अर 


तुका हणे मज मिळाली मजुरी | विश्वास या घरी संतांचिया ॥ ४ ॥ 


॥९९२६ ॥ 
सुरवर येती तीर्थ नित्यकाळ | पेठ त्या निर्मळ चंद्रभागा ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ साक्षभूत नव्हे सांगितली मात । महिमा अत्यद्भत वर्णवेना ॥७॥ 
पंचक्रोशामाजी रीध नाहीं दोषा । जळती आपैसा अधोरते ॥ २ ॥ 
निविषय नर चतुर्भुज नारी । अवघा घरोघरी ब्रह्मानंद ॥ ३ ॥ 
तुका ह्मणे ज्यापे नाहीं पुण्यलेश । जा रे पंढरीस घई कोटि ॥४ ॥ 
॥ ९१९२७ | 
विचार नाहीं नर खर तो तैसा । वाहे ज्ञानपाठी भार लगड तैसा ॥१॥ 
॥ घु.॥ वादावाद करणे त्यासी ती च वरी । गुखाडीची चाड सरे तो च 
बहिरी ॥ ७ ॥ 
सोभाग्यसंपन्न हो कां वद प्रंतिष्ठ। चिकररूनि सांडी पायां लागली ते विष्ठ ॥२॥ 
नाहीं याति कुळ फांसे आढी तयासी | तुका ह्मणे काय मुद्रासीग जाळिसी ॥३॥ 
॥९११२८॥ 


देव होसी तरी आणिकांतं करिसी । संदेह येविशीं करणं न लगे ॥१॥ 
दुष्ट हासी तरी अणिकांते करिसी । संदेह यविशीं करगे न लगे ॥२॥ 


आयी आचायम िळाळआळा. यायाय आ, अव्द कग क पा्यगयनन्यटोळ्यननाक 





>>“ 0000000) 0 "टीला 


९ दे. त. सळ.--९ पं. धरिला विचार । अहिक्य.--३ पै न वर्णेवे-४ दे. त. रीग.- 
७ पै. जैसा.-६ पं. प्रतिष्ठा.--७ पे. विकरूने.--८ पं. विष्ठा.-९ त. अणिकासी. 





-->५- > “च 


तुकारामाचे अभंग. ३१५५ 


4 


३२... & ३ आध 


तका ह्मणे ज॑ दर्पणी बिबलं । तें तया बाणले निश्चयेसी ॥३॥ 
चद 

॥११९२९ | 
कालिघर्म मार्ग सांगितले संतीं । आचार सांडेती द्विजलोक ॥ ९ ॥ 
॥ध्र ते "चि कळों आतां येतसे प्राचिती । अधर्मी टॅकती धर्म नव्हे ॥६१॥ 
तप व्रत करितां लागती सायास । पाळितां पिंडास गोड वाटे ॥२॥ 
देव हझणऊनी न येती देऊळा । संसारा वेगळा तरी कां नव्ह ॥ ३ ॥ 
तुका हणे मज धारितां गुमान । 'ऐसे कोणी जन नरका जाती ॥ ४ ॥ 


॥ ९११३०॥ 


नमो विष्णुविश्वरूपा मायबापा | अपरा अमुपा पांडुरंगा ॥ ९ ॥ 

॥ धु.॥ विनवितो रंक दास मी सेवक | वचन ते एक आइकावे ॥४॥ 
तुझी स्तुति वेद करितां भागला । निवांत चि ठेला नेति नोति ॥२॥ 
क्षि मुनि वहु सिद्ध कविजन । वणितां ते गुण न सरती ॥३॥ 


ब्ले 
च ह. ७-६ 


तुका ह्मणे तेथें काय माझी वाणी । जे तुझी वाखाणी कौ्ती देवा ॥४॥ 


॥ ९९३९ ॥ 
अंतरींचा भाव जाणोनियां गुज । तैसे केळं काज पांडुरंगा ॥ ९ ॥ 
॥प्रु.॥ घातळे वचन न पडे चि खालीं। तूं आह्यां माउली अनायांची ॥७॥ 
मज याचकाची पुरवावी आशा । पंढरीनिवासा मायबापा ॥ २ ॥ 
नारिळी आशंका माझिया जीवाची । उरली भेदाची होती कांहीं ॥३॥ 
तुका ह्मणे आतां केलो मी निर्मर । गाईन अपार गुणतुझे ॥ ४ ॥ 


पनाणणा 











शंका जबयबयबवाबाशााािबिब शाशुबुशुशुशुश॒शुबु॒ग॒ब॒वश॒ब॒ब॒॒॒॒ब॒॒ा॒ब॒जाजजाबबजअजगजजजययअ् म्याव. ह 


९ पे. क्रांषे मुन सिद्ध बहुत कविजन । व/णितां तुझे गुण० -९ पै. नाशली. 


४१५७ श्रीबिहेल, 


॥1 ९१३१३२९ ॥ 
उदार कृपाळ अनाथांचा नाथ । ऐकसी मात शरणागतां ॥ १ ॥ 
॥प्रु.।सवे भार माथां चाळविसी त्यांचा | अनुसरलीं वाचा काया मन ॥४१॥ 
पाचारितां उभा राहासी जवळी । पाहिजे ते काळीं पुरवावे ॥ २ ॥ 
चालतां ही पंथ सांभाळिसी वाटे | वारिसील कांटे खडे हाते ॥ ३ ॥ 
तुका ह्मणे चिंता नाहीं तुझ्या दासां | तू त्यांचा कौवसा सर्वभावं ॥४॥ 

॥१९९३३॥ 
काय कीती करूं लोक दंभ मान.। दाखवी चरण तुझे मज ॥ ९॥ 
॥प्रु.॥ मज आतां ऐसे नको करू देवा । तुझा दास जावा वांयां विण ॥४१॥ 
होइल थोरपण जाणीवेचा भार । दुरांवन दूर तुझ्या पार्यी॥२॥ 
अंतरीचा भाव काय कळे लोकां । एक मानी एकां देखोबेखी ॥३॥ 
तुका ह्मणे तुझे पाय आतुडती । ते. मज विपत्ति गोड देवा ॥ ४ ॥ 

॥ १९३४ ॥ 
मानावया जग व्हावी द्रव्यमाया । नाहीं हे माझिया जीवा चाड ॥९॥ 
॥ध्रु.॥ तुझ्या पायांसाठी केळी आराणूक। आतां कांहीं एक नको दुर्जे ॥४॥ 
करूनियां रुपा करी अंगीकार । न लवी उसीर आतां देवा ॥ २ ॥ 
नव्हे साच कांहीं कळों आले मना । हणोनि वासना आवरिली ॥३॥ 
तुका झणे आतां मनोरथ सिड्डी । माझे रुपानिधी पाववावे ॥ ४ ॥ 

॥ ९११३५॥ 
आतां माझा सर्वभावे हा निर्धार । न करी विचार आणिकांसी ॥ 


ब-श८“<-<५ प? ण 000000. “00 ण 2-१ ५ पन--------“-“*“>- ८ *पप----> 





णपाणा एणणटशशशशणणणण ४४८४४ लू 


१ पै. ऐकसील.--२ प. अनुसरे.-३ पे. दुऱ्हावेन.-४ दे. त. तुझा.-" पे. त्या.--६ 
पं. हे नाही माशिया०.-७ धं. लावो.-८ पे. भाता सवेभावे हा माझा निर्धार. 


तुकारामाचे. अभगं. १४७ १ 


॥ धरु. ॥ सर्वमार्व नाम गाईन आवडी । सवे माझी जोडी पाय तुज्ञे ॥४॥ 
लोटांगण तुझ्या घालीन अंगणीं । पाहीन भरोनि डोळे मुख ॥ २ ॥ 
निलंज्ज होऊाने नाचेन रंगणीं । येऊं नेदी मनी शका कांहीं ॥ ३ ॥ 
अंकित अंकिला दास तुझा देवा । संकल्प हा जीवा तुका ह.णे ॥ ४ ॥ 
॥९९३६॥ 
जनीं जनादन ऐकती हे मात । कैसा तो वृत्तांत न कळे आह्यां॥ १ ॥ 
॥ध्रु)। जन्म जरा मरण करवेण भोगी भोग । व्याधि नाना रोग सुखदुःखे ॥४ 
पांपपुण्यें शुद्धाशुद्ध आचर । हीं कोणांकारणें कवणे केलीं ॥२॥ 
आह्मां मरण नाझ तूं तंव अविनाह । कैसा हा विश्वास साच मानू ॥३॥ 
तुका ह्मणे तं चि निवडी हा गुढार । दाखवी साचार त॑ चि मज ॥४॥ 
॥ ९९३७ ॥ | 
यथार्थ वाद सांडानि उपचार | बोलती ते अघोर भोगेतील ॥ ९ ॥ 
चोरा धारितां सांगे कुठोर्‍्याचें नांव । दोघांचे ही पाव हात जाती ॥२॥ 
तुका ह्मणे असे पुराणीं निवाड । माझी हे बडबड नव्हे कांहीं ॥ ३ ॥ 
॥ ९१९३८ ॥ 
धीर तो कारण सांह्य होतो नारायण । 
नेदी होऊं सीण वाहा चिंता दासांसी | १॥ 
॥ धर. ॥ सुखे करावे कीर्तन हर्षे गांवे हरिचे गुण । 
कारी सुदर्शन आपण चि कळिकाळ ॥ ७ ॥ 
जोव वेची माता बाळा जडभारी होतां । 


आल्णापाणण 








अणण पणिशी0ी0ी00१ीण?प?ी?केटे१ण?0शशीणणी?ीणी?णी2?0ी?८प?णी?0??0ी?0?१?८0१?१?१?0ी?ण १ णण?0णीप१ी”धी?ण?ण णिणीणणणीशी शी तीची 


९ पं. केसा हा वृत्तात०.-२ त. कोण.-९ पे. सुख दुःख.-8 पे. पापपुण्य.-०ल आच- 
रण । ईं कोणा ० --६ पे. कॉ कोणा.-७ प. हे.-८ पै. कुटाऱ्याचे.-९ दे. त. साहे. 


४ ०२२ श्रीबिद्ठल, 


तो तां नव्हे दाता प्राहतां यां सारिखा ॥ २ ॥ 
हं तों माझ्या अनुभवे अनुभवा आले जीवे । 
तुका ह्मणे सत्य व्हावें आहाच नये कारणा ॥ ३ ॥ 
॥ १९३९ ॥ 
पुढें आतां कैंचा जन्म । ऐसा श्रम वारेसा ॥ १९ ॥ 
॥ धु. ॥ सर्वथाही फिरों नये । ऐसी सोय लागल्या ॥ ७ ॥ 
पांडुरंगा ऐसी नाव । तारू भाव असतां ॥ २ ॥ 
तुका हणे चुंकती बापा । पुन्हा खेपा सकळा ॥ ३ ॥ 
॥९११९४५८ 1 
दुध दहीं ताक पशूर्चे पाळण । त्यांमध्ये कारण घृतसार | ९ ॥ 
॥प्र.॥ह चि वर्म आहां भाविकांचे हातीं | झणऊनि चिती वारेला राम ॥४१॥| 
-लोहो कफ गारा अग्नीचिया काजे । येऱ्हवी ते आझ कोण वाहे ॥२॥ 
तुका ह्मण खोरी पाहारा जतन । जौवरि हे धन हातीं लागे ॥३॥ 
॥ ९९४१ ॥ 
वीर विठ्ठलाचे गाढे । कळिकाळ पायां पडे | ९ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ करिती घोष जयजयकार | जळती दोषांचे डोंगर ॥ ४७ ॥ 
क्षेमा दया शांति । बाण अभंग हे हातीं ॥ २ ॥ 
तुका संगर बळी । ते चि एक भूमंडळीं ॥ ३ ॥ 
॥ ९९४२ ॥ 
ऐके रे जना तुझ्या स्वहिताच्या खुणा । 





अदा 


१ पं. चुकवी -९ दे. त. दुद.- पं. हाता.-४ दे. त. जेजेकार. -% पं. दया 
क्षमा शांति ०.-६ दे. अभंग ते हावी.- ७ पै. आयीक. 


तुकारामांचे अभंग, ४२३ 


पंढरीचा राणा मनामाजी स्मरावा ॥ ९ ॥. 

॥ घे. ॥ मग कैच रे बंधन वाचे गातां नारायण | 

भवसिंधु तो जाण ये चि तीरी सरेळ ॥ ६४ ॥ 

दास्य करील कळिकाळ बेद तुटेल मायाजाळ | 

होतील सकळ रिद्दिसिद्ठी स्णियारीं ॥ २९ ॥ 

सकळशास्त्रांचे सार हं वेदांचे गव्हर । 

पाहातां विचार हा चि करिती पुराणे ॥ ३ ॥ 

ब्राह्मण क्षैत्रिय वेश्य शूद्र चांडाळां आहे अधिकार । 

बोळे नारोनर आदि करोने वेड्या ही॥४॥ 

तुका ह्मणे अनुभवे आल्लीं पाडियळे ठावे | 

आणीक ही दैवे सुख घेती भाविक ॥ ८ ॥ 

॥ ९१९१९४३ ॥ 
न करी तळमळ राहे रे निश्वळ । आहे हॉ कपाळ स्वामी माझा ॥ १ ॥ 
॥ध्रु.॥ अविनाश सुख देईल निवीणी । चुकतील खाणी चौोऱ्याशीच्या ॥४॥ 
आणिकियां जीवां होइल उद्डार.] ते ही उपकार घडती कोटि ॥२॥ 
आहिक्य परत्रीं होसील सरता । उच्चारी रे वाचा रामराम ॥ ३ ॥ 
तुका ह्मणे सांडी संसाराचा छंद । मग परमानंद पावसीळ ॥ ४ ॥ 
॥९११९४४॥ 

कां रे दास होसी ससाराचा खर । दःखांचे डोंगर भोगावया ॥ १ ॥ 
।प्र.॥मिष्टानाची गोडी जिव्हेच्या अगरीं | मसक भरल्यावरी स्वादनणे॥ ७॥ 


दे. तरी.--२ पं. बंध.-* दे. त. पं. क्षेत्री-४ पं. चांडाळांही आधिकार.--५ प. 
स्त्रिया वाळे ०.-६ पै. " हा ” शब्द नाही.-७ ऐहिक्प असं असारबे.-८ पं. वाचे उच्चारेवा 
रामनाम. 


४१०४ श्रीविइल, 


आर्णीक ही भोग आणिकां इंद्रियांचे । नाहीं ऐसे साचे जवळी कोंही ॥२॥ 
रूप दृष्टि धाय पाहातां पाहातां । न घडे सर्वथा आणि तृष्णा ॥ ३ ॥ 
तुका हणे कां रे नाशिवंतासाटीं । देवाँसवे तुटी करितासी ॥ ४ ॥ 

॥ १९४५ | 
बैसोनि निश्चळ कर्री त्याचें ध्यान । देईल तो अनवस्त्रदाता | ९ ॥ 
॥ध्रु.॥काय आह्मां करणं अधिक सांचुनी । देव जाला करणी पुरविता ॥७॥ 
दयाळ मयाळ जाणे कळवळा | शरणागतां लळा राखी जाणे ॥ २ ॥ 
ने लगे मागणें सांगणे तयासी । जाणे इच्छा तैसी पुरवी त्याची ॥ ३ ॥ 
तुका हणे लेई अळंकार अंगीं । विठ्ठळ हा जगीं तू चि होसी ॥ ४ ॥ 

॥ ९९४६ ॥ 
सोनियांचा कळस । माजी भरिला सुरारस ॥ ९ ॥ 
॥ धर. ॥ काय करावें प्रमाण । तुत्ली सांगा संततन ॥ ७ ॥ 
मृत्तिकेचा घट । माजी अमृताचा सांट ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे हित । ते मज सांगावे त्वरित ॥ ३ ॥ 

संतावर---अभंग ३े. 

॥११४७॥ 
सेत करा रे फुकाचे । नाम विठोबारायाचें ॥ ९॥ 
॥ ध्रु, ॥ नाहीं वेठी जेवा सारा । जाहाती नाहीं हणियारा । 
सरिक नाहीं रे दुसरा । धनी सारा तुझा त ॥ ४ ॥ 
जपतप नांगरणी । न लगे आटी दुनवणी ॥ २ | 
१ पे. “कारही 0 याच्याबद्दल “ही ” आहे -२९ आणीक.--३ पे. देवाताटी-8 पे. 
न लगे सांगर्णे मागणे तयासी ०-% त. “ जाहाती ! यावर ' जाहाजती' असा शाध घातला 
आहे.-६ पं. नाहीं दुसरा.-७ त. दुणवणी. पं. दुणवनो. 


तुकारामाचे अभंग, ४न्दु 


कर्म कुळवणी । न लगे धर्मपाळी दोन्ही ॥ ३ ॥ 
ज्ञानपाभारी ती फणी |] न लय्रे करावी पेरणी ॥ ४ ॥ 
बींज न लगे संचिताचे | पीक पिकले ठायींचे ॥ ५ ॥ 
नाहीं यमाचे चोरटें । विठ्ठले पागोऱ्याच्या नटे ॥ ६ ॥ 
पीक न वजे हा भरवसा | करी उद्देग तो विसा ॥ ७ ॥ 
सैराई सर्वे काळ । वांयां न वजे घटिकापळ | ८ ॥ 
ग्रेम पिकलं अपार | नाहीं सांटवावया थार | ९ ॥ 
'ऐसीये जोडी जो चुकला | तुका खणे धिग त्याला ॥ ९० ॥ 
1९९४८ ॥ 
वोणव्या सोंकरीं | सेत खादलं पांखरीं | १ ॥ 
॥ धर. ॥ तैसा खाऊं नको दगा । निदसुरा राहुरने जागा ॥ ७ ॥ 
चोरासबे बाट । चालोनि केळे तळपट ॥ २ | 
डोळे झांकुनि राती | कृर्षी पडे दिवसा जोती ॥ ३ ॥ 
पोसी वांजे गाय । तेथें कैची दुर्वे साय ॥ ४ ॥ 
फुटकी सांगडी । तुका ह्मणे न पवे थडी ॥ ५ ॥ 
॥ ९१९४९ | 
सेत आले सुगी सांभाळावे चारी कोण । 


पिका आले परी केळे पाहिनेजतन ॥ ९ ॥ 
॥ध्र.॥ सोकरी सोंकरीं विसावा तोंवरीं । नको खाऊं उभे आहे तो ॥४॥ 





९ पे. उद्योग.--२ पे. दे. सगाये-३ पे. ऐसी.-४ दे. वोनव्या.--५ पॅ. वांझ.-६ पै. 
दुधसोप.-७ दे.० तो. वरी नको उभे आहे तो पं.० तोवरी उभे आहे तो । 


४०६ श्रीविठ्ठल, 


गोफणेसी गुंडा घालीं पागोर्‍्याच्या नेटें । 
पळती हाहाकार अवघीं पांखरांचीं थाटे | २॥ 
पेटवूनि आगटी राहे जागा पालटूनि । 
पडिलिया मान बळ बह्धि व्हावी दोनी ॥ ३ ॥ 
खळे दोन विश्व सुखी करीं होतां रासी । 
सारा सारूनियां ज्याचे भाग देई त्यासी ॥ ४ ॥ 
तुका ह्मणे मग नाहीं आपुले कारण । 
निज आले हातां भूस सांडिळे निकण ॥ ५८ ॥ ॥३॥ 
॥ १९५० | 
नका घालं दुध जयामध्ये सार |] ताकाचे उपकार तरी करा ॥ ९१ ॥ 
नेदा तरी हं हो नका देऊं अन्न | फुकाचे जीवन तरी पाजा ॥ २॥ 
तुका ह्मणे मज सगुणोची चाड । पुरवा कोणी कोड दु्बळाचें ॥ ३ ॥ 
उतराधिपदे--२२ 
॥ ९१९५१९ ॥ 
क्‍या गाऊं कोई सुननवाला । देखें तों सब जग ही भुला ॥ ९॥ 
॥ धु. ॥ खेलां आपने रामहिसात । जेसी वैसी करही मात ॥ ७ ॥ 
काहांसे लोऊ मधुरा बानी । रीझे ऐसी लोक बिरानी ॥ २ ।! 
गिरिधर लाल तो भावका भुका । राग कला नाहे जानत तुका ॥ ३॥ 
॥९१९२ ॥ 
छोडे धन मंदिर बन बसाया । मांगत टुंका घरघर खाया ॥१॥ 


क 


९ पं. मानी बळबुद्धि-९ त. पं. दानी.-२ दे. आपगें.-४ दे. राम इसाते.-« दे. 
ल्यावा माधुर बाणी. त. ल्यावो मधुरांबाणी.-६ दे. त. निराणी.--७ दे. त. भावाहे भका.-८ 
त. “ छोडे ” हा शब्द नाही. दे. बाहेर नवीन घातला आहे.-९ दे. टका. 


तुकारामाचे अभंग. ४ 


॥ पु.॥ तीनसौ हम करवी सलाम । ज्यांमख बैठा राजाराम | ७ | 
वेलसीमाला बभत चऱ्हावे । हरजीके गुण निबल गवि ॥ ९ ॥ 
कहे तका जो सांई हमारा | हिरनकड्यप टंन्हे माराहे डारा ॥ ३ ॥ 
॥९९५३ ॥ 
मंत्रेयंत्र नाह मानत साखी । प्रेमभाव नर्हि अंतर राखी ॥ ९॥ 
॥ ध.॥ राम कहेत्याके पगह लागू | देखत कपट अभिमान दुर भागू ॥ ६ 
अधिक याती कलहींन नहि जांन । जाने नारायन सो प्रांनी मान ॥२॥ 
कहे तका जीव तन डारू वारी । राम उपासिह बलियारी ॥ ३ ॥ 
॥ ९९५४ ॥ 
चराचराकर माखन खाया । गौळेनीका नंद कमर कन्ह्या॥ ९ ॥ 
॥ धर. ॥ काहे बराई दिखावत माोहू | जानतहुं प्रभपना तेरा र्खब हि॥४॥ 
और बात सुन उखैलसुं गळा । बांधालिया आपना तूं गोपाळा ॥२ ॥ 
फेरत बनबन गाऊ धराबत । कहे तुकयाबंधु लकर्री लेळे हात 1 ३ ॥ 
॥ ९९५५ ॥ 
हरिसुं मिळ दे एक हि बेर । पां तू फिर नावे ध! ॥१॥ धु. ॥ 
मात सुनो दुति आवे मनावन । जाया करति भर जोबन ॥ ७ ॥ 


कष 


हरिसुख मोहि कहिया न जाये । तव तू बे आगोपाये ॥२॥ 


5 
देखाहे भाव कळु पकरि हात । मिलोाइ तुका प्रभुसात ॥ ३ ॥ 

_ ४ दे. ज्या मखे-२ पे. तुल्सोकी मुख.-२ पे. तुलसीकी माला.-३ पं. जिन्हे.- 8 पं. मंत्र त॑३ -८ दे. ज्या 
नु. त. जाणु.--६ दे. ज्याणे. त. ज्याने त. नारायण.-७ दे प्राणी. त. प्राणी माणुं-८ प. 
तन धन डीरूं.०-९ दे. त. गोळणीका.-९० दे. त. बडाई.--९९ दे. त. पं. जाणत हुं 
प्रभुपणा.-९२ त. तेरा खुबाहि.-९% दे त. उखळसं गळा.-९४ दे. त. गोपाळा -१% 
दे. धरावते. पं. धरावतते.--९६ प. हाते.--९७ त. आवो.-९८ दे. आंगोपाये. पे. आगे 
पाय.-९९ पै. मीललई 

अँ ५ वळिहारी; ” 1.“ सव ही; ” भस. 


४ण्ट श्रीविठ्ठल, 


॥ ११९१०५६ |॥ 
_ क्‍या कहु नाहे ब॒झत लोका । लिजाविे जम मारत धका | ९ ॥ 
॥ ध्रु.॥ क्या जीवनेकी पकडी आस हातो लिया नाहि तेरा घांस ॥७॥ . 
किसे दिवाने कहता मेरा । कछु जावे तन ते सबल्या न्यारा ॥२॥ 
कहे तका त भया दिवाना । आपना बिचार कर ले जना ॥ ३ 

॥ ९१९५७ ॥ 
कब मरू पाऊं चेरन तुल्यारे । ठाकुर भेरे जीवनप्यारे ॥ १ ॥ 
॥ध्रु. जग सडे ज्याकुं सो मोहि मीठा | मीठा दर आनंदमाहि वैठा ॥४॥ 
भला पाऊं जनम इंन्े बेर | बस मायाके असंग फेर ॥ २॥. 
कहे तुका धन मानहि दारा | वोहि लिये गुंडळीया पसारा ॥ ३ ॥ 

च ॥११५८॥ 

दासा पाऊ दार राम | सावे खडा आपे मकाम ॥ ९ ॥ 
॥ ध्रु. | प्रमसरडी बांधी गळे । खेंचं चले उघर ॥ ७ ॥ 
आंपने जनसुं भुल न ' देवे । कर हि धर आंध बाटबताव ॥२॥ 
तुकाप्रभु दीनदयाला । वारि रे तुज पर हु गोपाला ॥ ३ ॥ 

॥ १९५९ ॥ 
ऐसा कर घर आवे राम । और धंदा सब छोर हि काम ॥ ७ ॥ 
_ इतने गोते काहे खाता । जब त॑ आपना भलन होतां ॥ १ ॥ 


अतरजामा जानत साचा । मनका एक उपर बाचा ॥ २ ॥ 





१ दवे. पं. ० ल्या नेरा.-२ त. पे. चरण.--३ “रडे” याच्या बददल “ रवे ” असं असावे.- 
४ पं. मीठा दर आनंदसाहि पेठा.-९ दे. इेण्हे. पं.० पहूंजनम ईन्हे.-६ पं. सब.-५ दे. 
बोहेलिये गुंडलोयं. पं. गुंडली.-८ दे. त. गळे.-९ पं. खेचलळले उधर चेले.-९० दे. 
आपणे त. आपले.-९९ प. लवं.-९२ दे. त. आपणा.-९४ पे. मन येक उवर वाचा 
अ “ प्रेमतरडी '' असात 





तुकारामाचे अभंग, ४ 


तुकाप्रभ देसबिंदेस । भरिया खाली नाहे लेस ॥ ३ ॥ 

॥ ९१९६५०॥ 
भेरे रामको नाम जो लेवे बारांबार | त्याके पाउं मेरे तनकी पैजार ॥४॥ 
हांसत खेळत चाळत बाट । खाना खाते सोते खाट ॥ ९ ॥ 
जातनसुं मुंजे कळु नाहि प्यार । असंतेके नाहि हंदु धेड चंभार ॥२॥ 
ज्याका चित ळगा भेरे रामको नाम। कहे तुका मेरा चित लगा त्याके पाव 

॥३॥ 

॥ ११६९ ॥ 
औषपे तरे त्याकी कोण बराई । औरत्तकु नलो नाम घराई ॥ ७ ॥ 
काहे भूमि इतना भार राखे । दुभत धनु नाहे दुध चाखे ॥ ९ ॥ 
बरसतें मेघे फलतेहं. विरखा । कोन काम आपनी टंन्होति रखा ॥२॥ 
काहे चंदा सुरज खावे फेरा । खिन एक बैठन पावत घेरा ॥ ३ ॥ 
काहे परिस कंचन करे धातु । नाहे मोळ तुटत पावत घातु ॥ ४॥ 
कहे तुका उपकोरे हि काज । सब केररहिया खुराज ॥ ८ ॥ 

॥ ९१९६२ ॥ 
जग चले उस घाट कोन जाय । नाहि समजत फिरफिर गोते' ' खाय ४ 
नहिं एकदो सकल संसार । जो बक्ञे सो आगला स्वार ॥ १॥ 
उपर स्वार बैठे कुष्णांपीठ । नहि बाचे कोड जावे ठ् ॥२॥ 
देख हि डर फेर बैठा तुका । जोबेत मारग राम हि एका ॥३_॥ 

॥९९६३॥ | 
भले रे झाई जिन्हे किया चीर्म । आछा नाहि मिलत बीज ॥ ७ ॥ 


टापा 





९ पे. याके -२ दे. त. प. खाणा.-३ पे मजे.-४ दे. असते की नही ०.७ दे. त. 
नाव.--६ पे. आप.-७ पै. बडाई । आवरनकु.-८ न. भली.-९ त. मेघा -९० पे. केही.- 
११५. उणोति. त. उण्हेति.-९२ प. उपकर.-९३ पे. करक रहिया.--१४ दे. त. गोंदे... 
९१८दै. त. श्वार -९६ पं. रृष्णापिठ.--९७ पै. जावत.-१८ प, चित्त. 

अ “: हिंदू ?) असावे. 


४६५०: श्रीविठ्ठल, 


फीरतफीरत पाया सारा । मीळत लोळे धन किनारा ॥ ९ ॥ 

तीरथ बरत फिर पाया जोग । नाह तळमळ तुटत मवरोग | २॥ 

कहे तुका मैं ताँको दास । नहिं सिरभार चलावे पास ॥ ३ ॥ 
॥९१९६४॥। 

लाल कमाले वोढे पेनाये । मोस हंख्थि कैसं बनाये ॥ ७३ ॥ 

कहे सखि तुम्हे करावे सोर । हिरदा हारेका कठिन कठोर ॥ १ ॥ 

नाह क्रियौं सरम कछु लाज । और सुनाउं बहुत हे भाज ॥ २॥ 

और नामरूप नाहे गोवालिया । तुकाप्रभु माखन खाया ॥ ३ ॥ 
॥१९६५ ॥ 

राम कहो जीवना फलसो ही | हरिभजनसुं विलंब न पाड ॥ ४७ ॥ 

कवनका मंदर कवनकी झोपरी । एकरामबिन सब हि फुकरी॥ ९ ॥ 

कवनको काया कवनकी माया | एकरामबिंन सब हि जाया ॥ २ ॥ 

कह तुका सब हि चॅलनार । एकरामबिन नाहे बासारा ॥ ३ ॥ 
॥९९६६॥ 

काहे भुला धनसंपत्तीधोर । रामराम सन गाउ हो बाप रे ॥ ७ ॥ 

| राजे लोक सब केहे ते आपना | जब काल नहीं पाया ठाना॥१॥ 

माया मिथ्या मनका सब धंदा । तजो अभिमान भजो गोंबिदा ॥२॥ 

राना रक डोंगरकी राई । कहे तका करे इलाहि॥ ३ ॥ 


हिडशनव॒ा॒शााबाुअन मह, द्कामामडी 





-पनन-------यः 





९ त.० सार | मीटत० किनार. | दे. मीटव.--२ द. त. तुटात.--२ प. तेकोदास, 
दे. त. ताको दासा.-४ दे. त. पासा-« पं. हरिते.-६ दे. चेळण्हार. त. चेलण्हारा. पै. 
ववछणार.-» दे. पं. वासार.-८ पं. रामनाम.-९ पं. कह.--१ ० पं. कर. 


% “ कऱ्या ” भससाग. 


तुकारामाचे. अभंग, ह. 


॥ ९९६७ ॥ 


1 


काहे रोवे आगले मरना । गंव्हार तू भुला आपना ॥ ७ ॥ 
केते माळुम नाहे पडे । नन्हे बडे गये सो ॥१॥ 
बाप भाई लेखा नाहे । पोळे तू हि चलनार ॥ २ ॥ 
काले बाळ सिंपँत भये । खबर पकडो तुका कहे ॥ ३॥. 
॥ ९९६८ ॥ 
क्या मेरे राम कवन सुख सारा । कहकर दे पुछं दास तुलारा ॥४॥ 
तनजोबनकी कोन बराई । ब्याधीीडारि्स काटहि खाई ॥ १ ॥ 
कीर्त बधाऊं ता नॉम न मेरा । काहे झुटा पछऊतऊं घेरा ॥२॥ 
कहे तुका नाहे सर्मजत मात । तुझारे शरन हे जोडहि हात ॥ ३॥ 
॥११९१९६९॥ 
देखत आखो झुटा कोरा । तो काहे छोरा घरबार ॥ ७ ॥ 
मनसुं किया चाहिये पाख । उपर खाक पसोरा ॥ ९ ॥ 
कामक्रोधसो संसांरं । बो सिरभार चलावे ॥२॥ 
कहे तुका वो' संन्यास । छोडे आस तनकी हि॥३॥ 
॥ ९१७० ॥ 
रामभजन सब सार मिठाई । हारे संताप जनमदुख राई ॥ ७ ॥ 
दुधभात घत सकरपांरे । हरते भुक नाह अंततारे॥ ९ ॥ 
खावंत जग सब चलिजावे । खटमिठा फिर पचतावे ॥२॥ 


3 
हिडशशवाााााााबाबबुशबबव॒बुशुबुश॒॒॒बाबाावयशाधयाशबा बाबा, 


९ पे. ताळुम नहि परे । नन्हे वरे गये डिसोरे॥.-९ पं. पाछे चलनार तुं हि.-३ पॅ. 
सोपत.--४ पं. तो मन मेरा.-« पै. सुटा.-६ दे. समज्यात.-७ पं. जोडत [हि.-८ पं. 
देखो आखो ० घर बारा.-९ पं. पसारा राख.--९० सवसारा.-९९ पं. चलावे खरा --१२ पै. 
सो सन्यास छोडे तनकी ही आस.-१९९ पे. साकरपारे.-९४ पै. अनंत तारे.-१%७ षं. 
साट मीठापर चलावे. 

*. “ सेवेत ” असा. 





४१२ श्रीविहळ, 


कहे तुका रामरस जो पावे । बहुरिे फेरा वो कबहु न खावे ॥ ३ | 
॥ ९११७१ ॥| 
बारबार काहे मरत अभागी । बहुरि मरन संक्या तोरेभागी॥ ७ ॥ 
थे हि तन करते क्या ना होय | भजन भगति कॅरे बैकुंठे जाय ॥९॥ 
रामनाम मोळ नहिं बेचे कबरि । वो हि सब माया छुरावत झगरी ॥२॥ 
कहे तुका मनसु मिल राखो । रामरस जिव्हा नित्ये चाखो ॥ ३ ॥ 
1 ९१९७२ | 
हम उदास तीन्हके सुनाहो ळोकां| रावणमार बिभीषण दिई लका |॥७॥ 
गोबरधन नखपर गोकुल राखा । बर्सन लागा जब मेहु फत्तरका ॥१॥ 
बैकुंठनायक काळ कौंसासुरका । दैत डुबाय सब मंगाय गोपिका ॥२॥ 
स्तंभ फोड पेट चिरीया केइ्यपका । प्रल्हादके लियं कहे भाई तु्कयाका ॥३॥ 
॥२२॥ 
॥ सांख्या २० ॥ 
॥ ९९७२३ || 
तुका बस्तर विचारा क्‍या करे रे । अंतर भगवान होय । 
भीतर मैला केव मिटे ' 'रे । मेरे उपर घोय ॥९१॥ 
॥९१७४॥ 

रामराम कहे रे मन । औरसुं नाहि काज | 
बहुत उतारे पार । आधे राख तुकाकी लाज ॥ १ ॥ 

९ पै. पोवे.-२ दे बारंवार.-३ पे. मरनसे क्या तेरि भोगी.-४ पे. छुरावन सगरी 
८ प. रामनसु -६ प. नित.-७ पं. तीन्हका सनाउं. त, हामदास तान्हके सनाहो.-८ प, 
छडगा जब महु.--€ द. कसंपका. पं. करापक1 --९० पं. लकाका.--९९ प. क्‍या कर 1 .-< 


९२ पं. कहे मन. * प. “ दोह्षेरे ” हें सदर आहे. 
): ५ संका; ” 7 “ भेटे; ” असा. 





तुकारामांचे अभंग, न्त्ड 


॥९९७५ ॥ 
लोभीके चित धन बैठे । कामीन चित काम । 
माताके चित पुत बैठे । तुकाके मन राम ॥ १ ॥ 
॥ ९११७६ ॥ 
तुका पॅखिबहिरन मानुं | बोई जनावर बाग । 
असंतनकु संत न मान्‌ । जे वर्मकु दाग ॥ ९ ॥ 
॥ ९१९७७ ॥ 
तुका राम बहुत मिठा रे । भर राखू डारीर । 
तनकी करूं नांवारे उतारू पळ तीर ॥ २ ॥ 
॥९१9७८ ।॥ 
संतैन पन्ह्यां ळें खडा । राहूं ठाकुरद्वार । 
चलत पाळेंहु फिरो । रज उडत लेऊं सीर ॥ ९ ॥ 
॥ ९१७९ ॥ 
तुकाप्रभु बडो न मनू न मान बडो । जिसपास बहु दाम ॥ 
बलिहारि उस मुखकी । जिसंती निकसे राम ॥ १९ ॥ 
॥९११८०॥ 
राम कहे सो मुख भलारे । खाये खीर खांड । 
हरिबिन मुखमो धूळ परी रे | क्‍या जानि उस रांड ॥ ९ ॥ 
॥| ९१८१९ ॥ 
राम कहे सो मुख भला रे । बिन रामसं बीख । 
आब न 'जान्‌ं रमते बेरां । जब काळ लगावे सीख ॥ ९ ॥ 
॥ १९९८२ ॥ 
कहे तुका मैं सवदा बेचं । लेवेके तन हार । 


९ पे. तुकाके राम.-२ प. असंतकु.-३ वै. तावरी.-8 पे. ष. संत.-« त. तुका प्रभु बढो प्रभु 
न मानु । प.० नमानो.-६ दे. जीसंती.-७ दे. प. मं. 


४१४ श्रीविईळ, 


मिठा साधुसंतजन रे । मुरुखके सिर मार ॥ ९ ॥ 
| ॥१९१८३ ॥ 
तुका दास तिनका रे । रामभजन निरास । 
_ क्‍या बिचारे पंडित करो रे । हात पसारे आस ॥ १ ॥ 
॥ १ १!८४॥ 
_ तुका प्रीत रामसु । तैसी मिठी राख । 
पतंग जाय दीप परे रे । करे तनकी खाक ॥ १ ॥ 
॥ १९१८५ ॥ 
कहे तुका जग भुला रे | कह्या न मानत कोय । 
हात परे जब कालके । मारत फोरत डोय ॥ १ ॥ 
॥ ९१९८६ ॥ 
तुका सुरा नहि सबदका रे । जब कमाइन होये ॥ 
चोट सोंहे धनाकि रे । हिरा नीबरेतोये ॥ १ ॥ 
९१९१८७ ॥ 
तुका सुरॉ बहुत कहांवे । ळडत विरला कोये । 
एक पावे उच पदवी । एक खौसां जोये ॥ १ ॥ 
॥ १९१८८॥ 
_ तुका मार्‍्या पेटका । और न जाने कोये । 
जपता कछु रामनाम । हरिभगतनकी सोये ॥ ९ ॥ 





१ प. सोस.-२ पे. जव. पसारे हात । .-३ त. दीपपर -४ त. पडे,-« पं.० साहे 
जबघन.-६ य. सुर बहुत. 





तुकारामाचे अमर शक्य 


॥ १९८९ ॥ 
काफर सोही आपण बुक्षे । आला दुनियां भर । 
कहे तुका तुम्हे सुलो रे भाई । हिरिदी जिन्हाका कठोर ॥ १ ॥ 
॥ ९१९९० ॥ 
भासत न पावे माळथी । पढीया लोक रिझाये । 
निचा जथं कमतरिण । सो ही सो फळ खाये ॥ ९ ॥ 
| ॥ ९९९१॥ 
फळ पाया तो खुस भया । किन्होसुं.न करे बाद । 
बान न देखे मिरंगा रे । चित मिलाया नाद ॥ १ ॥ 
_ ऐ९१९२॥. 
तुका दास रामका । मनमे एक हि भाव | 
तो न पाळटू आब । ये हि तन जाव ॥ १ ॥ 
॥९९९७३ || 
तुका रामसुं चित बांध राखू । तैसा आपनी हात ॥ 
धेनु बछरा छोर जावे । प्रम न छुटे सात ॥ ९ ॥ 
| ॥ ९१९९४ ॥ 
चितसुं चित जब मिले । तब तन॒ थंडा होये । 
तुका मिर्टनां जिन्होसु । ऐसा बिरला कोये ॥ ९ ॥ 
| | ॥११९८॥ 
चित मिले तो संब मिले । नहि तो फकट संग । 


---_<““-“___“ााा पा णा 


कण $0000000000.: 1300000000 

९ पे. भार.<२ पै. हिरदा जिन्हका. ० हिरदा जिण्हेका ०-२ पं. कमतारीण.-४ प 

सुख.-९ पै. किन्हे सुंनकरवे.--६ पं. मिरगी ।-७ प. आनि.--८ पं. मिळन 
** “भेस्व'! असंग 





-यापातीपीण 


४९६ श्रीविह्ठळ, 


पानी पर्थर येक ही ठोर । कोरनभिगे अंग ॥ १ ॥ 
९१९९७६ 
तुका संगत तीन्हस कहिये । जिनर्थे सुख दुनाये । 
दुर्जन तेरा मे काला । थीतो प्रेम घटाये ॥ ९॥ 
॥ ९९९७ ॥ 
तुका मिळना तो भला । मनसु मन मिळ जाय । 
उपर उपर माटि घसनी । उनकि कोन बराई ॥ ९ ॥ 
॥९१९८ ॥ 
तुका कुटुंब छोरे रे । लरके जोरा सिर मुंदाय । 
जबंथे इच्छा नाहि मुई । तब तू किया काय ॥ ९ ॥ 
॥ १९१९९ ॥ 
तुका इच्छा मीटइ तो | काहा करे जट खाक । 
मथीया गोला डारदिया तो । नहिं मिळे फेरन ताक ॥ १ ॥ 
| ॥। १२०० ॥ 
ब्रीद मेरे साईयाके । तुका चलावे पास । 
सुरा सो हि लरे हमसं । छोरे तनकी आस ॥ 
॥१२०१॥ 
कहे तुका भला भया । हुं हुवा संतनका दास । 
क्या जान्‌ं केते मरता । जोन मिटती मनकी आस ॥ १ ॥ 





९ दे. त, पाथर, पं. पानी पयर येक ठोर |. कोरन मिजे -२ पै. मुख.-२ पं. जोरे.- 
४त, साशका.-क*पे. “हुं”व“जोन"” हे शब्द नाहींत. 


तुकारामचे अभंग. ४११७ 


1९१२०२ ॥ 
तुका और मिठाई क्या करूं रे । पाळे बिकारापिंड । 
राम कहावे सो भली रुखी । माखन खांडखीर ॥ २ ॥ 
॥३०त 
॥ ९१२०३ ॥ 
झणसी नाहीं रे संचित | न करीं न करीं ऐसी मात ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ लाहो घेई हरिनामाचा । जन्म जाऊं नेदी साचा ॥ ७ ॥ 
गळो पडेल यमफांसीं । मग कैंचा हारे हझणसी ॥ २ ॥ 
पुरलासाठी देहाडा । ऐस न हणे न सरणेमूढा॥ ३॥ 
नरंदेह दुबळा । ऐस न हणे रे चांडाळा | ४ ॥ 
तका ह्मणे सांगा किती । सेकीं तोंडीं पडेल माती ॥ ८ ॥ 
॥१२०४॥ 
संतांचा माटेमा तो बह दर्गम | शान्दिकांचें काम नाहीं येथें ॥ १ ॥ 
बह॒धड जरी जाली होस गाय ] तरी होईल काय कामधेन | २ ॥ 
तुका ह्मणे अगे व्हावे ते आपण । तरी च माहिमान येईल कळी ॥३॥ 
॥१२९०५ ॥ 
नाहीं संतपण मिळतं ह हाडी । हिंडतां कपार्टी रानीं वर्मी ॥ ॥ 
नये मोळ देतां धनाचिया राशी । नाही ते आकाशीं पाताळी तं॥२ ॥ 
तुका हणे मिळे जिवाचिये साटीं । नाही तरी गोष्टी बोला नये ॥ ३ ॥ 
॥१२०६॥ 
नामाची आवडी तो चि जाणा देव । न धरी संदेह कांहीं मनीं ॥ १ ॥ 
_ ९ पं माखना. त. माखन खीर खांड-.२ दे. गळां पडेल यमफांसा-३ पे. शेखी -- 


४ त. पढे.-५ पे. भांग--६ त प. मीळत.-७ प. धरा. 


व्य 





8९८ श्रीविठ्ठल, 


॥ धु. ॥ ऐसं मी हं नाहीं बोलत नेणतां । 

आणोनि संमता संतांचिया ॥ ७ || 

नाम हणे तया आणीक साधन । ऐस हँ वचन बोलो नये ॥ २ ॥ 

लुका ह्मणे सुख पावे या वचनीं । ज्याची शुद्ध दोन्ही मायबाप ॥ ३ ॥ 
॥ ९२०७ ॥ 

सुखें होतों कोठे घेतली सुती । बांधावेला गळा आपुले हाती ॥९॥ 

॥ धर. ॥ काय करू बहु गुंतला आतां । नये सरतां मार्गे पुढ ॥ ६४ ॥ 

होतं गांठी तं सरले येतां । आणीक माथां क्रण जाले ॥२ ॥ 

साँकरिलळियाविण गमाविळं पिक । रांडापोरं मिके लावियेलीं ॥ ३ ॥ 

बहुतांची बहु घेतलीं घरें । न पडे पुरें कांहीं केल्या ॥ ४ ॥ 

तका ह्मणे कांहीं न धरावी आस । जावे हे सववस्व टाकोनियां ॥ ५ ॥ 

॥९२०८ ॥ 

न मनांवे तैसं गुरूचे वचन । जेणें ,नारायण अंतरे ते ॥ 

आड आला हून फोडियेला डोळा । बळिनें आंघळा शुक्र कॅला ॥१॥ 

करी देव तरी काय नव्हे एक । कां तुत्ली पथक सिणा वांयां ॥ ६४१॥ 

उेळघानेयां भरताराची आज्ञा । अन्न क्राषिपल्न्या घेडाने गेल्या ॥ 

अवघे चि त्यांचें देवे केले काज । धर्म आणि लाज राखियेली ॥२॥ 

पितिथासी पुत्रं केला वैराकार । प्रल्हाद असुर माराबेळा ॥ 

बहुत विघ्ने केलीं तया ओड । पारि नाहीं कैवाड सांड्येला ॥ ३ ॥ 


९ दे. आनुनि. पे. जाणोनी संमता संताविया.-२ पं. उरलं.-* प. ज्याचे शुद्ध दोनी 
शापेबाप.--४ पं. आतां.- % पे. दे. त. रीण.-- ६ प॑सोकराविल्याबिणे- ७ पै हणोनी. 
८३. त. ते.-९ दे. त. उलंधुनि.--९० पं. पिवयासी.-९९ पै. आड भाड. 


तुकासमाज्ञे अभंग, व 


गौळणी' कारेती देवाशी व्यभिचार । सांडुनी आचार भ्रष्ट होती । ' 
गयांसी दिळं त॑ कवणासी नाहीं । अवघा अंत्बोही तो चि जाला॥ ४॥ 
देव जोडे ते करावे अधर्म । अंतरे ते कमे नाचरावें । 
तुका ह्षेणे हा जाणती कळवळा । हझणोनि अजामेळा उडटड्रिलळ ॥ ५ ॥ 
॥ ९१२०५९ | 
अरे गिळिळं हो संसार । कांहीं तरि राखा खरे । 
दिला करुणाकर । मनुष्यदेह सत्संग ॥ ९ ॥ 
॥ पु. ॥ येथे न घलीं न घलीं आड । संचितसा शब्द नाड । 
उठाउठी गोड । बीजे बीन वाढवा ॥ ७ ॥ 
केळं ते क्रियमाण । जाळे ते संचित हण | 
प्रारध जाण । उरवरिंत उस्ल॑ त ॥ २९ ॥ 
चित्त खोटे चालीवारि । रोग भोगाचे अंतरीं । 
रसने अनावरी । तुका हणे दुंग वाहे ॥ ३ ॥ 
॥१₹२९० || 
अय्न तापल्या काया चि होमे । तापत्रयं संतप्त होती । 
संचित क्रियमाण प्रारूय तेथें 1 न चके संसारस्थिति। 
राहाटघाटेका जैसी किरतां चि राहिली । भरली जाती एके रिती । 
सोवीं हा प्रपंच पंचाय अयन । तेगें पावसीळ निजशांती रे ॥ ९ ॥ 
॥ घु.॥ नारायणनाम नारायणनाम | नित्य करीं काम जिव्हामखं । 
जन्मजराव्याधि पापपुण्य तेयं । नासती सकळ ही देखं॥ ७ ॥ 


कशा 0ा 0 णी 00? पा पीप टक्कल 
णिणणणकीश॥ीती 0000 0000000000“ पीटी ०८-२० 


जाला.-३ पॅ. तरी कराव अधम -४ पे. संवततंग.--५ पं. कोड.-६ पं. प्राब्य ते जाण 1 
डरउरीव उले ते.-७ पे. इंदुंग.-८ पे. जालो होती रिवी.-९ पे. एके रिवी सार्थो ०.-- 
१०पं.दुभ्ल रे 


ह ]*: 4 ७ श्रीविठ्ठल, 


शीत उष्ण वन सेविता कपाट | आसनसमाधी साधी । 

तप तीर्थ दान प्रत आचरण । यज्ञ नाना मनबद्धी । 

भोगाभोग तेथें न चुकती प्रकार । जन्मजरादुःखव्याधि | 

साहोनि काम क्रोध अहंकार । आश्रमीं अविनाश सांबीं ॥२॥ 

घोकितां अक्षर अभिमानविधि | निषेध लागला पाठी | 

वाद कारितां निदा घडती दोप । होय वज्ञळेपो भविष्यति । 

दूषणाचे मूळ भूषग तुका हणे । सांडी मिथ्या खती । 

रिधोनि संतां शारण सवभावे । राहे भलळतिपा स्थिती ॥ ३ ॥ 
॥९२९१९ || 

नव्हे गुरुदास्य संसारियां । वैराग्य तरी भेणे कांपे विषयां | 

तैसं नाम नव्हे पंढरीराया | जया सायास न लगती ॥ १९ ॥ 

॥ घरु.॥ झणोनि गोड सवभावे | आंघोळी न लगे तोंड धुवावे । 

अर्थचाड जीवे । न लगे भ्यावे संसारा ॥ ७ ॥ 

कर्मा तेव न पुरे संसारिक । धर्म तंव फळदायक | 

नाम विठ्ठलाचे एक | नाशी दुःख भवाचे ॥ २ ॥ 

न लगे सांडणे मांडणे । आगमनिगमाचे देख । 

अवघे तुका होणे । विठठळनामें आटळें ॥ ३ ॥ 
॥१२९२९ ॥ 

नये इच्छ सेवा स्वइच्छा जगाची । अवज्ञा देवाची घडे तेगं ॥ ९ ॥ 

॥ध्रु. ॥ देहाचा निग्रही त्याचे तो सांभाळी । मग नये कळि अंगावरी ॥४॥ 


वड वनवळडच र ना “0 ल | 
लका पणणाशण “णा ५-0 ८-2 प“- 


९ पं. जन्म मरण जरा ०.-२ पं. साधी रे-३ पै. अमभिमान].-४ दे. नाम पंढरी राया.- 
७ पॅ. तरी.-% प. झणे येगं. 


तुकारास्थचे”मभग, ४११३. 


आपलिया इच्छा माता सेवा करी। न बाधी ते थोरी येणे क्षोमं॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे सांडा देखाचे दिमाख । मोडसीचे दुःख गांड फाडा ॥३॥ 
॥ ९१२९३ ॥ 
सत्य सत्ये देतें फळ । नाहीं लागत चि बळ | ९ ॥ 
॥ धर. ॥ ध्यावे देवांचे ते पाये । धीर सकळ उपाय ॥ ४७ ॥ 
करावी च चिंता | नाहीं लोगत तत्वता ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे भावे । शरण ह्मणवितां बरवे ॥ ३ ॥ 
॥ १२९४ ॥ 
साधक जाले कळी । गुरुगुडीची लांब नळी ॥ ९१ ॥ 
॥ घु. ॥ पी पडे मद्यपान | मांगभुका हे साधन ॥ ७ ॥ 
अभेदारचे पाठांतर । अति विषयीं पडिभर ॥ २॥ 
चेल्यांचा सुकाळ । पिंड दंड भंगँपाळ ॥ ३ ॥ 
सेवा मानधन । बेरे इच्छेने संपन्न ॥ ४ ॥ 
सोगाच्या नरकाडी । तुका बोडीनियां सोडी ॥ ५ ॥ 
॥ ९२९५ ॥ 
मज पाहातां हे लटिके सकळ । कोठे मायाजाळ दावी देवा ॥ ९१ ॥ 
॥ धु. ॥ कोणाचा कोणासी न घेरे संबेव । आहे शुद्धयुद्ध ठायींचे ठायीं ॥४ 
कोंढा जी आपुलें मोह बंथी जाळे । नका लावूं बळे वेड आल्या ॥ २ ॥ 


जीव शिव कींहीं ठेवियेलीं नांवें । सत्य तुझां ठांव असोनियां॥ ३ ॥ 
सेवेच्या अंभिलाषें न धरा चि विचार | आल्या दारोदार हिंडविलें ॥ 9 ॥ 


हणा 00. 2 -न--2०/५ कट न्न अड मनमाड 





९ त. सत्ये सत्य, पे. सत्य सत्य.-२ दे त. लागवी.-३ पं. गुडगुडीची.-४ पं. पडि- 
ल॑.>५ दे. भभेदाचा.--६ पे. भगपाळ.-७ पं. वोडोनियां-८ पे. न घखे.-९ दे. काढा 
काढा जी० जाळ. पै. जाळ.-१ ० प. वेड वळे.-९९ दे. कां ठेविषेळी.-९२९ दे. त. भमिळर्ते. 





४९२ श्रीविठळ 


आहि तैस आतां कळलियावरी । परत सांडा दुरी दुजेपण ॥ ८ ॥ 
तुका ह्मणे काय छायेचा अमिलाष । हंस पावे नाश तारागणीं ॥ ६ ॥ 
॥१९२९६॥ 
पंचभूतांचा गोंधळ | केला एकेठायीं मेळ | 
लाविला सबळ | अहकार त्यापाठी ॥ १ ॥ 
॥ भर. ॥ तेथें काय मी तं माझें । कोण वागवी हे आदश्लें । 
देहा केवीं रिझ्षे । ह॑ काळाचे भातुकं ॥ ७ ॥ 
जीव न देखे मरण । धरी नवी सांडी जीर्ण । 
संचित प्रमाण । भागा शुभा अशुभा | २॥ 
इच्छा वाढवी ते वेळ | खुंटावा तो खरा बोल । 
तुका हलणे मोल । झाकले ते पावेल ॥ ३ ॥ 
॥ "२१७ ॥ 
पुसावेसे हं चि वाटे । जन जे भेटे तयासी ॥ १९ ॥ 
॥ धु. ॥ देव रुपा करील मज | काय लाज राखील ॥ ४ ॥ 
अवधियांचा विसर जाला | हा राहिला उद्योगे ॥ २ ॥ 
तुका हणे चिंता वाटे । कोण भेंटे सांगेसें ॥ ३ ॥ 
॥९१२१९१८॥ 
जाळा तुह्यी माझे जाणते मीपण । येणें माझा खुण मांडियेला ॥ ९ ॥ 
॥ धर. ॥ खादेलें पचे तरि च तें हित । ओकलिया थीत पिंड पीडी ॥६॥ 
तरि मले भोगे जोडिळं ते धन । पडिलिया खार्न जीवनासी ॥२ ॥ 
तुका हणे मज तारीं गा विठ्ठला । नेणतां चि मला दास तुझा ॥ ३ ॥ 


ळटलदबददन्दज“४४४४५४070४0प020णणणशण तनणणय शणटीणण0त४टटटनलदलस ळू 


९ त. पे. तारांगर्णी -<* पै. एके ठायीं कला मेळ | -शपं. भोग शुभा अद्बामाच्या ।< 
४ पै. झाकेल तो पावेल । .-० त. उदेग. दे. उदेग.-६ पै. सांगेसा.-७ प. खादल्या 


खांदलं इं पचे.-८ त. खान. पं. खाण. 


तुकाराकचे"अभंग. का 


॥ १२९९ ॥ 
याती मतिहीन ख्व॑ कीन दीन । आणीक अवगुण जाजोनियां ॥ ९॥ 
॥प्रु.॥ केला त्या विठ्ठळें माझा अंगीकार | ऐसा हा विचार जाणोनियां ॥६६, 
जं कांहीं करितों त माझे स्वाहित । आळी हे प्रचित कळा चित्ता! २॥ 
जाळे सुख जीवा आनंद अपार । परमानंदें भार घेतला माझा ॥ ३ ॥ 
तुका ह्ॅणे यांसी नांवाचा अभिमान | ह्मणाने शरण तारी बळें ॥४॥ 
॥ ९२२० || 
बहु उतावीळ भक्तीचिया काजा । होसी केशीराजा मायबावा ॥ ९ ॥ 


ह. 


॥ ध्रु. ॥ तुझ्या पायीं मज जालासे विश्वास | झणीनियां आस मोकलिला १. 


ह. 


त्ाषि मुनि सिद्ध साधक अपार । कळला विचार त्यांसी तुझा ॥ २ ॥ 


बट 
ह डु 


नाहीं नांस ते सुख दिले तयांस । जाले जे. उदास सवभावे ॥ ३ ॥ 

तुका ह्मण सुख न माये मानसीं । धरिळे जीवेसी पाय तुझे ॥ 9 ॥ 
॥ ९२२९ ॥ 

मायामोहजाळी होतो सांपडला । परि या विळा रुपा आली ॥ १ &. 

॥ध्र. ॥ काढ़ूने बाहेरि ठेविलो निराळा । कवतुक डोळां दाखव्लि ॥७ ॥ 

नाचे उडे माया करा कवतुक । नाशवंत सुखं साच केलीं ॥२॥ 


क 


रंडे फदे दुःखे कुटितील माथा । एकासी रडतां तं ही मरे ॥ ३ ॥ 


तुका ह्मणे मज वाटतें नवल । मी माझे हे बोल ऐकोनियां॥ ४॥ 
॥१९१९२२९२ | 


देहभाव आल्ली राहिलो ठेवूनि । निवांत चरणीं विठोबाच्या ॥ ९ ॥ 





९ प. यास नामाचा.-९ पे. कळला हा विचार ० -३ पं. नाश.-४ दे. त. माया मो- 
हो०.-% दे. सांपडलो.-६ दे. त. पे. नासिरवत.-७ दे. मी माझे बोलळ०, पे. मी हे माहे. 
बोल ०. ू- 


४२९४ श्रीवि्ळ,- 


॥ धु. ॥ आमुच्या हिताचा जाणोनिउपाव | तो चि पुढें देव करीतसे ॥ ७॥ 
ह्णउनी नाहीं सुख दुःख मनीं । ऐकिलिया कानी वचनाचे ॥२॥ 
जालो मी निःसंग निवांत एकला | भार त्या विठ्ठला घाळानेयां॥ ३ ॥ 
तुका ह्मणे जाला जयाचे अंकित । तो चि माझें हित सव जाणे ॥ ४ ॥ 
॥ १२९३ || 
आळे फळ तेव्हां राहिले पिकोन | जरि तें जतन होय देठ ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ नामे चि सिद्धि नाम चि सिद्धि | व्यमिचारबुद्धि न पवतां11 ७ 
चालिला पंथ तो पाववील ठाया । जारे आड तया नये कांही ॥२ ॥ 
तुका ह्मणे मध्यें पडती आघात । तेणें हाय घात हॉनि लाभ॥ ३ ॥ 
॥१२२४॥ 
निरोवाचे मन न साहे वचन | बहु होतें मन कासावीस ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ हणऊनि जीवा न साहे संगति । बेसतां एकांती गोड वांटे ॥ ७ 
देहाची भावना वासनेचा संग । नांवडे उबग आला यांचा ॥ २॥ 
तुका हणे देव अंतरे ज्यांमुळे | आशामोहजाळें दुःख वाढ ॥ ३ ॥ 
॥ ९१२२९५ ॥ भा 
तुजशी संबंध चि खोटा । परता परता रे थोटा ॥ १ ॥ 
॥ धरु. ॥ देवा तुझे काय घ्यावें | आप आपणां ठकोबे ॥ ४७ ॥ 
जेथे मुदल न ये हातां । व्याज मरावे लेखितां॥ २ ॥ 
तुका; झ्णे ऐसा । त्रिभुवनी तुझा ठसा ॥ ३ ॥ 








पणणणाणी 0४ शशिशिशारपशिणा 


९ पं. देटी.-९ दे. पावईल.-* दे. त. प. ह,णी.-४त न साहे उबग ० -९ पे. यामु' 
ळे.६ दे. त.० मोहो जाळे ०.-७ पै. वाटे.-८ पे. संथ तो खोटा.-९ पे. रे तू खोटा.- 
१० पष. टकावे. 


तुकारामाचे" अभंग, ४५४५६ 


॥९२२६॥ 

या चि हाका तुझे ह्वारीं । सदा देखा कणकरी ॥ १ ॥ 

॥ पु. ॥ सदा केरिती खंड दंड । देवा बहु गा तू लंड ॥ ७ ॥ 

सुख गोविसी भोजना । लपवूनियां आपणां ॥ २॥ 

एकं एक बुझाविसी । तुका हणे ठक होसी ॥ ३ ॥ 
॥९२२९७ ॥ 

आही जाणी तुझा भाव । दृढ धरियेले पाव ॥ ९ ॥ 

॥ धरु.॥ फांकू नेद चुकावितां । नेधो थोडे बहु देतां॥ ७ | 

बहुता दिसाचे लिंगाड । आळे होत होत जड ॥ २ ॥ 

तुका ह्ञण आतां । ने घो सवस्व ही देतां॥ ३ ॥ 
॥९२२८॥ 

तण वेर हत्या । ह तों न सुटे नेंदितां॥ १ ॥ 

॥ धु.॥ हें कां नेणां पांडुरंगा । तुझी सांगतसां जगा ॥ ७॥ 

माझा संबंध तो किती । चुक्वा लोकाची फजिवी ॥ २ ॥ 

तुका ह्णेल्या चि साठीं | मंज न घेतां नये तुटी ॥ ३ ॥ 
॥(२२९ | 

नाही मागितला । तुझां मान म्यां विला ॥ ९१ ॥ 

॥ धु.॥ जे हे करविळी फजिती । माझी एवढी जना हाती ॥ ४ ॥ 

नाहीं केला पोटे । पुढें घालाने बोभाट ॥ २ ॥ 

तुका हण धरूनि हात । नाही न' ळ॑ दिवाणांत ॥ ३ ॥ 


सा “हशा 
--->__ >>> न्न 
१ 


९ दे. रिणकरी. त. पं. रोण करी.-२ दे. करिसी -३ पे. बहुत.--४ पं. एक एक.-- 
७ दे. त. नेघे.-६ दे. रिण. पं. त. रीण ०.--७ “न देतां ” याच्या बद्दळ “ नेंदिवां .१--- 
८ पे. मज घेतां नये तुटी.-९ पं. पोटें.-९० पै. नाहीं केळी दिवानांत. दे. नाहं नेळे. 
दिवानांत. 


४२९६ । 'शंतिविठळ; 


| ॥ ९२३० ॥ 
तृ पांढरा स्पटिक मणी । करिसी आणिकां त्याहुनि ॥ ९ ॥ 
॥ धु.॥ हझणोनि तुझ्या दारा | न थेत ठकती दातारा ॥ ४॥ 
तुझी ठावी नांदणूक । अवघा बुडविला लोके ॥२॥ 
तुका हणे ज्याचे घेसी । त्यास हे चि दाखविसी ॥ ३ ॥ 
॥ ९२२१९ | 
बोलतो निकुरें । नव्हेत सळ्गीचीं उत्तर ॥ १ ॥ 
॥* ध्रु. ॥ माझे संतापळ मन । परपीडा ऐकोन ॥ ७ ॥ 
अंगावरि आले । तौवरि जाईल सोसिलें ॥ २ ॥ 
तुज भक्तांची आण देवा । जॅरि तुका येर्थे ठेवा ॥ ३ ॥ 
॥ १२३२ ॥ 
बड्ढीचा जनिता लक्ष्मीचा पति । आठवितां चित्तीं काय नव्हि॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ आणिकां उपायां कोण वांटी मढ । 
सुखार्चे निधान पांडुरग ॥ ४ ॥ | 
गीते गावी नाचा छंद वावो टाळी । वेष्णवांचे मेळी सुखखू्य ॥ २ ॥ 
अनंत ब्रह्मांड एके रोमावळी | आह्ली केला भोळी भावें उभा ॥ ३ ॥ 
लॅटिका हा केला संवसारसिंधु । मोक्ष खरा बंधु नाहीं पुढें ॥ ४ ॥ 
तुका ह्मणे ज्याच्या नामाचे अंकित | राहिलों निश्चित त्याच्या बळें॥ ५ ॥ 
॥ ९२३३ | 
न लगे मायेसी बाळं निरवांवे । आपुल्या स्वभावें ओढे त्यासी ॥ १ ॥ 
_ ९ दे. नांदनूक.--२ पं. लौकिक -३ पं. नव्हती.-४ पै. तरी.-% पं. गीती गावे नाम । 
छंदे वाहो. टाळी ।) त.० वाही ०.-६ दे. लडिका.-७ पं. संसार --८ पं. निश्वित.--९ पं. 
बाळ, 


तुकारामंचिं अभंग. ए््र्म्छ 


॥ धरु. ॥ मज कां लागला करणे विचार | ज्याचा जार भार त्याचे माथां 
॥४६॥ 

गोड धड त्यासी ठेवी न मागतां । समाधान खातां नेदी मना ॥ २ ॥ 

खेळतां गुंतळें उमगूनी आणी । बैसोनियां स्तनी लावी बळें ॥ ३ ॥ 

त्याच्या दुःखपणें आपण खापरी । लाही तळीं वरी होय जैसी ॥ ४ ॥ 

तुका लगे देह विसरे आपुला । आघात तो त्याला लागीं नेदी ॥ ५ ॥ 
॥ ९२३४ ॥ 

ब्राह्षण ता नव्हे ऐसी ज्याची बद्ध । पाहा श्रृतीमधी विचारूनि ॥ ९॥ 

॥ भु. ॥ जयासी नावडे हैरिनामकीर्तन । आगीक नंत्य न वैष्णवांचे ॥ 

॥९९॥ 

सत्य त्याचे वेळे घडला व्यभिचार | मातेसी वेव्हार अंत्यजाचा ॥ २॥ 

तुका संग येथे मानी आनसारिखे । तात्काळतो मख कष्ठ होय ॥ ३ ॥ 
॥१२३५॥ 

त्राह्षण तो याती अंत्यज असतां । मानावा तत्वता निश्रचयेसी ॥ १ ॥ 

॥ धरु. ॥ रोमरुष्णनामे उच्चारी सरळें । आठवी सांवळे रूप मनीं ॥ ४ ॥ 

शांते क्षमा दया अलंकार अंगीं । अभंग प्रसंगीं घैयंवत ॥ २ ॥ 

तुका हणे गेल्या पेडऊर्मी अर्ग । सांडुनियां मग ब्रक्म चितो॥ ३॥ 
॥१२३६॥ 

एक करिती गुरु गुरु । भोवता भारू रिष्यांचा ॥ ९ ॥ 

॥ धु. ॥ पुस नाही पाय चारी | मनुष्य परी कुतरी ती ॥ ७॥ 


कलाकाणा णाणा 





द क कला “गा णी" वणणन न 


९ दे मगता.-२ पे दुःख पडे. (दुःखी पणे ! ) -२ पे. नाम संकीर्तन | .-४ “नर्त्तन" 
असावे.-% पं. व्यवद्दार.-६ दे. अंतेजाचा -७ दे. त. प. कृष्ट.-८ दे. अतेज.-९ दे. राम 
रुष्णे नाम उच्वाणे सरळें । त. रामकृष्ण नाम ०.--९० पे. सरळ.-१९ दे. त. पे. शाडऊ- 
मी...९२ पं. त्राह्मण तो. . 


(ह 


श्र्ट श्वेविडळ 


परस्त्री मद्यपान । पैंडखोन माजविळे ॥ २ ॥। 
तुका ह्मणे निर्भर चित्ती । अधोगती जावया ॥ ३ ॥ 

॥ ९२२३२०) | 
एका पुरुषा दोघी नारी । पाप वसे त्यांचे घरीं ॥ १ ॥ 
॥ धर. ॥ पाप न लंग धुंडावे । लागेल तेणे तेथे जावें ॥ ७॥ 
कांही दुसरा विचार । न लगे करावा चि फार ॥२ ॥ 
असत्य जे वाणी | तेथें पापाथ्वी च खाणी ॥ ३ ।॥ 
सत्य बोले मुखं । तेथें उचंबळती सुखं ॥ ४ ॥ 
तुका ह्मणे दोन्ही । जवळींच लाभमहानी ॥ ५ ॥ 

॥१२३८॥ 
जेळतें संचित । ऐसी आहे धर्म नीत ॥ १ ॥ 
॥ धरु. | माझ्या विठोबाचे पाय । वेळोवेळां मनी ध्याय ॥ ४ ॥ 
नेदी कर्म घडो । कोठें आडराणे पर्डो ॥२॥ 
तुका हणे मळ । राहो नेदी ताप जाळ ॥ ३ ॥ 

॥ ९१९२३९ || 
संतापाशीं बहु असावें मर्यादा । फलकटाचा धंदा उर फोडी ॥ १ ॥ 
॥ धु. || बासर तो भके गाढवाचेपरी । उडे पाठीवरि दंड तेणें ॥४ ॥ 
समय नेणे तें वेडं चाहाटळ । अवगुणाचा औंगळ मानपावे॥ २ ॥ 
तुका झगे काय वांयां चाळवणी । पिटपिटघागी हागवणेची ॥ ३ ॥ 


९ पं, पेडखाण -२ त. तया घरी -३ त त्याणे.-४ प. असत्याची वाणी.-% दे. जळावें. 
पं. जळे ते.-६ पे आडराणी.-७ पे. फलकटेचा.-८ पं. यमदंड. 


तुकारॉमाचे अभंग. ७ ४५.५, 


॥ ९१२४० ॥ 
घेसी तरी घई सभांची हे भेटी । आणीक ते गोष्टी नको मना ॥ ९ ॥ 
॥ धृ.॥ सर्वभावे त्यांचें देव भांडवळ | आणीक ते बोळ न बोलती ॥ ७॥ 
करिसील तो करी संतांचा सांगत । आणीक ते मात नको मना ॥ २॥ 
बैसेसी तरी बैस संतां च मधी । आगीक ते बाद्धि नको मना॥ ३ ॥ 
जासी तरि जाई संतांचिया गांबां । होईल विसावा तेथें मना ॥ ४ ॥ 
तुका झगे संत सुखाचे सागर | मना निरंतर घगी घई ॥ ५ ॥ 
॥१९२४१९ || 
संतांचिये गांवीं प्रेमाचा सुकाळ । नाहीं तळमळ दुःखलेश ॥ ९ ॥ 
॥ परु. ॥ तेथें मी राहीन होऊनि याचक । घालितील भीक ते चि मज॥ ४ 
संतांचिये गांबीं वरो भांडबळ । अवघा विठ्ठळ धन वित्त ॥ २ । 
संतांचे भोजन अमताचे पान । करिती कीर्तन सवेकाळ ॥ ३ ॥ 
संतांचा उदीम उपदेशाची पेठ । प्रेमसुख साटीं घेती देती ॥ ४ ॥ 
तुका ह्मणे तेथे आणिक नाहीं परी | ह्णोनि भिकारी जालो त्यांचा ॥५ 
॥ १२४२ । | 
संतांचे सुख जाले या देवा । हणऊाने सेवा करी त्यांची ॥ ९१॥ 
॥ घु.॥ तेथे माझा काय कोण तो विचार | वणीबया पार महिमा त्यांचा 
1 ४९॥ 
निर्गुण आकार जाला गुणवंत । घाली दंडवत पजोनियां॥ २॥ 
तीथ त्यांची इच्छा करिती नित्यकाळ | व्हावया निर्मळ आपणांसी ॥३॥ 


>. ७ ब क य क 00 बा बजट ७ या 
९ दे. संताची भेटी.-२ पे. बेससील तर । वैस संतांमर्था ।-३ त. पे राहेन.-४ त. 
संतांचे या सुख जाळे ते या देवा ।. 


झरे ९ श्रीविहळ. 


अष्टमा सिद्डींचा कोण आला पाड | वार्गो नेदी आड कोणीतया ॥ ४ ॥ 

तुका हणे ते बाळिया शिरोमगी । राहिला चरणीं निकटवासे ॥ ५ ॥ 
॥९२४३ ॥ 

जो मानी तो देईल काई । न मनी तो नेईल काई ॥ १ ॥ 

॥ ध्रु. ॥ आहल्यां विठठळ सर्वभूती । राहो चित्ता मलतैसा ॥ ७ ॥ 


२. 


आंधीन तं जना काई । जळ वायाविण ठायी ॥ २ ॥ 
वंदी निदी तुज तो गा । तुका हणे पांडुरंगा ॥ ३ ॥ 


॥९२४४॥ 
भावबळे कैसा जालासी लाहान | मारग संतीं ध्यान वर्णियेळं ॥ १ ॥ 
॥ धर. | ते मज उचित करूनियां देबा । दाखवी केशवा मायबापा ॥ ७ ॥ 
पाहोनियां डोळां बोळेन मी गोष्टी । आळिंगाने मिठी देइन पांयीं | २॥ 
चरणी टा उभा राहेन समोर । जोडोनिया कर पुढ दोन्ही ॥ ३ ॥ 
तुका हणे उंत्केठित वासना । पुरवीं नारायणा आर्त माझं ॥ ४ ॥ 

॥ ९१२४५ ॥ 
छृपाळ हझणोनि बोलती पराणे । निधार वचने यांची मज ॥ १ ॥ 
॥ घ. ॥ आगीक उपाय नेणें चिमी कांहीं । तझे वर्म ठायीं पडे तेस ॥ ४७॥ 
नये धड कांही बोलतां वचन । रिघालीो शरण सवभावे ॥ २ ।॥ 
छुपा करिसी तारे थोडे तुज काम । माझा तरि श्रम बहु हरे ॥३ ॥ 
तुका हणे मज दाखवीं श्रीमुख । हरेल या भूक डोळियांची ॥ ४ ॥ 


कश १ 


९ पॅ. हो चिर्ती०.-२ दे. त. आध्येन-२ दे. त. आळंगुनि.-४ पं. उत्कंठित हे वास- 
ना. ५ दे. नेणे मी कांही. त. नेणे मा हे काही.-६ पं. ऐतं. 


तुकारामांचे 'अमंग. 3 


॥ ९१२४६ ।॥ 
सर्बभावं आलों तुज चि शरण । कायोवाचामनेसहित देवा ॥ ९॥ 
॥ धु.॥ आणीक दुसरे नये माझ्या मना । राहिली वासना तुझ्या पार्यी ॥७॥ 
माझिये वारचें कांही जडभारी । तुजाविण वारी कोण एक ॥२ ॥ 
तुझे आल्ली दास आमुचा तूं कणी । चाळत दुरूनी ओलं मार्गे ॥ ३॥ 
तुका हणे आतां घेतळें धरणं । हिशोबाकारणें भेटी देई ॥ ४ ॥ 
॥९२४७ 
कई मात माझे ऐकती कान । बोलतां वचन संतां मुखीं ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ केला पाडूरंगें तुझा अंगीकार | मग होइल धीर माझ्या जीवा 
॥ ४७ ॥ 
झणऊनि मुख अवलोकितों पाय । हे चि मज आहे थोरी आशा ॥ २॥ 
माझिया मनाचा हा चि विश्वास । न करीं सायास साधनांचे ॥३॥ 
तुका हण मज होईल भरवसा । तरला मी ऐसा साच भाव ॥ ४ ॥ 
॥१९१२४८॥ 
दोन्ही हात ठेवुनि कटीं । उभा भीवरेच्या तटीं ॥ 
कष्टलासी साटी । भक्तिकानं विळा ॥ १ ॥ 
॥ पु. ॥ भागलासी मायबापा । बहु श्रम केल्या खेपा । 
आह्मालागीं सोपा । देते्या काळ रतांत ॥ ४७६ ॥ 
होतासी क्षोरसागरीं । मही दाटली असुरी । 


कल 


१त. कायावाचांमन सहित.-२ त. आलो.-३ पं. माझा.-४ पं. हा चे पै विश्वात. 
« त. पे. साच भावे.-$ पं. ते जगजेटी भक्तिकाजा. 


४१२ 'ख्राॉचिंठल, 


हेणोनियां घरीं । गौळियांचे अवतार | २ ॥ 
केला पुंडलिक गोवा । तुज पढरीसि देवा । 
तुका ह्मणे भावा । साटी हाती सांपडसी ॥ ३ ॥ 
॥९१२४९॥ 
गोड जालं फोट धाळें । अवचित वाचे आले । 
हणतां पाप गेळें । विठठलसें बाचेसी ॥ १९ ।। 
॥ ध्र.॥ सत्य माना रे सकळ । उड्डरिला अजामेळ । 
पौतकी चांडाळ । नामासाटीं आपुलिया ॥ ७ ॥ 
चित्त पाबळे आनंदा । सुखसमाथीते सदा । 
हझणतां गोविंदा । वेळोवेळां वाचेसी ॥ २ ॥ 
हे जाणती अनुभवी । जया चाड तो चोजवी । 
तुका ह्मणे दावी । रूप तें चि अरू्पा ॥ ३ ॥ 
॥९१९२५० |] 
आंत हरि बाहेर हरि । हरिने बरी कोंडिळें॥ १ ॥ 
॥ धु.॥ हरिनें कामा घातला चिरा | वित्तवरा मुकविळे ॥ ७ ॥ 
हरिनं जीवं केली साटी । पांडिली तुटी सकळांसी ॥२॥ 
तुका हणे वेगळा नव्हे । हरि भोवे भोवताला ॥ ३ ॥ 
॥ १२५१९ ॥ 
हरिनं माझं हरिळे चित्त । भार वित्त विसरलं ॥ १९ ॥ 
॥ धर. ॥ आतां कैसी जाऊ घरा । नव्हे बरा लौकिक ॥७॥ 
पारखियांसी सांगतां गोष्टी । घरची कुंटी खातील ॥ २ ॥ 


भमन्नामहकेनेहहहेश उन्हेळ *-*->>>-><>>:>>२-*--------- ठया म ल्न ज्य न 


९ पं. हझणोनिथा हरी | गोळ्या घर्णे अवतार ॥ .-_२ पे. अवचिता.-३ पं. महा पात> 
की ०.-४ पै. अरूप.-% पे. काम.--६ पं. पडिली.-७ प. हरि हा भोवे.--८ दे. त. गोटी.- 
९ प, कुट. 


तुकाणमाचे. अभंग, 8३३ 


तुका ह्मणे निवांत राहीं । पाहिलं पाहीं धणीवारे ॥ ३ ॥ 
॥ भुपाळ्या ॥ अभंग ॥ ८ ॥ 
॥९२५२॥ 
बोळोनि दाऊ कां तुही नेणा जी देवा । 
ठेवाल तें ठेवा ठायी तैसा राहन ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ पांगुळळें मन कांहीं नाठवे उपाय । 
ह्मणऊाने पाय जीवी धरूनि राहिलो ॥ ७ ॥ 
त्याग भोगे दुःख काय सांडावे मांडावे । 
ऐसी धरियेली जीवें माझ्या थोर्री आआका ॥ २॥ 
तुका ह्मण माते बाळा चुकालिया वनी । 
न पेवतां जननी दुःख पावे विळे ॥ ३ ॥ 
1९१२८३ ॥ 
ऐसी वाट पाहे कांही निरोप कां मूळ । 
कां हे कळवळ तुज उमटे चिना॥१॥ 
॥ धु. ॥ आवो पांडुरंगे पंढरीचे निवासे । 


लावूनियां आंस चाळवूनी ठेविले ॥ ७ ॥ 


च 
७. ९/ &५. 


काय जन्मा येवूनियां केली म्यां जोडी । 
रेस घडीघडी चित्ता येते आठवू ॥ २ ॥ 
तुका होगे खरा न पवे चि विभाग | 
धिकारिते जग हे चि लाहो हिशोब ॥ ३ ॥ 
९ पै. परतून. २ त. पावतां.-३ पे. कांहो कळवळा तुह्या उसटे वचि ना.-४ पं. आहो.-- 
७ षे, असे.-६ पे. म्यां केली जोडी. 
नद 


8३४ श्रीविहळ, 


| ॥ ९२५९॥ 
कां गा किविलवाणा केलीं दीनाचा दीन । 
काय तुझी हीन शक्ति जाठीसी दिसे ॥ ९ ॥ 
॥ धर. ॥ लाज येते मना तुझा ह्णवितां दास । 
गोडी नाहीं रस बोलिली यासारिखो ॥ ४७ ॥ 
लाजविलीं मार्ग संतांची हीं उत्तरे । 
कळा येतं खरें दुर्जे एकावर्खान ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे माझी कोश वदविली वाणी । 
प्रसादावांचानि तुमाचिया विला ॥ ३ ॥ 

॥१२५५ |! 
जळो माज्ञें कर्म बांयां केली कटकट । 


क 


जालें तैसें तट नाहीं आलें अनुभवा ॥ ९ ॥ 
॥ प्रु. ॥ आतां पुढे धीर काय देऊ या मना । 
'ऐसं नारायणा प्रेरिळे त॑ पाहिजि ॥ ७ ॥ 
गुणवंत केलो दोष जाणायासाटीं | 

माझं माझे पोटीं बळकट दूषण ॥ २ ॥ 

तुका हणे अहो केशीराजा दयाळा । 


बरवा हा लळा पाळिपेला शेवटी ॥ ३ ॥ 


॥१२५८६॥ 
कामे नेलं चित्त नेदी अवलोकू मख । 


शप. जालीसे । . 


तुकाराभाचे' अभग. ४४ 


बहु वाटे दुःख फुटो पाहे त्ददय ॥ ९ ॥ 

॥ घु. ॥ कां जी सासुरंवासी मज केलें भगवंता | 

आपुलिया सत्ता स्वावीनता ते नाहीं ॥ ४ ॥ 

प्रभातोसे वाटे तुमव्या यावे दर्रांना | 

येथे न चले चोरी उरली राहे वासना ॥ २ ॥ 

येथे अवघे वांयां गेळे दिसती सायास । 

तुका हणे नास दिसे जाल्या वेचाचा ॥ ३ ॥ 
॥ १२५८७ | 

जळोत तीं येथें उपजविती अतराय | 

सायासाची जोडी मांझी तुमचे पाय ॥ १ ॥ 

॥ धु. ॥ आतां मज साह्य येथें करावें देवा । 

तुझी घई सेवा सकळ गोवा उगवूनि ॥ ७ ॥ 

भोगे रोगा जोडोनियां दिलं आणीकां । 

अरूचि ते हो कां आतां सकळांपासूनि ॥२॥ 


च “र 


तुका ह्मणे असो तुझे तुझे मस्तकी । 

नाहीं ये लौकिकीं आतां मज वंतणे ॥ ३ ॥ 
॥९१९२५८८॥ 

न संगतां तुल्लां कळी येतें अंतर । 

विश्वी विश्वंमर परिहॉोर चिन लगे ॥१॥ 

॥ घु. ॥ परि हे अनावर आवरितां आवडी । 


१ प॑,कां गा.-२ दे. ते.-३ त पं. माझ -9 दे त. साइ.-५ दे.पै. वतेने.-६ दे. विश्वे 
विश्वी भर.--७ पै. परीहर. 


४३६ श्रीविठ्ठल. 


अवसान ते घडी प्रो देत नाही ॥ ७ ॥ 

काय उणे मज येथे ठेविलिये ठायीं । 

पोटा आलो तईपासूनेया समथं ॥ २ ॥ 

तुका ह्ेणे अवघी आवरिली वासना । 

आतां नारायणा दुसरियापासूनि॥ ३॥ 

॥ ९१२५९ || 

तुजसवें आल्लीं अनुसरली अबळा | 

नको अंगीं कळा राहों हरी हीने देऊं ॥ १९ ॥ 

॥ धर. ॥ सांसुरवासा भीतो जीव ओढे तुजपाशी । 

आतां दोहीविशीं लज्जा राखे आमची ॥ ४ ॥ 

न कळतां संग जाला सहज खेळतां । 

प्रवर्तळी चिंता मागिलांचियावारे ॥ २ ॥ 

तुका हणे असतां नैस तैसं बरवें । 

वचन या भावे वेचानियां विनटलो ॥ ३ ॥ 

॥९२६०॥ ॥८॥ 
रावि दीप हिरा दाविती देखणं । अट्रप दर्शने संतांचे नी ॥ १ ॥ 
॥ धर. ॥ त्यांचा महिमा काय वण मीपामर |न कळेतो साचार ब्रह्मादिकां 
॥६४॥ 

तापली चंदन निववितो कडी । त्रिगण तो काढी संतसंग ॥ २ ॥ 
मायबाप [पंड पाळयला माया | जन्ममरण जाया सतसग ॥ ३ 


“८ बाट पण य ता 


९ पं. “ प्रो देत! यावददळ “पग एको देत. /-२ त. होण.--९ पं. सासरवासी 
भीते.--४ दे. त. दषणे.-« पं. संताचिया.-६ प. तापलिया.-७ दे. प. पाळीला. 


तुकारामाचे अभंग, शं 


संतांचं वचन वारी जन्मदुःख । मिष्टान्न ते भूकनिवारण ॥ ४ ॥ 
तका होण जवळी न पाचारितां जावे । संतचरणीं भावे रिधावया ॥ ५ ॥ 
न ॥ १२६१ ॥ 
हारे हारे तुलीं ह्मणांरे सकळ । तेणे मायाजाळ तुट्ईल ॥ १ ॥ 
॥ध्रु.॥ आणिका नका कांहीं गाबाळाचे भरी । पडा येये थोरी नागवण ॥४॥ 
भावे तुळसोदळ पाणी जोडा हात | ह्मणावा पतित वेळोवेळां ॥ २॥ 
तुका ह्मणे हो तंव कपेचा सागर | नामासाटी पार पाववीळ ॥ ३ ॥ 
॥९२६२॥ 
'ऐसे कळीं पत्र होती । बडविती पर्वजा ॥ १ ॥ 
॥ धर. ॥ चाहाडी चारां भांडवला | वाटा आला भागासा ॥ ६७ ॥ 
त्याचियाने दुःखी मही । भार तेही न साहे ॥ २ ॥ 
तुका हणे ग्रामपशु । केला नाश आयुष्या ॥ ३ ॥ 
॥ ९२६२३ ॥ 
गांठोळीस धन भाकावी करुणा । दावनि सज्जना कीव पीडी॥ १ ॥ 
॥ घु. ॥ नंठिळाची भक्ति कुचराचं बळ । कोरडे वौगळ मार खाय ॥४॥ 
सांडोब्यासी घाली देवाची करंडी । विल्हाळ त्या धोडी पूजा दाबी ॥२॥ 
तुका हणे ऐसे माकडाचे छंद । अवघे धंदथद सिंदळीचे ॥ ३ ॥ 
॥१९१२६४॥ 
केसं असोनि ठाउके नेणां | दःख पावाल पढिळे पेणां ॥ १ ॥ 
॥ घु.॥ आताजागे रे भाई जागरे । चोर निजल्या नाडाने भागे रे॥७॥ 


या रन ---:--.------“>< व्वा आवर किक 


९ पं. पडा तथ.--९ पे. “हा तंव ” यांच्या बद्दल “आहे. "--२ दे. अयशा. त. आवि- 
$्पा.- ४ पं. नाटेळाची .-७५ पं. धिदाधिद.-६ पं ' केसं असोन ! हें प्रपद असन * आतां 
मागा ! इं पाहिलं कडवे आाहे.<७ पे. पणा.-८ पे. जागा रे भाई जागा रे ० भागा रे ॥-> 





। ४१३८ श्रीबिहल, 


आतां नका "रे भाई नका रे | आहे गांडी त॑ लटवू लोकां रे॥ २॥ 
तुका ह्मणे एकांच्या घार्ये । कां रे जाणोनि न धरा भये ॥ ३ ॥ 

॥ १२६५ ॥ 
मुदळ जतन जाळे | मग लाभाचे काय आळे ॥ १ ॥ 
॥ धर. ॥ घररी देडाने अंतर गांठी । राखा पारिख्यां न सुटे मिठी ॥ ७ ॥ 
घाला पडे थोडें च वाटे । काम मैंदाचे च पेटे ॥२ ॥ 
तुका ह्मणे वरदळ खोटे । फांसे अंतरिंच्या कपटे ॥ ३ ॥ 

॥१९१९२६६॥ 
मज अंगाच्या अनुभवे | काई वाट वरं ठावें ॥ ९ ॥ 
॥ परु.॥ जालो दोहींचा देखणा । नये मारग पढे ही मना | ४ ॥ 
वोस वसती ठावी । पारे हे चाली दुःख पावी ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे घेऊं देवा | संगे करूनि बोळावा ॥ ३ ॥ 

1१२६७ ॥ 
पाववावे ठाया । ऐस संवे बोलो तया ॥ १ ॥ 
॥ घ्रु.॥ भावा ऐसी क्रिया राखे । खोट्या खोटेपणणे वाखे ॥ ६४ ॥ 
न ठेव अंतर | कांहीं मेदाचा पदर ॥ २ | 
तुका ह्मणे जींवे भावे । संत्या मानविजे देवें ॥ ३ ॥ 

॥१९२६८ ॥ 
मोल देऊनियां सांटवावे दोष | नटाचे ते वेर्ष पाहोनियां॥ १ ॥ 
॥ रु. ॥ हरिदासां मुखे हरिकथाकीतन | तेथे पण्ये पुण्य विशोषता ॥ ६४ ॥ 


नापाक गाट 





९ बँ. गराठीस.-२ दे. राख्या.--२ न. वरे -४ पं देहीचा--७ पं. वोर्तीत.-६ पं. खो- 
दपण.--७ पे. सत्य.-८ हे प. वेदा. 








तुकारामाचे अभंग, 9३% 


हरितील वस्त्रं गोपिकांच्या वेरी । पाप त्यासरिसे मात्रागमन ॥ २ ॥ 

तुका ह्मणे पाहा ऐस जालें जन । सेवाभक्तिहीन रसी गोडी ॥ ३ ॥ 
॥९२६९७ ॥ 

बेहुक्षीदक्षीण । ओली सोसुनियां वन ॥ ९ ॥ 

॥ घु. ॥ विठोबा विसांबवया विसांवया । पडा देई पायां ॥ ७ ॥ 

बहुतां काकुलती । आलो सोसिली फजिती ॥ २ ॥ 

केळी तुजसाटीं । तुका ह्मणे येवढी आटी ॥ ३ ॥ 

| ॥| ९१२७० | 

कांगा धर्म केला । असोन सत्तेचा आपुला ॥ ९ ॥ 

॥ धु. ॥ उभाउभां पाय जोडीं । आतां फांका नेदी घर्डी॥ ७ ॥ 

नको सोडू ठाव । आतां घेऊ नेदी वाव ॥ २ | 

तुका ह्मणे इच्छा । तेसा करीन सरिसा ॥ ३ ॥ 
१९२७१ ॥ 

तुमची तों भेटी नव्हे ऐसी जाली । कोरडी च बोली ब्रह्मज्ञान ॥ १॥ 

॥ धु.॥ आतां न बोलावे ऐसें वाटे देवा। संग न करावा कोगांसर्व ॥ ७ ॥ 

तुझां निमित्यासी सांपडळे अंग । नेदांवा हा संग विचारिळे ॥२॥ 

तुका झणे माझी राहिळी वासना । आवडी दशनाची च होती ॥ ३ ॥ 
॥ ९९७२९ || 

आहे ते चि आह्मी मार्ग तुजपाशी । नव्हां तुज ऐसी क्रियानष्टं ॥ ९॥ 

॥ धु.॥ने बोलावीं तों च वम बरं दिसे। प्रकटते वैसे गण करू ॥ ७ ॥ 


भाेरळक! नीलि-बाहेर;: कळक ककळर १५--२---> >__- --“_-ाा पा -->->>“--८:----::२>2---८८< 








९ त. बहुक्षेद.-( ल्ोद! )-कीण.-२ प. जालो.-३ त. न द्यावा. पं. नव्हे तुम 
ऐसीं करियानष्ट.- ५ त. न बोलाबी वर्मे तो चि वरे दिसे 


४१9४५० श्रीविठल, 


एका ऐसं' एका द्यावेयाचा मोळा । कां तुल्यां गोपाळा नाहीं ऐसा ॥ २॥ 
तुका ह्मणे लोकां नाहीं कळी आलळें। करावे आपुले जतनतो ॥३॥ 
॥ ९१२७५२३ ॥ 
आहल्लीं याची केली सांडी । कोठें तोंडा लागावे ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ आहे तैसा असो आतां । चित चिंता वाढते ॥४॥ 
बोलिल्याचा मानी सीण । मिन्न भिन राहाबें॥२ ॥ 
तुका झणे आह्यांपा्शी । धीराऐसी जतन ॥ ३ ॥ 
| ॥ ९२५७४ ॥ 
आह्यांपाशीं याचें बळ । कोण काळवरी ती ॥१ ॥ 
॥ घु. ॥ करूनि ठेला जोवेंसाटी । होय भेटी तोवारे ॥ ७ ॥ 
लागलो तो न फिरे पाठी । पडिल्या गांठी वांचनि॥ २॥ 
तुका झणे अवकारी । तुमच्या ऐसे होवया ॥ ३ ॥ 
॥ १२७५ | | 
बोलिलें चि बोळे पेडपडताळांने । उपजत मनी नाहीं शंका ॥९॥ 
॥ घ्रु.॥ बहुतांची माय बहुत रुपाळ । साहोानि केल्हाळ बुझाविसी ॥६१॥ 
बहुतांच्या भावें वांटिसी भातुकें । बहु कवतुक खेळविसी ॥२॥ 
तुका झंणे ऐसं जाणतसो वर्म । करणें तों श्रम न वजे वांयां॥ ३ ॥ 
॥९२७६ ॥ ॥१९१२॥ 
कोठे भोग उरला आतां । आठवितां तुज मज ॥९१॥ ' 
॥ घु. ॥ आड कांहीं नये दुर्जे । फळ बीर्जे आणिले ॥ ७ ॥ 


एणफणणाशणण000”ी? 0णपपी?0"ी?प0?0?00२0)ी?0ी?00णा000ी कण टीशी 








् ही त लिव शक कसली र मी 
१ पे. ऐसा.--२ प. द्यावा त्याचा.-३ पे. तैते.-४ प. विर्च.-५. पं. मनी.-६ पं. ते.- 
७ पं. धरने.-८ त. व्हावया.-९ पं. पडत पडताळूनि.-९० पं. बुझविसी.-९९ पं. नांवे. 


तुकारामांचे अभग. 8४९ 


उद्ठेग ते' वांयांविण । कैंचा सीण चिंतनें ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे गेला भ्रम । तुमच्या धम पायांच्या ॥ ३ ॥ 

॥ ९२७७ | 
संसार तो कोण देखे । आह्मां सखे हरिजन ॥ ९ ॥ 
॥ घु. ॥ काळ ब्रज्मानंदें सरे। आवडी उरे संचली ॥ ७ ॥ 
स्वी ते ही नाही चिता । रात्री जातां दिवस ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे ब्रझरसे । होय सरिसें भोजन ॥ ३ ॥ 

॥ ९१२७८ ॥ 


पडियेलो वनी थोर चिंतवनी । उसीर कां आझूनि लावियेला ॥ १ ॥ 
॥ परु. ॥ येई गा विठ्ठला येई गा विठ्ठला । प्राणहा फुटला आळवितां ॥७॥ 
काय तुज नाहीं लोकिकाची शांका | आपुल्या बाळका मोकलितां॥ २॥ 
तुका हण बहु खंती वाटे जीवा । धारियेले देवा दुरी दिसि॥३॥ 
॥ ९२९७९७ | 

आपुले गांवीरचे न देखेसे जालें । परदेसी एकले किती कंठूं॥ ९ ॥ 
॥ धरु. ॥ झणऊरनि पाहे मूळ येतां वाटे । जीवळग भेटे कोबी तरी ॥७॥ 
पाहाता अवघ्या दिसतीळ दिशा । सकळ ही वोसा दृष्टीपढे ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे कोणी न संगे वारता । तुझी बाटे चिता पांडुरंगा ॥ ३ ॥ 

ी ॥ ९२८० || 
जन तरी देख गतले प्रपंचं । स्मरण तें त्याचें त्यासी नाही॥ १ ॥ 
॥ धु.॥ हणऊनि मार्गे परतळें मन | घाळगीचें रान देखोनियां॥ ७ ॥ 


आटस ट्क. टल ० कटक हाट ---- 


१ पं तो -२ पै. देखा गुंवले प्रपंच । स्मरण तो त्याचें ०. 


४४२९ श्रीविठ्ठल, . 


इंद्रियांचा गाजे गोवळ ये ठायी । फोडीतसे डोई अहकार | २॥ 
तुका ह्मणे देवा वासनेच्या आट । केलीं तळपटे बहुतांची ॥ ३॥ 
॥१९२८९॥ 
धांवे त्यासी फावे । दुजे उगवूनि गोवे ॥ ९१ ॥ 
॥ धु.॥ ध्यावे भरूनियां धर | मग नाहीं येरक्षार ॥ ७ ॥ 
धणी उभे केले । पुंडलिके या उगले ॥२॥ 
तुका ह्मणे ठसा । गेला पडोनियां ऐसा ॥ ३ ॥ 
॥ ९१२८२ | 
लाहानपण दे गा देवा । मुंगी साखरेचा खवा ॥ ९ ॥ 
॥ प्रु.॥ ऐरवत रत्न थोर । तैया अंकुशाचा मार ॥ ७ ॥ 
ज्याचे अंगीं मोठेपण | तया यातना कठीण ॥ २ ॥ 
तुका हणे जाण । व्हावे लाहनाहुनि लाहन ॥ ३॥ 
॥ ९२८३ ! 
नॉरचिपण बरवें देवा । न चले कोणोचा ही दावा ॥ १ ।! 
॥ पु. ॥ महा पुरे झाडे जाती । तेय लव्हाळे राहाती ॥ ७ ॥ 
येतां सिंधूच्या लहरी । नम्र होतां जाती वारे ॥ २ ॥ 
तुका झणे कळ | पाय धरिल्या न चले बळ ॥ ३ ॥ 
॥ ९१२८४ ॥ ह 
उष्या पत्रावळी करूनियां गोळा | दाखविती कळा कवित्वाची ॥ ९॥ 
एसे जे पातकी ते नरकी पचती । जोंवरी भ्रमती चंद्रसू्य ॥२॥ 


८ >> ---- जट “० निकाडडया न्न >->>>- -ा| टत न्स --> 2 नरलणा"0 





९ पे, पावे.-२ पे. एरावती.-३ प. त्यासी.-8४ दै. निंचपण.--« पं. कोणाचा ववी. 


तुकारामाचे अमंग,. ४४३ 


तुका ह्मणे एके नारायण थ्याई । वरकडा वाहीं शोक असे ॥ ३ ॥ 
॥ ९१२८५ ॥ 
आवडीच्या मते करिती भजन । भोग नारायणे हणती केला ॥ १॥ 
॥ ध्रु.॥ अवघा देव लंणे वेगळें ते काय | अर्थासाटीं डोय फोडू पाहे ॥ ९ 
लाजे केमंडळ धरितां भोपळा । आणीक थींगळा प्रावरणा ॥ २ ॥ 
शाळा गडवे धातुद्रब्यइच्छा चित्तीं । नैश्वेय बोलती अवघे मुखं ॥ ३॥ 
तुका ह्मणे यांस देवा नाहीं भेटी । ऐसे कल्पकोटि जन्म घेतां ॥ ४ ॥ 
॥१९२८६॥ 
ह्मणतां हरिदास का रे नाहीं लाज | दीनास महाराज ह्णसी हीना ॥ १ ॥ 
काय ऐसें पोट न भरे ते गेळे । हालविसी कुले सभेमाजी ॥२॥ 
तुका हणे पोटे केळी विटंबना । दीन जाला जना कीब भाकी ॥३ ॥ 
॥ ९१२८७ ॥ 
रिद्िसिद्ठी दासी कामधेनु घरीं । परि नाही भाकरी भक्षावया ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ लोड बॉलिस्ते पलंग सुपति । परि नाहीं लंगोटी नेसावया ॥ १ 
पुसाळ तारे आहां वैकुठींचा वास | परि नाहीं राह्यास ठाव कोठ ॥२॥ 
तुका हणे आल्ली राजे तरेलोक्यांचे । परि नाहीं काणाचें उणें प्रे ॥३ ॥ 
॥१९१२९८८ | 
घरोघरी अवघे जाले ब्रह्मज्ञान । परि मेळवण बहु माजी ॥ ९ ॥ 
॥ धु.॥ निरे कोणापाशी होय एक रज । तरि द्या रे मज दुर्बळासी ॥४॥ 
आशा तृष्णा माया कालवूनि दोन्ही । दंभ तो द्रोनि दिसतसे ॥ २ ॥ 
९ पै. एका नारायणा-२ पै. कुमंडल.-३ पं. नेश्वर.-४ त. पै. तयां.-% पे. झणवितां.- 
६ प. कां रे' याच्याबद्दल * बांदी ' असे आहे.--७ पं. भरेसं जाल.-८ त. लोड आणि 
बालिस्ते.-९ पॅ. नीर. 





888 श्रीविठ्ठल, 


काम क्रोथ लोभ सिणवी बहुत । मेळवाने आंत काळकूट ॥ ३ ॥ 
तुका ह्मणे तेथें कांही हातां नये । आयुष्य मोळ जाये वांयांविण ॥ ४॥ 
॥ ९१९२८७ || 

अवघ्या भूतांचे केळे संतर्पण । अवघी च दान दिली भमि॥ ९ ॥ 

॥ प्रु.॥ अवघा चि कोळ दिनरात्रशुद्धी । सावियेली विधि पवेकाळ 
॥ ७ ॥ 

अबघीं च तीर्थे व्रते केळे याग । अबघे चि सांग जाळे कर्म ॥ २ ॥ 

अवघें चि फळ आले आह्लां हातां । अवघें चि अनता समापिळे ॥ ३ ॥ 

तुका ह्मणे आतां बोलो अबोलणें । कायावाचामने उरलो नाहीं ॥ ४ ॥ 

॥ ९२९७० |॥ 

महुरा ऐसीं फळे नाही । आली कांहीं गळती । ९ ॥ 

॥ घु,॥ पकदशे येती थोडी । नास आढीवेचे तो ॥ ७ ॥ 

विरळा पावे विरळा पावे । अबघड गोवे सेवटाचे ॥ २ ॥ 

उच निच परिवार देवी । धन्या ठावी चाकरी ॥ ३ ॥ 

झळके तेथे पावे आणी | ऐसे क्षणी बहु थोडे ॥ ४ ॥ 

पावेळ तो पैळ थडी । हणी गडी आपुला ॥ ५ ॥ 

तुका ह्मणे उभाऱ्यानें । कोण खरं मानितसे॥ ६ ॥ 

॥ १२९१ ॥ 
अवघ्या उपचारा । एक मॅन चि दातारा॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ ध्यावी घ्यावी हे चि सेवा । माझी दुबळाची देवा ॥ ६ ॥ 


-न-ा 


९ पं. आयुष्यमोल.-२ त. काळ वेळ दिनशुद्धी -३ पे. बोलणे.-४ दे. पं. विरुळा 
पावे विरुळा.-% प. खरें कोण.-६ दे. मने.-७ पे. दोवदुर्बळाची ०. 


तुकासम्राचे अभंग, ४७४५६ 


अवघियाचा ठाव । पायांवरि जीवभाव ॥ २ ॥ 
चित्ताचे आसन । तुका करितो कीर्तन ॥ ३ ॥ 
॥ ९२९२ ॥ 
आली सलगी पायांपार्शीं । होइल तैसी करीन ॥ ९ ॥ 
॥ ध.॥ आणीक आह्लीं कोठें जावें । येथे जीवे वेचलो ॥ ७ ॥ 
अवघ्या निरोपणा भाव | हा चि ठाव उस्लासे ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे पाळीं लळे । रुपाळुवे विळे ॥ ३ ॥ 
॥ ९२९३ ॥ 
देह आणि देहसंबेधे निदावीं । इतरे वंदावी श्वानशूकरे ॥ ९१ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ येणे नांवें जाला मी माझ्याचा झाडा | मोहा नांवें खाडा गभंवास 
॥ ४ ॥ 
गृह आणि वित्त स्वदेशा बिटावें । इतरा भेटावं श्वोपदझाडां ॥ २॥ 
तुका ह्मणे मी हे माझं न यो वाचे । येणं नांवे साचे साधुजन ॥ ३ ॥। 
॥ ९२९४ || 
देवाचिये माथां घाळनियां भार । सांडी कळिवर ओवाळूनि ॥ ९ ॥ 
॥ धर. ॥ नाथिला हा छंद अभिमान अंगीं । निमित्याचे वेगीं सारी ओझं॥ 
॥४५॥ 
करुणावचनीं लाहो एकसर । नेदाबं दुसरं आड येऊ ॥२ ॥ 
तुकां ह्मण सांडी लटिक्याचा संग । आनंद तो मग प्रगटेळ ॥ ३ ॥ 


न->-:---------4--- 








९ प. श्वापदा झाडा-२ त. “मी हे " याच्याबद्दल “ मुखे. "-९ त. न दयावे. 


४४६ श्रीविठ्ठल, 


॥ ९२९५ || 
देह नव्हे मी हे सरे । उरला उरे विढहल ॥ १ ॥ 
॥ घर. ॥ हृणऊनि लाहो करा । काळ सारा चितरने ॥ ७ ॥ 
पाळणाची नाहीं चिंता । ठाव रिता देवाचा ॥ २ ॥ 
तुका होणे जीवासाठी । देव पोटीं पडेल ॥ ३ ॥ 
॥ ९२९६ | 
पृथक मी सांगो किती । धम नीती सकळां | ९ ॥ 
॥ घु) अवघियांचा एक ठाव । शुद्ध भाव विठलीं ॥ ७ ॥ 
क्षराअक्षराचा भाग । करा लाग पढरीये ॥ २ ॥ 
तुका हणे आगमीर्चे । मथिळे साचे नवनीत ॥ ३ ॥ 
॥ ९१२९७ ॥ 
पण्यविकरा ते मातिचे गमन । भाडी ऐसे धन विटाळ तो ॥ १ ॥ 
॥ प्र. ॥आत्महत्यारा हा विषयांचा लोभी । हणावे तें नाभी करवी दंड॥ ७ ॥ 
नागवला अल्प लोभाचिंय साठी । घेऊाने कांचवटि परिस दिला ॥२॥ 
तुका हणे हात झाडिले परत्री । श्रम ता चि श्रोत्री वेठी केली ॥ ३ ॥ 
॥ ९१२९८ | 
अंतरीचे ध्यान | मख्य या नांवे पजन ॥ १ ॥ 
॥ प्र. ॥ उपाधि ते अवघें पाप । गोड निरसतां संकल्प ॥ ७ ॥ 
आज्ञा पाळावी हा धम । जाणते हो जाणा बम ॥ २ ॥ 
तुका हणे वृत्ति । अविट हे सहज स्थिति ॥ ३ ॥ 








“0७१ ल्न 


९ प. हा! हा शब्द नाही.--२ पे. श्रम तो श्रोत्री ठेवी केलो.--* पं. गोडी. 


तुकाशमाचे अभंग, शक 


॥ ९१२९५९ | 
मळ करणें संतां । नाहीं मिळत उचिता ॥ १ ॥ 
॥ धरु.॥ घडे कासयानें सेवा । सांग ब्रह्मांडाच्या जीवा ॥ ७ ॥ 
सागर सागरी । सामावेसी कैची थोरी ॥ २ ॥ 
तुका हणे भावें । शरण हणवितां बरवे ॥ ३ 


॥ १३०० || 
बरवी नामावळी । तुझी महादोषां होळी ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ जाळे आह्यांसी जीवन । धणीवरि हे सेवन ॥ ६४ ॥ 
सोपें आणि गोड । किती अमृता ही वाड ॥ २ ॥ 
तुका हणे अच्युता । आमचा कल्पतरू दाता | ३ ॥ 
॥९३०२॥ 
तेषाकाळीं उदकें भेटी । पडे मिठी आवडीची ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ ऐसियाचा हो कां संग । जिवलग संतांचा ॥ ७ ॥ 
मिष्टानाचा योग भुके । झणतां चुके परेसे ॥ २ ॥ 


आक 


तका ह्मण माते बाळा । कळवळा भंटांचा ॥ ३ ॥ 


॥ ९३०२९ ॥ 
कुंचराचे श्रवण । गुणदोबांवरि मन ॥ ९ ॥ 
॥ प्रु.॥ असानियां नसे कथे । मूखं अभाग्यते तेथे ॥४७॥ 
निरर्थक कारणीं । कान डोळे वेची वाणी ॥२ ॥ 
पापाचे सांगाती । तोंडीं आढाळांचे माती ॥ ३ ॥ 


९ पै. कारण.-२ दे. त. तुशाकाळें०.-२ त. कुचराचं.--४ दे. करणी, 








४४८ श्रीविठ्ठल, 


हिताचिया नांव । वोस पडिले देहभाव ॥ ४ ॥ 
फजीत करूनि सांडी । तुका करी बोडाबोडी ॥ ५ ॥ 
॥१९१३०३॥ 
जग तरि आह्मां देव । परि हे निदिती स्वभाव ॥ १ ॥ 
॥ घु. ॥ येतो हिताचा कळवळा । पडती हाती हून काळा ॥ ७४ ॥ 
नाहीं कोणीं सखा | आह्मां निपराध पारिखा ॥। २ ॥ 
उपक्रम वदे । तुका वमासी ते भेदे ॥ ३ ॥ 
॥ २९१३०४ ॥ 
सोपे वर्म आकद्मां सांगितळें संतीं । टाळ दिंडी हाती घेउनि नाचा ॥१॥ 
॥ ध. ॥ समाधीच सख सांडा आवाळन । ऐस ह कातन ब्रक्मसस ॥ ७॥ 
पुढती घडे चढते सेवन आगळं । भक्तिभाग्यबळे निभरता ॥ २ | 
उपजो चि नये संदेह चित्तासी | मुक्ति चारी दासी हरिदासांच्या ॥३॥ 
तुका हणे मन पावोनि विश्रांती । त्रिविध नासती ताप क्षरगें ॥ ४ ॥ 
॥ ९३०५ ॥ 
गंगा न देखे विटाळ । ते चि रांजणी ही जळ ॥ १ ॥ 
॥ घु. ॥ अल्पमहदा नव्हे सरी । विटाळ तो भेद धरी ॥४७॥ 
काय खडिली भूमिका । वणा पायरिकां लोकां ॥ २॥ 
तुका ह्मणे अगीविण । बीजे वेगळी तो मिन ॥३॥ 
॥१३०६॥ 
'देवावरिल भार । काढ नये कांहीं पर ॥ १९ ॥ 


**-.>--.  “--->>> -दसन््ला -><>--. *---*-“------4-->--- ममी आणा णी शणाणा "पप शीण फक ण निशाण प चा ण? कतली 





९ पै. सोडी.-२ प. हमणोनि.-३ त. ईं कडं येथ अभंगांत नाहीं. पै. मळचेंच आहे 
दे. या ठिकार्णा नवीन घातले आहे.-४ पै. आवाळूनी । ऐसा हा कीतेनी ब्रझमरस.--« पै. 
घडत. 


तुकारामाचे अभंग. ४४५ 


॥ धर, ॥ तानभुके आठवण,। घडे तं बरं चितन ॥ ७ ॥ 
'देखावी निश्चिती । ते चि अंतर श्रीपती ॥ २ ॥ 
वैभव सकळ । तुका मानितो विटाळ ॥ ३ ॥ 
॥ १३०७ ॥ 
थुंकोनियां मान । दंभ करिती कीर्तन ॥ ९॥ 
॥ घु.॥ जालो उदासीन देहीं । एकाविण चाडनाहीं ॥ ७ ॥ 
अर्थ अनर्थ सारिखा । कराने ठेविला पारिखा ॥ २ ॥ 
उपाधिंवगळा । तुका राहिला सोवळा ॥ ३ ॥ 
॥ १३०८ ॥ 
काय ह्याचे ध्यावे । नित्य नित्य कोणें गाबे ॥ १९ ॥ 
॥ ७ ॥ केले हारेकथेने बाज | अंतरोने जाते निज ॥ ७ ॥ 
काम संसार । अंतरीं हे करकर ॥ २॥ 
तुका ह्मणे हेड । ऐसे मानिती ते लंड ॥ ३ ॥ 
॥ ९३०९ || 
वदे साभ्षत्वेसी वाणी | नारायणी मिश्रित ॥ १ ॥ 
॥ध्रु.॥न लगे कांहीं चाचपावे । जातो भावे पेरीत ॥ ७ ॥ 
भांडार त्या दातियाचं | मी केचे ये ठायीं ॥ २ ॥ 
सादावीत गेला तुका । येथ एकाएकीं तो॥ ३ ॥ 
न ॥९३९० ॥ 
ऐसी जिव्हा निकी । विठ्ठळ विठळ कां न घोकी ॥ १२ ॥ 





आना 


९ पृ. तुकोनिया.-९ प. अंतरे. 


'४५० श्रीविकळ, 


॥ धु. ॥ जेणें पाविजे उद्डार । तेथे राखावे अंतर ॥ ७ ॥ 
गुंपोनि चाबटी । तेथें कोणा लाभे भेटी ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे कळा' | देवाविण अमंगळा ॥ ३ ॥ 

॥१३११९॥। 
साजे अळंकार । तरि भोगितां भ्रतार ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ व्यमिचारा टाकमटिका । उपहास होती लोकां ॥ ७ ॥ 
शूरत्वाची वाणी । रूप मिरवे मंडणीं ॥ २ ॥ 
तुका हणे जिणे । शर्चीविण लाजिरवाणे ॥ ३ ॥ 

॥१९१३९२ ॥ 
मानामान किती । तुझ्या क्षुछका संपत्ती ॥ ९ || 
॥ प्र. ॥ जा रे चाळवीं बापुडीं । कोणी धेरिती तीं गोडी ॥ ७ ॥ 
रिद्वेसिद्टी देसी । आह्ली चुंभळे नव्हां तैसी ॥२ ॥ 
तुका हणे ठका । ऐस नागविळे लोकां ॥ ३ ॥ 

॥ ९३३९३॥ 
पाहातोसी काय । आतां पुढे करीं पाय ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ वारि ठेवूं दे मस्तक । ठेलों जोडूनि हस्तक ॥ ७ ॥ 
बरव करीं सम |! नको भगां देऊप्रेम ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे चला । पुढती सामोरे विठला ॥ ३ ॥ 


॥१३१४॥ 
भक्त ऐसे जाणा जे देहीं उदास । गेळे आशापाश निवारूनि ॥ १॥ 


म रा 00 1000 
१९ पै. कोण लाम. २ पं. धरितील ते गोडी.- २ पे. भक्ता ऐसे. 


तुकारामाचे अभंग. 8०४३ 


॥प्रु.॥ विषय तो त्यांचा जाळा नारायण। नावडे धन जनमाता पिता ॥४॥ 

निवोणीं गोविंद असे मागेपुढे । कांहीं च सांकडे पर्डो नेदी ॥२ ॥ 

तुका ह्मणे सत्य कर्मा व्हावे साद्ये | घातालिया भये नरका जाणं ॥ ३॥ 
॥९३१९५ ॥ 

तों च हीं क्षक सखीं सहोदर । नाहीं विश्वंभर वोळखी तो ॥ ९ ॥ 

॥ धु. ॥ नारायण विश्वंभर विश्वपिता । प्रमाण तो होतां सकळ मिथ्या ॥४॥। 

रवि नुगवे तों दीपिकांचें काज । प्रकाश ते तेज सहज लोपे ॥ २ ॥ 

तुका ह्मगे देहसंबंध संचिते । कारण निरुते नारायणी ॥ ३ ॥ 
॥1९१३१६॥ 

यज्ञ भूतांच्या पाळणा । भेद कारिया कारणा । 

पावावया उपासना | त्रत्मस्थानी प्रस्थान ॥ ९ ॥ 

॥ धु. ॥ एक परी पडिलं भागीं । फळ बीजाचिये अगीं । 

धन्य तो चि जगीं । आदि अंत सांभाळी ॥ ७४ ॥ 

आवश्यक तो शेवट । मार्ग अवधी खटपट । « 

चालो जाणे वाट । ऐसा विरळा एखादा ॥ २ ॥ 

तुका होवोनि निराळा । क्षराअक्षरावेगळा । 

पाहे निगमकळा । बोले विठठलप्रसादं ॥ ३ ॥ 


॥ १३१९७ ॥ 
वेदपुरुष तरि नेती कां वचन । निवडूनि भिन्न दाखविलें ॥ ९॥ 


९ दे. त. साई.-२ दे. प. दोपेकाचें.-९ पं प्रकाश ते.- ४ दे. त. कारीये.- ५ दे. 
आवराक. पं. आवस्यक.--६ पं. क्षराक्षरानंगळा.-७ पं. बिढुल प्रसाद 


४५२ श्रीविठ्ठल, 


॥ धु. ॥ तुझीं वर्म तू चि दावाने अनंता | होतोसी नेणता कोण्या गुगं 
॥४७॥ 
यज्ञाचा भोक्ता तारे कां नव्हे सांग । उणे पडतां अग क्षोभ घडे ॥२॥ 
वससी तूं या भूतांचे अंतरीं । तारे कां भेद हरी दावियेला ॥ ३॥ 
तेपतिर्थाटणे तुझें मर्तदान । तारे कां अभिमान आड येतो ॥ ४ ॥ 
आतां क्षमा कीजे विनवितो तुका | देऊनियां हाका उभा द्वारी ॥५॥ 


लोहागांवाँ स्वामींच्या अंगावर ऊन पाणी घातलें- 

तो अभंग॥ १ ॥ 

॥ ९१२११९८ ॥ 
जळे माझी काया लागला वोणवा । धांब रे केडावा मायबापा || १ ॥ 
॥ घरु.॥ पेटली सकळ कांत रोमावळी । नावेरे हे होळी दहन जालळें॥ ७॥ 
फुटोनियां दोन्ही भाग होऊं पांहे । पाहातोसी काय व्हृदय माझं ॥ २॥ 
घेऊनि जीवन धांवे लबलाहीं । कवणाचे कांहीं न चले येथें ॥३ ॥ 
तका ह्मणे माझी तूं होखी जननी । आणीक निर्वाणी कोण राखे ॥ ४ ॥ 

॥ १३१३९९ ॥ ॥ ९ ॥ 
अभक्त ब्राह्मण जळो त्याचे तोंड | काय त्यासी रांड प्रसवली ॥ १ ॥ 
॥प्रु.॥ वैष्गव चांभार धन्य त्याची माता । शुद्ध उभयतां कुळ याती ॥४॥ 
ऐसा हा निवाडा जालासे पुराणीं । नव्हे माझी वाणी पदरीत्ती । २॥ 
तुका हलणे आगी लागो थोरपणा | दष्टि त्या दुजंना न पडो माझी ॥ ३ ॥ 





९ पं. तपे तीर्थाटणे,-२ दे. पं. तुज्ते--२ पं. तुका. ( झणजे पंढरपुरच्या प्रवीत या 
अभगांत दोन बेळ “ तुका ”हा हब्द एकाच अर्थानें घातळा आहे, )-४ पे. जळो. 





तुकारामाचे अभंग. भ्र 


नामदेव व पांडुरंग यांनीं स्वमांत येऊन स्वामीस आज्ञा 
केली कीं कवित्व करणे-ते अभंग ॥ २॥ 
॥ ९१३२० ॥ 
नामंदेवें केळे स्वमामाजी जागे । सवे पांडुरंगे येऊनियां || ९॥ 
॥ ध्रु. ॥सांगितळें काम करावें कवित्व | वाउगे निमित्यबोली नेको ॥ ४ ॥ 


6) ७. ब 


माप टाकी सेळ धरिली विठठळं । थापटोनि केळं साववबान ॥ २॥ 
प्रमाणाची संख्या सांगे शात कोटी । उंरळे शेवटीं लावी तुका ॥३॥ 
॥ ९३२९ ॥ 
द्याळ ठाव तरि राहेन संगती । संतांचे पर्गती पा्यांपाशीं ॥ ९ ॥ 
॥ घु.॥ आवडीचा ठाव आलांसं टाकून । आतां उदासीन न धरावं ॥७॥ 
सेवटील स्छळ नीचे माझी वत्ति । आधारें विश्रांती पावबईन ॥ २ ॥ 
नामंदेवापार्यी तुक्या स्वमी भेटी । प्रसाद हा पोटीं राहिलासे॥ ३ ॥ 
॥ ९१३२९२] 1२ 
त्रिपुटीच्या योगे । कांहीं नव्हे काणां जोग । 
एक जातां लागें । एक पाठी लागते ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ मार्गे पुढे अवघा काळ । पळी नये न चळे बळ । 
करितां काल्हाळ । रुपे खांदां हरि वाहे ॥७॥ 
पांपपुण्यात्मयाच्या शक्ती । असती योजिल्या श्रोगती । 
यावें काकुल्ती । तेथ सत्तानायेका ॥ २ ॥ 
तुका उभा पैल थडी । तारि हे प्रकाश निवडी । 


९ त नये.-२९ त. सळे -* प. उरले ते सेवटी.--४ पं. संगती.-« दे. निंच.-६ स. 
आवां.-'७ पं. पापपुण्याप्मा याच्या ०.-८ पं. येथें. 


४५४ श्रीविष्ठल, 


घातल्या सांगडी । तापे पेर्टी हाकारी ॥ ३ । 


॥ ९१३२३ ।॥ 
'देखण्याच्या तीन जाती । बेठी वार्ता अत्यंती ॥ १ ॥ 
॥ धर. ॥ जैसा भाव तैस फळ । स्वातीतोय एक जळ ॥ ७॥ 
पाहे सांगे आगे जेवी । अंतर मॅहदतर तेवी ॥ २॥ 
तुका ह्मणे हिरा । पारखियां मूढां गारा ॥ ३॥ 
॥ ९२१२४॥ 
अनुभवे अनुभव अवघा चि साविला | तरि स्छिरावला मनु ठायी ॥ ९॥ 
॥ध्रु॥, पिटूनियां मसे आला अळंकार | दग्ध ते असार होऊनियां ॥७॥ 
एक चि उरळें कायावाचामना । आनंद भुवनामाजी त्रयी ॥ २९ ॥ 
तुका ह्मणे आह्यी जिकिला संसार ॥ होऊाने किकर विठोबाचे ॥ ३ ॥ 
1१३२५८ ॥ 
ऐसिया संपत्ती आह्मां संवसारी । भोगाचिया परि कायसांगों॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ काम तो कामना भोगीतसे देवा । आळिंगणे हेवा चरण चुंबी 
॥७%७॥ 
शांतीच्या संयोगे निरसला ताप | दुसरें तें पाप भेदबाद्व ॥ २ ॥ 


कळी 


तुका ह्मणे पाहे तिकडे सारिख । आपुलें पॉरिखे निरसलं ॥३॥ 
॥१३२६॥ 

राम राज्य राम प्रजा लोकपाळ | एक चि सकळ दुर्जे नाहीं ॥ १॥ 

॥ ध्रु. ॥ मंगळावांचूनि उमटेना बागी । अखंड चि खाणी एकी रासी ॥७॥ 


पणशगपा  णणपाप नपा“ पा-नटटटटपणणणणप 





९ दे. त. प. महदांतर-२ प. संसार -$ त. पारखे. 


तुकारामाचे 'अमग, ४५%. 


मोडलं ह स्वामी ठाथाठाव सेवा । वांढवाबा हेवा कोणा अंगे ॥२९ ॥ 
तुका ह्मणे अवघे दुमदुमिलें देवं । उरळे ते गावे हे चि आतां ॥ ३ ॥ 
॥१९१९३२७॥ 
निवडोनि वाग काढिले निराळे । प्रमाण डोहळे यावरि ते ॥ १ | 
॥ पु. ॥ जयाचा विभाग तयासी च फेळे । देखणे निराळें कौतुकासी ॥४॥ 
शर तो ओळखे धायडायहात । येरां होडइल मात सांगायासी ॥ २॥ . 
तुका हणे माझी केळवते वाणी । केला निजस्छानीं जाणवसा ॥ ३॥ 
॥ ९३२८ ॥ 
याजसाठी केला होता अटाहास । ]ेवटाचा दिस गोड व्हावा ॥ ९ ॥ 
॥ धे. ॥ आतां निश्चितीनं पावलो विसांवा। खंटलिया धांवा तृष्णेचिंया ४१) 
कवतक वाटे जालिया वेचाचे । नांव मगळाचे तेणे गणे ॥ २ ॥ 
ली नोवरी । आतां दिवस चारी खेळीमेळा ॥३॥ 
॥ ९३२९ ॥ 
भक्तीचिया पोटी रत्नाचेया खाणी । त्रह्मींची ठेवणी सकळ वस्तु ॥१९॥ 


| आ 


तुका ह्मणे मुक्ते प राणि 


॥ धु. ॥ माउलीचे मार्ग बाळेकांची हरी | एका सूत्रे दोरी ओढतसे ॥४॥ 
जेथील जे मागे त॑ रायासमोर । नाहीसं उत्तर येत नाहीं ॥ २ ॥ 
सेवेचिये सत्ते धनी च सेवक । आपले ते एक न वंची कांही ॥ ३॥ 
आदिअंताठाव असे मध्यभाग । भोवते भासे मग उचासन ॥ ४ ॥ 
भावारूढ तुका जाळा एकाएकीं । देव च लौकिकी अवघा केला ॥५॥ 


बणणापचत्णीही णणणणीणीशी 








९ प, ठाया ठाव.-२ दे. वाढवा तो.-३ त. फळं -४ पे. डापघायहात.-« त  केळ- 
बती.-६ दे. त. पं. आटा हास्ये --७ पे. सेवटोचा.-८ त. निश्रवितीने.-९ त. बाळकाच्या. पे. 
बाळकाचे.--९० पं. सूत्र-९९ पं. मागे रापासमोर-१२ दे. पै. उंचासनी. 


४५६ श्रीविठ्ठळ, 


॥ ९३१३० ॥ 
सांगतां दुलंभ ज्ञानाचिया गोष्टी । अनुभव तो पोटीं कैचा घडे ॥९१॥ 
॥ धरु. ॥ भजनाचे सोई जगा परिहार । नेणत्यां सादर चित्त कथे ॥ ४ ॥ 
नाइकवे कानीं साधन उपाय । ऐकतो गाय हर्बें गोत ॥ २॥ 
नव्हे आरागूक जावयासी वर्ना | वेव कामिमना हरिकथेचा ॥ ३ ॥ 
काळाच्या साधना कोणा अंगीं बळ | चितना मंगळ अष्टप्रहर ॥ ४ ॥ 


इ. ७. क्र ० ७... हुळ्जूद 


तुका ह्मणे आह्मी खेळा भातुकुळें । विभागासी मुळें भोळी येथे ॥ ५ ॥ 


॥९३२३९॥ 
जाणपण बरें देवाचिये शिरीं । आह्ली ऐसीं बरी नेणती च॥ ९ ॥ 
॥ प्रु.॥ देखाणियांपुढे रुचे कवतुक । उभयतां सुख वाढतसे ॥ ४ ॥ 
आशंक्रेची बाधा नाहीं लडिवाळां । चित्त वरि खेळा समबुद्धि॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे दिशा मोकळ्या सकळा | अवकाशी खेळा ठाव जाला ॥३॥ 


1१३३२ 
वचनांचे मांडे दावांवे प्रकार | काय त्या साचार कौतुकाचे । ९ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ जातां घरा मार्ग । उरा नेणें खंती । मिळाल्या बहुती फांकालि- 
या॥ ४॥ 
उदयीं च अस्त उदयं संपादळा । कल्पनेचा केळा जागेपणें॥ २ ॥ 
जाणंवूनि गेला हांडोरियां पोरां । सावध इतरां करुनी तुका ॥३॥ 


९ पे. अनुभव पोटी ०.--२ पे. परिचार.--३ पे. ह्षगीत.-४ पे. वचना.-« पे. अष्टे 
प्रहर ( भष्ठो प्रहर. )-६ दे पे देवाच.-७ दे. पै. आरकेचा.-८ दे. बहुवी -९ दे. त. 
पं. उदयो.-९० त, जाला.-९९ पे. जाणोनियां. 


तुकारामाचे अभंग, ४.५७ 


स्वामीस संतांनी पुसलं कीं तुह्यांस वैराग्य कोण्या 
प्रकारे जालें तं सांगा-_ते अभंग ॥ रे ॥ 
॥९३१३३॥ 

योती शूद्र वंश केला वेवसाव । आदि तो हा देव कुळरूज्य ॥ ९ ॥ 
॥ प्रु' ॥ नये बोलो परि पाळिळे वचन । केलियाचा प्रश्न तुलीं संती ॥७॥ 
संवसार जाला अतिदुःखं दुखी । मायबाप सेखीं क्मिलिया ॥ २ ॥ 
दुष्काळे आटिले द्रेव्ये नेला मान | स्री एकी अन्नअन्न कारितां मेली ॥३॥ 
लज्जा वाटे जीवा त्रासला या दुःखे । वेवसाय देखे तुटी येतां ॥४॥ 
देवाचें देऊळ होतं तं भंगळं । चित्तासी जं आले करावेसे ॥ ५ ॥ 
आरंभीं कौर्तन कर्री एकादशी । नव्हते अभ्यासी चित्त आधीं ॥६ ॥ 
कांहीं पाठ केलीं संतांची उत्तरे । विश्वासे आदरे करोनिया ॥ ७ ॥ 
गाती पुढे त्यांचें धरावें धूपद । भावे चिच शुद्ध करोनियां॥ ८ ॥| 
संताचे सेविळें तीर्थ पायवणी । लाज नाही मनी येऊ दिळी ॥ ९ ॥ 
टाकला तो कांहीं केला उपकार । केलें हं शरीर कष्वूनि ॥ ९१० ॥ 
वचन मानिलें नाहीं सुत्द्दाचें । समूळ प्रपंचे वीट आला ॥ १९ ॥ 
सत्येअसत्यासी मन केळे ग्वाही । मानियेळं नाहीं बहुमतां ॥ १२॥ 
मानियेला स्वर्भी गुरूचा उपदेश । घरिला विश्वास दृढ नामीं॥ १३ ॥ 
यांवारेया जाली कवित्वाची स्फार्ति। पाय धारिळे चित्ती विठोबाचे ॥१४॥ 
निषेधाचा काहीं पडिला आघात । तेग मध्यं चित्त दुखविळे ॥ १५ ॥ 
बुडविल्या वह्या बैसला धरणं । केळे नारायणे समाधान ॥ १६ ॥ 


णा नधी 
नन.“ ““- न्स 


१ दे. याति शुद्र वेश. पं. याते शुद्ध वेह्य. त. याते शुद्र वौंडा-२ दे. त. कर्मळि- 
या.--३ प. त. दव्ये -४ पं. करित.-५ दे. पे. देख.-६ पे. त. होते जे भंगळे.-७ पे. पर 
उपकार.--< दे. सुहुदारचे.-९ पे. सत्यमसत्याचें.-९० पं. पावरी. 


४५८ श्रीविठ्ठल, 


विस्तारीं सांगतां बहुत प्रकार। होईल उशीर आतां पुगे ॥ १७ ॥ 
आतां आहे तैसा दिसतो विचार । पुढील प्रकार देव जाणे ॥ ९८ ॥ 
भक्ता नारायण नपेक्षी सवथा । कृपावंत ऐसा कळो ऑल ॥ १९ ॥ 
तका हणे माजे सवे भांडवल । बोलविले बोलेपांडरग॥ २० ।। 


1९३३४ ॥ 
ऐका वचन हें संत । मी तो. आगळा पतित । 
काय काजे प्रीत । करीतसां आदरें ॥ १९ ॥ 
॥ घु, ॥ माझे चित मन ग्वाही । सत्य तरली मी नाही । 
एकांचिये वाही | एक देखी मानिती ॥ ७ ॥ 
बहु पीडिलों संसारे । मोडी पुसे पिटी ढोरे । 
न,पडतां परं | या विचार राहिलो ॥ २ ॥ 
सहज सरले होतें कांहीं | द्रव्य थोडं बहु ते ही । 
त्याग केला नाहीं | दिलें द्विनां याचकां | ३ ॥ 
प्रिंयापुजरबंध । यांचा तोडिला संबंध । 
सहज जालो मंदु । भाग्यहीन करंटा | ४ ॥ 
तोंड न दाखवे जना । शोर सांदी भरं राणां । 
एकांत तो जाणां । तयासाठी लागला ॥ ५ ॥ 
पोटें पिटिलां काहार॑ । दया नाहीं या विचारे । 
बोलावितां बरं । सहज हाणें यासाठी ॥ इ ॥ 
सहज वडिलां होती सेवा । ह्मणोनि पञितों या देवा । 


क्या काक ्लकरस चो -मणणाणाणाऱ ५00 "८-2 >-7:-८“- -२---८----- 
णा पपाप्पपापा 10 --2-. अ. र टा“ ““-->-> 


[ल ” ह| शब्द नार्दी.-३ पं पीडिला 


६६ > 


९ पं. आला.--२ दे 





तुकारामाचे भमंग. 9५५ 


तुका हणे भावा । साटी झणी घ्या कोणी ॥ ७ ॥ 


_॥१३३५॥ | 
बरं जाळे देवा निघाळं दिवाळे । बरी या दष्काळें पीडा केली ॥ ९१॥ 
॥ धर. ॥ अनतार्पे तज्ञ राहिलं चिंतन | जाला हो वंमन संवसार ॥७ ॥ 
बरे जाले देवा बाईल ककंशा । बरी हे ददशा जनामध्यं ॥ २ | 
बर जाले जगी पावलो अपमान । बर गेळे धन ढार गुर ॥ ३ ॥ 
बरें जाळं नाहीं धरिली लोकलाज । बरा आलों तुज शरण देवा ॥४॥ 
बरें जाळे तुझें केळे देवाईल । लकर बाईल उपेक्षिळीं ॥ ५ ॥ | 
तुका ह्मणे बर व्रत एकादशी । कळ उपवासा जागरण ॥ ६ ॥ 


॥ ९३३६ | 
बोलावा विठ्ठल पाहावा विठ्ठल | करावा विठठळ जीवभाव ॥ १ ॥ 


%७-_  ब्कन् २७. आतर 


॥ धरु. ॥ येणं सोस मन जालें हांवभरी । परती माघारी घेत. नाहीं ॥ ७. । 
बंधनापासूनि उकळली गांठी । देतां आली मिठी सावकाश ॥ २ ॥ 
तुका हणे देह भारिला विठठळें ।.कामक्रोथे केळे घर रिते ॥ ३ ॥ 
॥ ९२३७॥ 
मीचि मज व्याली । पोटा आपुल्या आलों ॥ १ ॥ 
॥ धरु. ॥ आतां पुरले नवस । निरसोनी गेली आस ॥ ६४ ॥ 
जालो बरा बळी । गेला मरोनि.तकाळीं | २॥ 
दोहींकडे पाहे । तुका आहे तैसा आहे॥ ३ ॥ 





१ षे. “ ह! ” हा हब्द नाहा.-२ प. सोत ० परत माघारी ०.--३ पे. सावकार -! 
प. ८ देवा भरल वबिढुल । काम क्रांथ केल ० 


४६० श्रीविठ्ठल. 


॥ ९३३८ ॥ 
जग अवघे देव । मुख्य उपदेशाची ठेव ॥ ९१ ॥ 
॥ पु. ॥ आधीं आपणयां नासी । तारे उतरे ये कसी ॥४॥ 
ब्रह्मज्ञानाचे कोठार ।. ते हं निश्चये उत्तर ॥ २ ॥ 
तुका हणे ते उन्मनी । नास कार्या कारणीं ॥ ३ ॥ 
॥९१९२३२३२%० | 
साधनांच्या कळा आकार आळाति । कारण नवनीतीं मथनाचे 1१ ॥ 
॥ पु.॥ पक्षियासी नाहीं मारगी आडताळा । अंतेरिक्षी फळासी चि पावे 
॥४६४॥ 
-भक्तीची जोडी ते उखत्या चि साटीं । उणें पुरें तुटी तेथे नाहीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे आलें सांचत सांचणी । आजि जाली धणी एकसर ॥ ३ ॥ 
| ९१३४० ॥ 
नाहीं येथे वाणी । सकळां वर्णी घ्यावी धणी ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ जालें द्पणाचे अंग | ज्याचा त्यासी दावी रंग॥ ७ ॥ 
एका भावाचा एकांत । पीक पिकला अनत ॥ २ ॥ 
तुका खळे दाणीं । करी बैसोनी वांटणी ॥ ३ ॥ 
॥१३१९१९॥ 
ठेविळं जतन । करूनियां निज धन ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ जयापासाव उत्पात्ति । ते हे बीज धरिले हातीं ॥ ७ ॥ 
निवडिळें वरळा भूस | सार आइन जिनस ॥ २॥ 





श पं. तेया निश्र्ये.-२ प. अंतरिक्ष. दे. त. अंतराक्षी.-३ पं. गोडी.-४ पं. पेथें- 
« पं. आहे.-६ पं. खळ.-७ त. ज्ञेनत. 


तुकारामाचे अभंग. ४६४१ 


तुका ह्मणे नारायण । भाग संचिताचा गुण ॥ ३ ॥ 
॥ ९१३४२ ॥ 
भ्रमणा पाउळे वेचिलीं तीं बाव । प्रवेशातां ठाव एक द्वार ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ सार तीं पाडळे विठोबाची जीवीं । कोणीं न विसंभावीं क्षणभरि 
॥ ६९९॥ 
सुलभ हे केळें सकळां जीवन । फुकावे चि कानन लगेसे ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे येथे सकळ ही कोड | परे मूळ खोड विस्ताराचे ॥ ३ ॥ 
॥ १३४३ | 
कांहीं जाणो नये पांडुरंगाविण । पाविनेळ सीण संदेहाने ॥ ९ ॥ 
॥ धरु. ॥ भळतिया नावे आळाविला पिता । तरि तो जाणता कळवळा 
॥ ७ ॥ 
अळंकार जातो गौरवितां वाणी । सर्वगात्रा धणी हरिकथा ॥ २ ॥ 
तुका हणे इपजे विल्हाळें आवडी । करावा तो घडी घडी लाहो॥ ३ ॥ 
॥ ९३४४ ॥ 
बरीजापोर्टी पाहे फळ । विध न करितां सकळ ॥। १ ॥ 
॥ धु. ॥ तया मूर्ख हणावे वेडे । केसें तुटेळ सांकडे ॥ ७ ॥ 
दांवितिया वाट । वेठी धेरू पाहे चाट ॥ २ ॥ 
पुढिल्या उपाया । तुका हणे राखे काया॥३॥ 
॥ ९३७०८ ॥ 
मांतेचीं जो थाने फाडी । तया जोडी कोणते ॥ ९ ॥ 
_ ९ दे. अरमना.-२ पे. विसंबावी.- पे. फुंकावा.--४ पं. मुळे.--८ पे. भाळविता 6 व. 
परि.-७ पं. होतो.--८ दे. उपज विल्हाळे. पं. उपजे विल्हाळ.--९ पं. झणारबे ते वेडे... ६० पे. 
दावाविया.--१९ पं. धरन. 


४६२ श्रीविह्ठळ, 


॥ परु. ॥ वेदां निंदी तो चांडाळ । भ्रष्ट सुंतकीया खळ ॥ ७ ॥ 
अगी लावी घरा । मग वसती कोठे थारा ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे वर्म । येरा नांचावेतो भ्रम ॥ ३ । 
॥ ९१३४६ ॥ 
वेश वंदाया प्रंते । कोण ब्राह्मण निझते ॥ १ ॥ 
॥ धरु. ॥ ऐसे सांगा मजपाशी । संतां निरवितो येविशीं ॥ ७ ॥ 
असा जी प्रवीण | ग्रंथी कळे शुद्हीण ॥ २ ॥ 
तुका झणे लोपें । सत्याचिया घडती पार्पे ॥ ३ ॥ 
॥९१३४७॥ 
ज्या ज्या आल्लांपा्शी होतील ज्या शाक्ते । तेणें हा श्रीपती अळकारूं|॥| १॥ 
॥ धु.॥ अवघा पायांपार्शी दिला जीवभाव | जन्ममरणाठाव पुसियेला ॥७॥ 
ज्याचे देणें त्यासी घातला संकल्प । बंधनाचें पाप चुकविळे ॥२॥ 
तुका ह्मणे येथ उरला विठ्ठळ । खाये बाळे बोल गोये नाचे ॥ ३ ॥ 
॥ १३४८ ॥ 
आह्ली आळीकरें । प्रेमुखाची लकर ॥ १ ॥ 
॥ घु. ॥ पायीं गोविली वासना । तुच्छ केलं ब्रह्मज्ञाना ॥ ७ ॥ 
थेतां पार्ह मुळा । वाट पंढरीच्या डोळां ॥ २ ॥ 
तुका हणे स्थळें । मग मी पाहेन संकळें॥ ३ ॥ 
॥ ९१३४९! 
आहइत्याची राशी । आली पाकसिद्डीपार्शी ॥ १ ॥ 


टा आ 2 0८ 
९ दे. पं. सुतकिया.-२ पं. जाणबितो.-३ पे. ग्रंथ केले. सुद्रहदीण.-४ प. होईळ.-% 
ग्रापनाचे.-६ दे. तश. त. तुष्य.-७ पे. बास पंढरीचा.--८ पे. सकळ. 


तुकासमाचे अभग, ४३३ 


॥ ध्रु. ॥ आतां सांडोनि मोजन । मिके जावें वेढेपेण ॥ ७ ॥ 
उेसंतिळी वाट । मार्ग परतावे फुट ॥ २ ॥ 
तका ह्मणे वाणी । वेचा बैसोन ठाकणीं ॥ ३ ॥ 
॥१३१५०॥ 
धैन्य शुद्ध जावी । धरीं लौकरी परती ॥ ९ ॥ 
॥ धु.॥ ऐकिटें त॑ चि कारवी । होय परिपाक मनीं ॥ ७ ॥ 
कळवळा पोटीं । सावधान हितासाठी ॥ २ ।॥ 
तुका हणे भाव । त्यांचा तो चि जाणां देव ॥ ३ ॥ 

॥ ९२१५९ ॥ 
जीवित्व तं किती । हेचि धरितां बरे चि्ची ॥ १ ॥ 
॥ ध्रु.॥ संत समने उच्तरे । मदु रसाळ मधुरे ॥ ७ ॥ 
विसांवतां कानीं । पारिपाक घडे मनी ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे जोडी । हाय जतन रोकडी ॥ ३ ॥ 


॥९३५२ | 
अभिमानाची स्वामिनी शांतते । महत्व घेती सकळ ॥ १ ॥ 


॥ ध्रु. ॥ कळानि ही न कळे वर्म । तरि श्रम पावती ॥ ७ ॥ 
सर्व सत्ता करितां धीर । वीर्या वीर आगळा ॥ २ | 
तुका हणे तिखट तिखं । मृदसखं आवडी ॥ ३ ॥ 
| ॥ ९१३५३ ॥ 
भोजन ते 'पाशांतीचं । निच ' उंचं उसाळी ॥ १ ॥ 
_ १ दे. त वेडेपर्णे-र पे. उत्तंतील,-३ पं. ठाकनी,-8 दे. धर्नये.-.« पे. ज्याचा.-६ बै. 


सुमन.-७ पै. खामिणी.-८ पे. ह.-९ प- धरितां-१९० पे. “ तं ” शब्द नाही.-१९ प. 
उंच नीच. 


- 8९६४ श्रीविठ्ठल, 


॥ धु. ॥ जैशी कारज्याची कळा । तो जिव्हाळा स्वेहिता ॥ ७ ॥ 
कल्पना ते देवाविण | न करी मिन्न इतरीं ॥२ ॥ 
तुका ह्मणे पावे भूती | ते निश्चिती मापळी ॥ ३ ॥ 

॥९३५४॥ 
पोटापु्रते काम । पारे अगत्य तो राम ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ कारण ते हे चि करीं । चित्ती पांडुरंग धरी ॥ ७ ॥ 
प्रार्धीं हेवा । जोडी देवाची ते सेवा ॥ २ ॥ 
तुका झणे बळ । बुद्धी वेचाने सकळ ॥ ३ ॥ 

॥१९१३५५ ॥ 
बहुतां जन्मां अंतीं । जोडी लोगली हे हातीं ॥ ९॥ 
॥ धरु. ॥ मनुष्यंदेहा ऐसा ठाव । घरीं पांडुरंगी भाव ॥ ७॥ 
बहु केला फेरा । येथे सांपडला थारा ॥ २ ।। 
तुका ह्मणे जागे । ऐसे भले ते शाहाणे ॥ ३ ॥ 

॥९३१५६ ॥ 
रूप नांवें माया बोलावया ठाव । भागा आले भाव तयावारे ॥ १ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ सोव वॉट परी न खंडे पुथिवी | शाहाणे ते जीवी समजती ॥ ७ ॥ 
पोटा आलें तिच्या लोळे मांड्यांवारे । पारखी न करी खंती चिती ॥२॥ 
तुका ह्मणे भक्तीसाटीं हरिहर । अरूपीचे क्षरविभाग हं ॥ ३ ॥ 

॥१२५७ ॥ 
लेकराची आळी न पुरवी कैसी । काय तयापाशीं उणं जाळं ॥ १॥ 





कहा 


९ प. स्वाहिताचा.-२ पे. लाधली.-* पे. भलते. त. मल त शाहण.--४ पॅ. रूप ना- 
व.-% पॅ. लोडे मड्यावरी । पारखीये करो खंती विची.-६ प. क्षोर०. 


॥ ध.॥ आलां लडिवाळां नाहीं त॑ प्रमाण | कारही ब्रह्मज्ञान आत्मस्थिति ॥४५॥ 
वचनाचा घेईन अनुभव पदरीं । जे ह जनाचारीं मिरवळे ॥ २॥ 
तुका ह्गे माझी भोळिबेची आटी । दावीन शेवटीं कौतुक हं ॥३॥ 


॥९२३५८ | 
आर्तभतांप्रति । उत्तम योजाव्या त्या रक्ति॥ ९ ॥ 


॥ धरु. ॥ फळ आणि समाधान । तेथे उत्तम कारण ॥ ७ | 

अल्प ता संतोषी । स्छळीं सांपडे उदेसी ॥ २ ॥ 

सहज संगम । तका ह्मणे तो उत्तम ॥ ३ ॥ 
॥ १२१५९७ ॥ 

मुळाचिया मुळें । दुःखं वाढती सकळे॥ १ ॥ 

॥ ध.॥ ऐसा योगियांचा धर्म । नव्हे वाढवावा श्रम ॥ ६४ ॥ 

न कळे आवडी | कोण आहे कैसी घडी ॥ २ ॥ 

तुका हणे थीत । दुःख पाववावे चित्त ॥ ३ ॥ 
९१३१६० ॥ 

भाग्यवंता ह्‌ चि काम | मापी नाम वेखरा ॥ १ ॥ 

॥ धु.॥ आनंदाची पृष्टि अगी । श्रोते संगी उद्धरती ॥ ७ ॥ 

पिकविळें तया खाणे किती । पंगतीस सुकाळ ॥ २ ॥ 

तुका करी प्राणिपात | दंडवत ओचारियां॥ ३॥ 
॥९२३६९ ॥ 

लटिक त रूपे । साच कोणा हीन पचे॥ १॥ 

॥ घर. ॥ ऐसा माजल्याचा गण | भोगे कळों येईल सीण ॥ ७ ॥ 


क य या क य त 
९ पं. आतंभू ; प्राते.< २ त. आणे.-. ३ दे त. थोते. पषं.. स्थोत-- ४ पे. पिकळे 
७ पै, आचाप! 


हे६ै श्रीविठ्ठल, 


वाढवी ममता । नाही वरपडला तो दूतां॥1२॥ 
कांहीं न मनी हेकड़ । तुका उपदेश माकड ॥ ३ ॥ 

॥ ९३६२॥ 
वौतुकाची सृष्टी । कौतुर्के चि केळे कष्टी ॥ १ ॥ 
॥ धरु. ॥ मोडे तरी भलें खेळ । फांके फांकिल्या काल्हाळ ॥ ७ ॥ 
जा णणियासाठीं । भय सामावले पोटीं ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे चेता । होगे ते तू च आइता ॥ ३ ॥ 

॥१३६३॥ 
भोवंडींसरिसं । अवघे भोवत चि दिसे ॥ ९ ॥ 
॥ घु. ॥ ठायी राहिल्या निश्वळ । आहे अचळीं अचळ ॥ ७ ॥ 
एकै हाकेचा कपार्टी । तेथें आणीक नाद उठी ॥ २ ॥ 
अभ्रे धांबे शाशी । तुका हणे दुसरं भासी ॥ ३ ॥ 

॥९१९३६४॥ 
नव्हां आल्ली आजिकालीचीं । काची कुची चाळव॑णी ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ एके ठावी मूळडाळ । ठावा सकळ अहिसी ॥६४॥ 
तुमचं आमचेसं कांही । भिन्न नाहीं वाटले ॥ २ ॥ 
तुका लणे जेयं असं । तेथं दिस तुमचासा ॥ ३ ॥ 

॥९३६५ ॥ 
योग्याची संपदा त्याग आणि शांति । उभयलोकीं कीर्ति सोहळा मान ॥१॥ 
॥ धु. ॥ येर्येरांवरे जायांचे उसिणं । भाग्यस्थळीं देणे झाडावेसी ॥७॥ 


विंड अ््गाााासाुबबवासुअयाावााडाडकन खळा 


४ पै, अन्र.-« दे. असे ते ते दुतरें भासी. पे. असे तेथें दुततरे भासी.-६ पे. नव्हे.-७ पं. 
वाळवणी,.--८ पे, आमचें तं कांह |, 


तुकारामाचे अभंग. श्र्चै 


केलिया फावला ठायाचा तो. लाहो । तष्णेचा तो काहो काव्हवितो ॥२॥ 
तुका ह्मणे लाभ अकर्तव्या नांवें । शिवपद जीवे भोगिजेळ ॥ ३ ॥ 
॥१३६६॥ 
मरणा हाती सुटली काया । विचारे या निश्र्वयये ॥ ९॥ 
॥ धरु. ॥ नासोनियां गळी खंती । सहजस्छिति भोगांचे ॥ ७ ॥ 
न देखं सं जाले श्रम | आलें वमे हाताह ॥२॥ 
तुका ह्मणे केची कीव । कोठें जीव निराळा ॥ ३ ॥ 
॥ ९१३६७ ॥ 
नव्हे ब्रह्मचर्य बाइलेच्या त्याग । वैराग्य वाउगे देशत्याग ॥ ९ ॥ 
|। धु. ॥ काम वाढे भय वासनेच्या द्वारे | सांडावे तं थोरं ओचावाचे ॥४॥ 
कांपर्वूनि टिरी शूरत्वाची मात । केळे वाताहात उचित काळे॥ २॥ 
तुका हणे करी जिव्हेसी विटाळ । लटिक्याची मळ स्तुति होतां ॥३॥ 
॥१३६८ ॥ 
नको सांडूं अन्न नको सेवूं वन । चिंती नारायण सवे मोगी ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ मातेचिये खांदीं बाळ नेणे सीण | भावना त्या भिल मुंडाविया 
॥४७॥ 
नको गुंपों भोगी नको पडा त्यागी । लावुनि सरे अंगीं देवाचिया ॥२॥ 
तुका हणे नको प॒सो वेळोवेळां । उपदेश वेगळा उरला नाहीं ॥ ३ ॥ 
भे ॥९३६९॥ 
अवघी मिथ्या आटी । राम नाहीं तव कठी ॥ १ ॥ 


नऱर्‍-पपाशक्णशशिश 0णणा 


म 2० कााता क क्यात आयकत म 
९ पं. भोगावे.-२ पे. आचावचे -२ पे. चिर्तो -४ त. भागी.-% पे. भागी.-६ पे. 
सवे... त. निराळा, 


४६८ श्रीविठ्ठल, 


॥ धु. ॥ सावधान सावधान । उगबीं संकल्पी हेमन ॥ ४ ॥ 
सांडिळं तं माडे । आंग्रह उरल्या काळे दंडे ॥ २,॥ 
तुका हणे ऑल भागा । देडाने चितीं पांडुरंगा ॥ ३ ॥ 
॥ ९३७० | 

न संगावे वर्म । जनीं असों द्यावा भ्रम ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ उगाच लागतील पाठीं । होती रिती च हिपुटी ॥७॥ 
सिकविल्या गोटी । शिंकोन न धरिती पोटीं ॥ २ ॥ 
तुका हणे सीण । होइल अनुभवाविण ॥ ३ ॥ 

॥ ९१७१९ ॥ 
जातिविजातीची व्हावयासि भेटी । संकल्प तो पोटीं वाही नये ॥ १॥ 
॥ परु. ॥ होणार त॑ घडो होणाराच्या गुणें । होइल नारायणे निर्मिले त॑ 

॥६४॥ 
के वधाबी ते गाय । याचे नांव काय पुण्य असे ॥ २॥ 
करी विचार परता | गरज्याची माता पिता खर ॥३॥ 
॥ ९३७२॥ 

शाहाणिर्यां पुरे एक चि वचन । विशारती खुण ते चि त्यासी ॥ १ ॥ 
॥ धु.॥ उपदेश असे बहुतांकारणें । घेतला तो मने पाहिजे हा ॥ ७ ॥ 
फांसावेना तारे दुःख घेते वाव । मग होतो जीव कासावीस ॥ २ ॥ 
तुका झणे नको राग धरू झोडा । नुघडितां पीडा होइल डोळे ॥ ३॥ 


यक सेक आक काकीधक कक हक कयण्माव कटाटयककयककोककक कक लयययलकाफालीणीणतोलाणणसकीसयशीणफीशटीशशणणश्ाशकीीण? 0"? 2४-५८: 


€, &२_ २७ 
व्याप्राचय 


धु 
तुका हणे न 


पोटीं.--६ प. ब्याप्राची ते.-७ “ इद्वारती ” असांवे.-< प, “पाहिज हा” याच्याबद्दल 
£ पाहिजेल. ४ 


तुकारामांचे अभग, ४९५ 


॥ १३७३ ॥ 
अभिनव सुख तरि या विचार । विचारावे बरें संतननीं ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ रूपाच्या आठवें दोन्ही ही आपण | वियोग तो क्षण होत नाही 
॥४५॥ 
पूजा तरि चित्ते कल्या तं ब्रह्मांड । आहाच तो खंड एकदेसी ॥२॥ 
तुका हणे माझा अनुभव यापरि । डोडे पायांवरि ठेवीटसे ॥ ३ ॥ 
॥१३७४॥ 
नटनाट्य तुझी केळे याच साटी । कवतुक दृष्टी निववावी ॥ ९ ॥ 
॥ ध.॥ नाहीं तारे काय कळले चि आहे । वाघ आणि गाय लांकडाची ॥ 
अभेद चि असे मांडियेळं खेळा । केल्या दीपकळा बहुएकी ॥ २ ॥ 
तुका झणे रूप नाहीं दर्पणांत । संतोषाची मात दुसरं ते ॥३॥ 
॥ ९३७५ ॥ 
रवीचा प्रकाश 1 ते चि निशी घडे नाश । 
जाल्या बहुवस । तरि त्या काय दीपिका ॥ ९ ॥ 
॥ प्र. ॥ आतां हा चि वसो जीवीं । माझे अंतरीं गोसावी । 
होऊ येती ठाबीं । काय वर्मे यांच्याने ॥ ७ ॥ 
सर्वे असतां धणी । आड येऊं न सके कोणी । 
न लगे विनवणी । पथकाची करावी ॥ २ ॥ 
जन्माचिया*गाति । येणं अवघ्या खंटती | 
कारण ते प्रीती । तुका ह्ये जवळी ॥ ३ ॥ 
९ दे. त. पं. अभिलव.-२ दे. बियोगे तो क्षोण -३ पै. कल्प. 8 पं. त्या पाने. 
& दे. त. परथुकांची. 


४9७० ' श्रीविठ्ठल, 


॥ ९१३७६ ॥ 
ऐसे सांडुनियां धुरे । किविळवागी दिसां कां रे । 
कार्म उर भरे । हातीं नुरे मत्तिका ॥ ९ ॥ 
॥ घु. ॥ उदार हा जगदानी । पांडुरंग अभिमानी । 
तुळसीदळ पाणी । चिंतनाचा भुकेला ॥ ७ ॥ 
न लगे पुसावी चाकरी । कोणी वकील ये घरीं । 
त्यांचा तो चाकरी । पारपत्य सकळ ॥ २॥ 
नाहीं आडकाटी | तुका हणे जांतां भेटी । 
न बोलतां मिठी । उगी च पायी घालाबी ॥३ ॥ 
॥ ९३७७ | 
इंपकारी असे आरोणि उरला । आपुलें तयाला पर नाहीं ॥ ९ ॥ 
॥ घु. ॥ लाभावारे ध्यावे सांपडळें काम | आपला तो श्रम न विचारी 
॥1४७॥ 
जीवा ऐसे देखे आणिकां जीवांसी । निखळ चि रासि गुणांची च ॥ २॥ 
तुका ह्मणे देव तयांचा पांगिला । न भंगे संचला धीर सदा ॥ ३ ॥ 
॥ ९३७८ ॥ 
कोणा पुण्यें यांचा होईन सेवक । जींही दवंद्टॉीदिक दुराविले ॥ ९ ॥ 
॥ धु.॥ ऐसं वर्म मज दावी नारायणा । अंतरीं च खणा प्रेकटोनि ॥७॥ 
बहु अवघड असे संतभेटी । तरि जगजेठी करूणा केली ॥२॥ 

१ पै. दिसतां.-२ पं. कामी -३ पे कोण वकोळ या घरी.-८४ पं. ज्याचा-«पं.जा 
भेटी.-६ पे. अपकारो असो उरोनि उरला.-७ प. विचाशितां.-८ पे. ऐसा -९ पे. गुणां- 
चा.-९० पं. कोण्या पुण्यें त्यांचा-९९ दे. त. प. इंदादिकर.-९२ पं. अंतरीच्या.-९३ त. 
पं. प्रगटोनि. व न 


तुकारामाचे अभंग. १8 .जी 


अक 


तुका हणे मेग नर्ये वृत्तीवरी । सुखाचे शेजारीं पहुडईन ॥ ३ ॥ 

॥ ९३७९ | 
क्षणक्षणां सांभाळितों । साक्षी होतो आपुला ॥ १ ॥ 
॥ घु. ॥ न घडावी पायीं तुटी । मन मुठी घातलें ॥ ६ ॥ 
विचारतो. वचनां आर्धी । धर्रूने शुद्धी ठेविळी ॥२॥ 
तुका हणे मार्गे भ्यालो । तरीं जालो जागृत ॥ ३ ॥ 

॥ ९२८० | 
आगूनियां मना । आवच्या धांडोळिल्या खुणा । 
देखिला तो राणा । पंढरप्रनिवासी ॥ १ ॥ 
॥ धरु. ॥ यासी अनुसरल्या काय । घडे ऐसं वांयां जाय । 
देखिळे ते पाय । सम जीवीं राहाती ॥७॥ 
तो देखावा हा वित्र । वितने तें कार्य सिद्ध । 
आणिकां संबंध । नाहीं पर्वकाळासी ॥ २ ॥ 
तुका हणे खळ । होती क्षणें चि निर्मळ । 
जाऊनेयां मळ । वाळवटीं नाचती ॥ ३ । 

॥९१९२८९॥ 

धेरितां ये पंढरीची वाट | नाहीं संकटमुक्तीचें ॥ ९ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ बंदू येती देव पदें । त्या आनंदे उत्साह ।॥। ७ ।॥। 
नत्यछंदे उडती रज । जे सहज चालतां ॥२॥ 
तुका ह्मणे गरूड टके । वेष्णव निके संभ्रम ॥ ३॥ * 


९ पे. मन -२ पे. मने मिी घावली -३ पे वारेले.--४ पे. चिने चि -५, पं. आणीक.-- 
६ दे. हो. त. होय.-७पं. धरितां पंढरीची ०.-८ दे. डके. 


श्रीविठ्ठल, 


॥ ९२८२९ ॥ 
नाम घेतां मन निवे । जिव्हे अमृत चि खवे । 
होताती बरवे । ऐसे शकुन लाभाचे ॥ ९॥ 
॥ प्र. ॥ मन रंगळे रंगले । तुझ्या चरणी स्थिरावले । 
केलिया विठळे । ऐसी करपा जाणावी ॥ ७ ॥ 
जाळं भोजनसं दिसे । चिरा पडोनि ठेला इच्छे | 
धालियाच्या ऐसें । अंगा येती उद्गा ॥ २ ॥ 
सुख भेटी आले सुखा । निध सांपडला मुखा । 
तुका ह्मणे लेखा । आतां नाहीं आनंदा ॥ ३ ॥ 
॥ ९३८३ ॥ 
रुची रुची घेऊं गोडी । प्रेमसुख जाळी जोडी ॥ १ ॥ 
॥ घु. ॥ काळ जाऊं नेदूं वांयां । चिंतू विठोबाच्या पायां॥ ७ ॥ 
करू भजन भोजन । धणी घेऊ नारायण ॥ २ ॥ 
तुका हणे जीव धाला । होय तुध्याने विला ॥३ ॥ 
॥१२८४॥ 
वेळोवेळां हं चि सांगे | दान मार्गे जगासी ॥ ९ ॥ 
॥ घु. ॥ विठ्ठळ हे मंगळवाणी । घेऊं धणी पंगती ॥ ६ ॥ 
वेचतसे पळे पळ । केळे बळ पाहिजे ॥ २॥ 
तुका ह्मणे दुश्वित नका । राहो फुका नाड हा ॥ ३ ॥ 


य पट टपटप पस यावरच नट सट "> क टकल डाळी 
र-पापप-टा-पाणा -*मााप->- -*ण"५शी "00 00 शण णी 00 फणा णा शीण “ण ?णी?00ण 


९ पं. जीर्वे.-९ दे. छेला-* दे. यातितां. त. चिंती.-8 पं. राहे. 


तुकारामाचे अभंग. ४७ |. 


॥ १३८५ ॥ 
आणीक ऐसं कोठे सांगा | पांडुरगा सारिखे ॥ १ ॥ 
॥ पु. ॥ दैवत ये भूमंडळीं । उद्धार कळी पोववितें ॥ ७ ॥ 
कोठें कांहीं कोठे कांहीं । शोध ठाया स्छळळासी ॥२ ॥ 
अन्यत्रींचे तीर्थी नासे । तीर्थी वसें बज्ञलेप ॥ ३ ।। 
पांडुरंगींचें पांडुरंगी | पाप अंगी राहिना ॥ ४ ॥ 
ऐसें हरे गिरिजेप्रति । गुद्य स्छिती सांगितली ॥ ५ ॥ 
तुका हणे तीर्थ क्षेत्र । सर्वत्र हे देवत ॥ ६ ॥ 


॥१३८६॥ 


पुरागींचा इतिहास । गोड रस सेविला ॥ २ ॥ 
नव्हती हे आहाच बोल | मोकळे फोल कवित्व ॥ ७ ॥ 
भावे घ्या रे भावे घ्या रे । एंकदा जा रे पंढरिये ॥२॥ 


भाग्ये आलेति मनुष्यदेहा | तो हा पाहा विठल ॥ ३ ॥ 
पापपुण्या करील झाडा । जाइल पीडा जन्माची ॥ ४ ॥ 
ध्यावी हातीं टाळदिंडी । गावे तोंडीं गुणवाद ॥ ५ ॥ 
तुका ह्मणे घटापटा | न लगे वाटा शोबाव्या ॥ ६ ॥ 

॥९३८७ ॥ 
करम धर्म नव्हती सांग । उण्या अर्ग पतन ॥ १ ॥ 
॥ धरु. ॥ भलत्या काळें नामावळी । सुलभ भोळी भाविकां 1 ४ ॥ 
प्रायाश्चित्ते पडती पायां | गाती तयां वेष्गवां॥ २ ॥ 
९ दे. पाविते.--२ दे. आनेत्रोंचे. त. अनेश्रींचे.-३ त. हा अभंग चार चरणी धरून 
“ भावे घ्यारे भावे व्यारे । एकदा जारे पंढरिये ” हें एवढेच पुवपद धरलं आहे; आणि शे* 
बटच्या कडव्यांत “ तुका हझणे० ” हे अथे पूर्वा असून “ घ्यावी हाती» ” इं अथे पुढ आ- 
हे.-४ त. पे. निवडिला.-.% दे. येगदा.-६ षे. काळीं. 


न्याया वकन 





४७४ श्रीविठ्ठल, 


तुका हणे नुपजे दोष। करा घोब आनंदे ॥ ३ ॥ 
॥ ९१८८॥ 
पाहा रै हं दैवत केसं । भक्तापिसं भाविक ॥९१९॥ 
॥ घु. ॥ पाचारिल्या सरिसं पावे । ऐसे सेवे बराडी ॥ ७ ॥ 
शुंष्ककाष्ठी गुरुगुरी । लाज हारे न धरी ॥२॥ 
तुका हणे अर्धनारी । ऐसी धरी रूपडी ॥ ३ ॥ 
॥१९३८९॥ 
बहुत सोसिले मार्गे न कळतां । पुढती काय आतां अंबव्हावे ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ एकाचिये अंगीं हँ ठेवावे :लावून । नये भिन्न भिर्न्ना चांचपडो 
1॥२%७॥ 
कोण होईल तो ब्रह्मांडचाळक । आपण चि होक देइल हाके ॥२॥ 
तुका हणे दिलीं चेतवाने सुनी । कोतुकावांचाने नाहीं छळ ॥३ ॥ 
॥ ९१३९० ॥ व 
आश्चर्य या वाटे नसत्या छंदाचे । कैस दिलं साचे करोनियां॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ दुजियासी तव अकळ हा भाव | करावा तो जीव साक्षी येथं॥ ४ 
एकी अनेकव्व अनेका एकत्व । प्रकृतिस्वभाव प्रमाणे चि ॥२॥ 
तुका हणे करू उगव जाणसी । कुशळ येवि्शी तुल्ली देवा॥ ३ ॥ 
न ॥ ९२१९९ ॥ 
अस्त नाहीं आतां एक चि मोहोरां । पासूने अंधारा दुरि जालों ॥१ ॥ 
॥ धु. साक्षत्वबे या जाला गुणाचा देखणा | करीं नारायणा तरी खरें॥४॥ 
९ पं. भाविका.-२ पं. ऐसी संवे.- दे. त. शुल्क काष्टी. पं. श्व काष्टी गुरगुरी.-४ 
प. मिल मिल.-« दे. आपणे "चि हाके देईल हाके, | प. आपण चि हाके देइल हाक--६ दे 
सुर्णी -७ दे. त. पं. आकळ.-८ दे. पं. साक्ष--९ प. मोहरा.--९० पै. साक्षिते. 


तुकारासाद्े: अमंग, 81.1 


आठवे विसरु पडियेला मार्ग । आळु तं चि भाग यत्न केलें॥ २. ॥ 
तुका हणे माझा विनोद देवासी । आही तुझां ऐसी दोन्ही नव्हां ॥ ३॥ 
॥ १२३९२९ | . 
क्षर अक्षर हे तुमचे विभाग | कासयाने जग दुरी ब्ररा ॥ ९॥ 
॥ धु. ॥ तैसं आल्ली नेगां पालटों च कांहीं । त्यागिल्याची नाहीं मार्ग चाड 
॥ ७ 
प्रतिपादिता त॑ समविषमाचा । प्रसाद तो याचा पापपुण्य ॥ २ ॥ 
तुका हणे तुत्ञां नाना अवगणीं । लागे संपादणी लटिक्याची ॥ ३ ॥ 
| ॥ ९३९३ ॥ 
सवरसीं मीनळे चित्त । अखंडित आनंदु ॥ १ ॥ 
॥ पु.॥ गोत पति विश्वंभरी । जाला हरि सोयरा ॥ ४ ॥ 
वोळखी ते एका नांवें । इतरभावें खंडणा ॥२॥ 
तुका ह्मणे नांवें ख्वे । दुसरीं पापं हारपलीं | ३ ॥ 
॥ ९३९४ ॥ 
मी हं ऐसे काय जाती । अवघड किती.पाहातां ॥ १९ ॥ 
॥ धरु. ॥ नाही हात उछंघन । नसतां भिन्न दुसरे ॥ ४ ॥ 
अंधाराने तेज भेल । दर्टाखालें अतर ॥ २ ॥ 
तुका लणे सर्वे देव । घेतां ठाव दावबील ॥ ३ ॥ 
॥ १३९५ ॥ 
कवीश्वरांचा ता आलासी विटाळ । प्रसाद वोंगळ चिवडिती ॥ १॥ 


अद 








९ पे. त. इतेर वाव.-२ दे. कवेश्वरांचा. त. पं. कबेश्वरांचा.-% पं, आहा, 


चक 


'४०६ श्रीवेठल, 


॥ प्रु.॥ दंभोचे आवडी बहिराट अधळे । सेवटासि काळें होइल तोंड ॥४॥ 
सोन्यासेजारीं तां लाखेची जत्तन । संतंत ते गुण नैसेतेसे ॥ २ ॥ 
सेव्यसेवकता न पडतां ठावी । तुका हागे गोबी पावती हीं ॥ ३॥ 
॥१३१३९७६ ॥ 
वाढलियां मान न मनावी निश्चिती । भूतांचिये प्रीती भ्‌तपण ॥ १ ॥ 
॥ धर. ॥ झणेऊनि मना लावावी कांचणी । इंद्रियांचे झणी ओढी भरे ॥४॥ 
एका एकपणे एकाचिये अंगी । लागे रंग रंगीं मिळाल्या ॥ २॥ 
तुका हणे देव निष्काम निराळा । जीवदशे चाळा चळणांचा ॥ ३ ॥ 
॥१३९७ ॥।॥ 
माया साक्षी आल्ली नेणां भीड भार । आप आणि पर नाहीं दोन्ही ॥९॥ 
॥ धु. ॥ सत्याचिये साटी अवघा चि भरे | नावडे व्यापार तुटीचा तो ॥६४१॥ 
पोभाळितां चरे अंतरींचें दुःख । लांसं फांसें मुख उघडावे ॥२ ॥ 
तुका हणे नव्हे स्फीर्ताचा हा ठाव । निवाड्यासी देव साक्षी केला ॥३॥ 
॥ ९३९८ ॥ 
संतां आवडे तो काळाचा ही काळ । समर्थाचे बाळ जेवीं समर्थ ॥ ९॥ 
॥ धु. ॥ परिसतां तेथ नाहीं एंकविणं । मोह न पवे सीण ऐसं राखे ॥४॥ 
केले अन्याय ते सांडवी उपचारें । न देखं दुसरं नांशा मूळ ॥ २॥ 
तुका हणे मुख्य कल्पतरुछाया । काय नाहीं दया तये ठायी ॥ ३ ॥ 
| ॥ १३९९ | | 
संतांच्या धिक्कारं अमंगळ जिणं | विश्वशत्र तेणे सांडी परि । | ९॥ 
९ पष. दंभाचा आवडी बहिरट ०.-२ पे. सोन्याचे सेजारीं ०.--२ प. सतंत.--४ दे से 
व्य सेववता. पे. सेव्य सेकता.--५ पे. झणानिया.-६ त. मिळालिया.-७ दे. पोंभाळिवां.- 
८ पं. एकावण,. त. एकेविण.-९ पे. मोहा.-९० दे. पे. नासा.-९१९ दे. त. पे. धीकार 








तुकासमचे अर्भग. ४७. 


॥ भृ. ॥ कुळ आणि खूप वांयां संवसार । गेला भरतार मोकलितां ॥ ४॥ 

मूळ राखे तया फळा काय उण । चतुर लक्षणे राखो जाणे ॥ २ ॥ 

तुका झगे सायास तो एके ठायीं । दीप हातीं तई अबघे बरं ॥ ३ ॥ 
॥ १४००॥ | 

ओले मूळ भेदी खडकाचे अंग । आभ्यासासी सांग कार्यसिद्रि॥१॥ 

॥ घर. ॥ नव्हे ऐस कांही नाही अवघड । नाही कडवा ड तोंच वरि॥ ७ ॥ 

दोरे चिरा कांपे पडिला कांचणी । अभ्यासं सेवनीं विष पडे ॥ २ ॥ 

तुका हणे कैंचा बेसण्यासी ठाव। जठरीं बाळा वाव एकाएकीं ॥ ३ ॥ 
1९४०१९ | 

अमर आहां अमर आहां । खरं कींपाहा खाटे हें॥ १ ॥ 

॥ घु. ॥ न ह्णां देह माझा ऐसा ।. मग भरवसा कळेळ ॥ ७ ॥ 

कैचा धाक कैंचा धाक । सकळिक हे आपुलें ॥ २ ॥ 

देव चि बरे देव चि बरे | तुका ह्मणे खरे तुली ॥ ३ ॥ 
॥ (४०२९ | 

काम नाही काम नाहीं । जालो पाहीं रिकामा ॥ ९ ॥ 

॥ घु. ॥ फावल्या या करू चेष्टा | निश्र्ळ द्रेटा बैसोनि ॥ ७४ ॥ 

नसत्या छंद नसत्या छंद । जग विनोद विळडतसे ॥ २ ॥ 

एकाएकी एकाएकीं । तुका लोकीं निराळा ॥ ३ ॥ 
॥९४०२३ | 

हाती घेऊनियां काडी । तुका लागलाः केळिवरा पाठी ॥ १ ॥ 


२ पै. संसार -२ पं. त्रतार.-२ पं. लक्षण.--४ पं. पडिल्या -५ पे. अभ्यास.-६ त.. 
खरे खरे तुझी.-७ दे. त. पं. दृष्टा.-८ पे. विव्हळतसे.-९ त. लोकेकी -९० पे. कळिक्य... 


४9७८ श्रीविहळ. 


॥ घु. ॥ नेऊनि निजविलें स्मशानी । माणसं जाळी ते ठाकणीं ॥ ७ ॥ 
काढिले ते ओढे । मागील उपचाराचे पुढ ॥२॥ 
नाहीं वाटो आला भेव । सुख दुःख भोगिता देव ॥ ३ ॥ 
याजैसाटी हं निर्वाण । केळे कसियेळे मन ॥ ४ ॥ 
तुका ह्मणे अनुभव बरा । नाहीं तरी शार्स्त होय चोरा ॥ ५ ॥ 
॥ ९१४०४ ॥ 

कीर्तन चांग कीर्तन चांग । होय अंग हरिरूप ॥९॥ 
॥ धु. ॥ प्रेमाऊंदे नाचे डोळे । हारपला देहभाव ॥ ७ ॥ 
एकदेशीं जीवकळा । हा सकळां सोयरा ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे उरला देव । गेला भेव त्या काळें ॥ ३ ॥ 

॥ ९४०५ ॥ 
ने बोलळेसी करा वाचा । उपाधीचा संबंब ॥ १ ॥ 
॥ घर. ॥ एका तुमच्या नामाविण । अवघा सीण कळतसे ॥ ७ ॥ 
संकल्पाचे ओढी मन । पापपुण्य सम चि॥२ ॥ 
तुका ह्मणे नारायणी । पावो वाणी विसांवा ॥ ३ । 

॥ १४५०६ ॥ 
प्रार्धा हातीं जन । सुख सीण पावतसे॥ १ ॥ 
॥ धरु. ॥ करितां घोयाळाचा संग । अगें अंग माखारवे ॥ ७ ॥ 
आविसा अंगे पीडा वसे । त्याग असे बहु सुख ॥ २ ।॥। 
तुका ह्मणे जीव भ्याला । अवघ्या आला बाहेरी ॥ ३ ॥ 


८-८ “--र्‍->न*- नळ 





९ पे. “ जाळी ते ” याच्याबद्दल “ जाळीत. ” .-२ पं. याच साटी.-४ दे. सास्व.- 
४ प. हरपले.-« प. सेइरा -६ प. ते काळी.-७ प. न बोलसी.-८ पे. संवे.-९ दे. 
शाईळाचा. 


तुकारासाच अभंग. ४७९ 


॥ ९४०७ ॥ 
आशा ते कराविते बुद्धीचा लोप । संदेह तें पाप कैसं नव्हे ॥ ९ ॥ 
॥ धु. 1 आपळा आपण करावा विचार | प्रसन तें सार मन ग्वाही ॥४१॥ 
नांवे ख्य अंगीं ळाविला विटाळ । होतं त्या निर्मळ शुद्ध बुद॥ २॥ 
अंधळ्यानें नये देखण्याची चाली । चाला ऐसी बोली तुका बोळे ॥३॥ 
॥९४०८॥ 
जळो आतां नांव रूप । माझे पाप गांठीच ॥ ९ ॥ 
॥ धु.॥ संतांचिया चरणरजें । उतरू ओझं मातीच ॥ ७ ॥ 
ल॑टिकियाचा अभिमान । होता*सीण पोववित ॥ २ ॥ 
तुका हणे अर्पींचे । सुख साचे निनांवें॥ ३ ॥ 
॥१४०९॥ 
निदा स्तुती करवी पोट | सोंग दाखवी बोभाट ॥ १ ॥ 
॥ जटा राख विटंबना । धीर नाहीं क्षमा मना | ७ ॥ 
शुगारिले मढे | जीवेविग जैस कडं ॥२॥ 
तुका हणे राग । भलते चावळे वाउगे ॥ ३ ॥ 
॥ १४९० | 
भिक्षापत्र अवंळबणे । जळो जिणं लाजिरवागं | 
ऐसियासी नारायगं । उपेक्षीजे सवथा ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ देवा पार्यी नाहीं भाव । भक्ति वरी वरी वाव । 
समपिला जीव । नाल्लं तो हा ब्यमिचार ॥ ७॥ 


१ पं. आपुल्या.--२ दे. गोही.-३ पे. ते.-४ पं. ठाटिका ववि.-« दे. पाबित.-६ हे. 
भिक्ष्यापत्र, त, भिक्षापात्र, 





४9८० श्रीब्रिछळ. 


जगा घालावे सांकडं । दीन होऊनि बापुडे । 
हं चि अभाग्य रोकड । मूळ आणि विश्वास ॥ २ ॥ 
काय न करी विश्वंभर । सत्य करितां निर्धार । 
तुका हणे सार | दढ पाय धरावे ॥ ३ ॥ 
॥ ९४१९१९ ॥ 
भावबळे विष्युदास । नाहीं नांश पावत ॥ ९ ॥ 
॥ घु. ॥ योगभाग्ये घरा येती । सवे शक्ति चालत ॥ ७ ॥ 
पित्याचे जे कॉय घन । पुत्रा कोण वंचीलळ ॥२९॥ 
तुका हणे कडे बैसो । तेणें असी निभर'॥ ३ ॥ 
॥ ९१४९२ ॥ 
कोरड्या गोष्टी चटक्या बोळ । शिकल्या सांगे नाहीं ओल ॥ ९ ॥ 
॥ धर. ॥ कोण यांचें मना आणी । ऐको कानीं नाइकोनि ॥ ७ ॥ 
घरोघरीं सांगती ज्ञान । भूस सिणें कांडेती ॥ २ ॥ 


क 


तुका ह्मणे आपुल्या मति । काय रिती पोकळे ॥ ३ ॥ 
1९१९४१३ ॥ 

नव्हतियाचा सोस होतां । झडो आतां पदर ॥ ९ ॥ 

॥ घु.॥ देखणे त देखियेळं । आतां भले सालषित्वे॥ ४ ॥ 

लाम कळा आली हानि । राहो दोन्ही निराळीं॥ २ ॥ ' 


तुका झगे एकाएकीं । हा कां लोकीं पसारा ॥ ३ ॥ 


९ पं. मूळ आणि विश्वासा.- २ दे. त. नास.-३ पं. का.-४ दे. त. गोठी.-९ पे. त. 
सीण.-६ पे. पाकळ,-७ पे. लाभ.-८ पं. हा लोकिकीं पसारा. त, हा कां लोकिकी पसारा. 


तुकारामचे अमग, ४८९: 


॥ १४१४ ॥ 
सोसे वाढे दोष | जाला न पालटे कस | १९ ॥ 
॥ धे. ॥ ऐस बखेें वचन । कारितां तें नारायण ॥ ७४ ॥ 


असे प्रारूध नेमे । श्रम चि उरे श्रम ॥२ ॥ 
सुख देते शांती । तुका ह्मणे धारेतां चिती ॥ ३ 
॥ ९४९५ ॥ 


काय शारीराषे काम । कृपा साधावया प्रेम । 
उचिताचे धम । भागा अलि ते करू ॥ १॥ 
॥ घर. ॥ देईन हाक नारायणा । तें तों नाकळे बंधना । 
पढर्रीचा राणा । आइकोन धांवेलळ ॥ ७ ॥ 
सातांपांचांचे गोठले । प्रा्ये आकारले । 
आता ह्‌ सचलं । असो भोगा सांभाळा ॥ २ ॥ 
फावली ते बरवी संधि | सावधान करू बद्धी । 
तुका ह्मणे मर्धी । कोठे नेघे विसावा ॥ ३ ॥ 

॥ ९१४१९६ ॥ 
न लगे देशकाळ । मंत्रविधाने सकळ | 
मने चि निश्वळ । करूनि करुणा भाकाबी ॥ १९ ॥ 
॥ घर. ॥ येतो बैसालिया ठाया । आसने व्यापी देवराया । 
निमळ ते काया | अधिष्ठान तयाचे ॥ ७ ॥ 
कल्पनेचा साक्षी । तारे ओंदरें चि लक्षी 


कट 





१ त. करितो.--२ पै. असो -३ दे. श्रमांच उरे श्रम. त. श्रमचि उरे श्ररमे-४ पै 


पावछी.-% दे. आसण, त. असणे -६ पं. भादर लक्षी 1 ह. 
3१ 








४८२ श्रीविठ्ठल, 


आवडीनं भक्षी । कोरडे धान्य मटमटा ॥ २ ॥ 
बेणे तरि भाव । लक्षी दासांचा उपाव । 
तुका ह्मण जीव । जीवीं मेळविल अनंत ॥ ३ ॥ 
॥९४१७॥ 
नाहीं ओले भक्तिसुख अनुभवा | तो मी ज्ञान देवा काय करू ॥ ९ ॥ 
॥धरु.॥ नसावे जी तुल्ली कांही जिश्विशीने । माझिया वचनें अभेदाच्या ७ 
एकाएकीं मन नेदी समाधान | देखिल्या चरण वांचूनियां ॥ २ ॥ 
तुका हणे वाचा गुणीं लांचावळी । न राहे उगली मौन्य मन ॥ ३ ॥ 
॥ ९४९८ ॥ 
मागतां विभाग । कोठे लपालळ जी मग ॥ ९ ॥ 
॥ धु.॥ संत साक्षी या वचना । त्यांसी ठाडाकिया खुणा ॥ ६४ ॥ 
होइन धरणेकरी । मग मी रिघो नेदी बाहेरी ॥ २ ॥ 
तुका हणे मी अक्षर । तुज देवपणाचा भार ॥ ३ ॥ 
| ॥ १४१९९ || 
िटवण्याचे धनी । तुही व्यंवसाय जनीं ॥ १॥ 
॥ धरु. ॥ कोण पडे ये ळिंगाडीं । केली वैसीं उगवा कोरडी ॥७ ॥ 
केळे सांगितळें काम । दिले पाळूनियां धम ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे आतां । असो तुमचें तुमचे माथां ॥ ३ ॥ 
॥ १४२० || 
समार्पिली वाणी | पांडुरंगी घेते धणी ॥ ९ ॥ 


पाणण. | णपचणण णी पाका दान ०-०: 


शप त. “ आले” हा दाळ नाही--२ मी ठेवऱ्याचे धणी । तुझी येवसाय.- दे. वे- 
चक्षाय.-४ सॅ. घेती. 





तुकारामांचे अभंग, ४८३ 


॥ धु.॥ पूजा होते' मक्ताफळीं | रस ओविया मंगळी 1६ ॥ 
धार अखडित । ओघ*चालियेला नित्प ॥ २ ॥ 
पर्णाहुति जीवें । तुका बेडनि ठेला भार्वे ॥ ३ ॥ 
॥ ९४२१९ ॥ 
अवघा चि आकार ग्रासियेला काळें । एक चि निराळे हरिचें नाम ॥१॥ 
ता 


॥ धरु. ॥ धरन राहेलो अविनाश कंठीं | जीवन हे पोटी सांटविलं ॥४७॥| 


ज्र 
ट्‌ 

दो 

“रू 
२. 


शररीरसंपातति मृगजळभान । जाइळ नासोन खर नव्ह ॥ २ ॥ 
तुका ह्शे आतां उपादीच्या नांबे । आणिवेला देवे बीट मन ॥ ३ ॥ 


॥। ९४२२ || 
बोलणें चि नाहीं । आतां देवाविण कांहीं ॥ ९ ॥ 
॥ धरु. ॥ एकसरे केला नेम | देवा दिळे क्रोब काम | ७ ॥ 
पाहेन ते पाय । जौोवारे हे दृष्टि घाय ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे मने | हे चि संकल्प वाहाणें ॥ ३ ॥ 
१४२२३ ॥ 
येथनियां ठाव । अवघे लज्ञायाचे भाव ॥ १ ॥ 
॥ घु. ॥ उंची देवाचे चरग । तेथे जाळं अधिष्ठान ॥७॥ 
आघातांवेगळा । असे ठाव हा निराळा ॥२ ॥ 
तुका ह्मणे स्थळ । धरूने राहिलो अचळ ॥ ३ ॥ 
| ॥ १४२४ ॥ 
भरला दिस -हाट | अवधी वाढली खटपट । 


९ पं. होती.-२ दे. नित.-३ पे जीव.-४ त होउनि.-%५ पं. भाव-६ त. एका चि. 
च्य, एकते निराळ ० 





४९८४ श्रीविठ्ठल, 


संचिताचे बाट | वाटाऊाने फांकती ॥ १ ॥ 
॥ धरु. ॥ भोगा ऐसे ठायाठाव । कमा त्रिविधाचे भाव । 
द्र्टा येथं देव । विरहित संकेल्पा ॥ ४ ॥ 
दिला पाडूनियां धडा । पाथपुर्ण्यांचा निवाडा । 
आचरती गोडा. । आचरणे आपलाव्या ॥ २ | 
सुका ह्मणे पराधीने । जालीं ओढलिया क्र । 
तुटती बंधने । जरि देवा आळविते ॥ ३ ॥ 
॥९१४२५॥ 
आला भागासी तो करीं वेवसाव । पारे राहो भाव तुझ्या पार्यी॥९॥ 
॥ धरू.॥ काय चाले तुललीं बांधळे दातारा । वाहिलिया भारा उसंतितो 
| ॥ ९१! 
डारोर तं करी शारीराचे धर्म । नको देऊंवर्म चुका मना ॥ २ ॥ 
चळण फिरवी ठाव बहुवस । न घडो आळस चिंतनाचा ॥ ३.॥ 
इंद्रियें करोत आपुले व्यापार । आवडीसी थार देई पायीं ॥ ४ ॥ 
तुका हणे नको देऊ काळा हातीं । येतों काकुलती ह्कणऊनि ॥ ५॥ 
॥९४२६॥ 
आलह्यां अबघे भांडवल । येथे विठळ एकला ॥ १ ॥ 
॥ प्रु. ॥ कायावाचामनोभावे । येथे जीवे वेचलां ॥ ७ ॥ 
परते कांही नेणें दुर्जे । तत्तवेबीज पाउळं ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे संतसंगे । येणें रंगे रंगला ॥ ३ ॥ 





९ त. सांचताची वाटं. प. संचिताचे वाटे | वाटा होउनि फाकवी ॥.-२ त. पॅ. संक- 
ल्प.-३ पे. जरि या देवा.-४ पै. इरीराचा.-९« पे. मज.-६ पं. पडो.-७ त. आपुला. पे. 
आपुलाला.-८ पै. एक.--९ पे. तः्वतीज, 





| तुकारामांचे अभग, 2८ 


| ॥ ९४२७ ॥ मा 
साहोनियां टोले उरद वे सार । मग अंगीकार खऱ्या मोळ ॥१॥ 
॥ धर. ॥ भोगाचे सांभाळी द्यावें कळिवर । संतिताची थार मोडूनियां 
| ॥.४७॥ 
महत्त्वाचे ठायीं भोगावी अप्रतिष्ठा । विटवावे नष्टां पंचभूतां । ९ ॥ 
तुका होण मग कैंचा संवसार | जयाचा आदरते चि व्हावे ॥३ ॥ 
॥१४२८॥ 
निर्वेर होणं सांधनाचें मूळ । यर ते विव्हाळ सांडीमांडी ॥ १ ॥ 


आ. क. 


॥ धु. ॥ नाहीं चाली येत सोगसंपादणी । निवंडे अवसानीं शुद्वाशुद्ध ॥ ४५ 
त्यागा नांव तरी निविषयवासना | कार्यकारणांपुरंत विधि ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे राह चितनीं आवडी । येणें नांवे जोडी सत्यत्वेशी ॥ ३ ॥ 
॥ ९१४२९ || 

पश ऐसे होती ज्ञानी । चवेंगीं या विषयांचे ॥ ९ ॥ 
॥ घु.॥ ठेवूनियां लोभी लोम । जाला क्षोभ आतत्वी ॥ ७ ॥ 
केळा आणिकां वाढी पाक । खाणे ताक मृखासी ॥ २॥ 
तुका हश मोठा घात । बाताहात हा देह ॥ ३ ॥ 

| ॥ १४३० ॥ 
कां जी धारिळें नाम । तुझी असोनि निष्काम ॥ ९ ॥ 
॥ ध.॥ कोणां सांगतसां ज्ञान । ठकाठकीचें लक्षण ॥ ७ | 
आवडीने नाचे । आहे तरी पुढे साचे ॥२ ॥ 


अनन----ा---८2८-प 70 * "णा णाचा णारा, “<< 





ग दै संचित चि.--२ पं. साधनाच्या मुळें.-₹ दै येवी.--४ त. सोम संपादनी.--५, दै. 
त. कारीये-६ पे. “या” नाही. ह. र. 


न्ऱ् 


तका ह्गे प्रेम । नाहीं भंगायाचे काम ॥ ३ ॥ 
श्व्दो 


॥१४३१ ॥ 
खरं बोळे तरी । फुकासाठी जोडे हरी ॥ १ ॥ 
॥ धर. ॥ ऐसे फुकाचे उपाय | सांडुनियां वार्या जाय ॥ ७ ॥ 
परउपकार | एका वचनाचा फार |। २ |! 
तुका झणे मळ । मने सांडितां शीतळ ॥ ३ ॥ 
॥ १४३२ ॥ 
दुया क्षमा शांति । तेथ देवाची वसाते ॥ ९ ॥ 
॥ प्र. ॥ पावे धांबोनियां घरा । राहे धरोनियां थारा ॥ ७ ॥ 
कीर्तनाचे वाटे । बराडिया ऐसा लोटे ॥ २॥ 
तुका हणे घंडे | पूजा नाम देव जोडे ॥ ३ ॥ 
॥ ९४३३ ॥ 
शिष्याची जो नेघे सेवा । मानी देवासारिखे ॥ १ ॥ 
॥ ध्रु.॥ त्याचा फळे उपदेश । आणिकां दोष उफराटे | ७ ॥ 
त्याचें खरं ब्रह्मज्ञान । उदासीन देहभावीं ॥ २ ॥ 
तुका झणे सत्य सांगे । यात रागे येती ते॥ ३॥ 
॥१४३४॥ 
माझीं मेलीं बहुवारे । तूं कां जैसा तैसा हरी ॥ १॥ 
॥ धू.॥ विठो कैसा वांचलासि । आतां सांग मजपाशी ॥ ७ ॥ 
तुज देखतां चि माझा । बाप गेला आजा पणजा ॥ २ ॥ 


९ पं. तर्थ देवाचा हे वस्ती.-२ प.० नाम देव ०.-२ त. खरा.-४ पे. येरा.-५ प. 
देहवमावे.-६ पं. येउव. 


तुकारामाचे अभंग. 8८ 


आह्यां लागळेंसे पाठी । बालत्व तोरुण्य काठी ॥ ३ ॥ 

तुज फावले ते मागं । कोणी नसतां वादिलागे ॥ ४ ॥ 

तुका हणे तुझ्या अंगीं । मज देखिळ लागलीं अवर्षी ॥ ८ ॥ 
॥१४३५॥ 

आणीक कोणाचा न करीं मी संग । जेणें होय भंग माझ्या चित्ता ॥१७ 

॥ धु. ॥ विठ्ठलावांचूनि आणीक जे वाणी | नाइके मी कानीं आपल्या ॥ 

॥६१॥ 

समाधानासाठी बोलावी हे मात | परि माझे चित्तनाही कोठे, २ 

जिवाहूनि मज ते चि आवडती । आवडे ज्या चित्ती पांडुरंग ॥ ३ ॥ 

तुका ह्मणे माझे तो चि जाणे ह्ति । आणिकांच्या चित्त नेदी बोला ॥४ 
॥ (४३६ ॥ 

आझा हे समूळ खाणोनि काढावी । तेव्हां चि गोसावी व्हावे तेण ॥ ९४ 

॥ घु. ॥ नाही तरि सुखे असावे संसारी । फजिती दुसरी करू नये ॥७॥ 

आशा मारूनियां जयवंत व्हावें । तेव्हां चि निघावे सवीतानि ॥२॥ 

तुका ह्मणे जरी योगाची तांतडी । आशेची बीबडी करीं आवी ॥ ३ ॥ 
॥ ९४३७५७ ॥ 

निष्ठावंत भाव भक्तांचा स्वधर्म । निर्धार हं वर्म चुको नये ॥९॥ 

निष्काम निश्वळ विठ्ठळी विश्वास । पाहों नये वास आणिकांची ॥ २ ॥ 

तुका हणे ऐसा कोणें उपेक्षिला । नाहीं ऐकिला ऐसा कोणीं ॥३॥ 


ब-ााााााकन्कल्ापपाप-- 





ाशीणापश00णटट-०-“- 


१ द. तारुण्ये-२ दे. ओघ -% पं. तका ह्मणे तो चि जाणे माझे हित |. -४ प. ना- 
ही.--५ त. त्यांसा.-६ पं. कोण 


४८ट श्रीविठ्ठल, 


॥ १४३८ ॥ 
नामाचे चिंतन प्रगट पसारा । असाल तें करा जेथे तेथे ॥ १९ ॥ 
॥ घ्रु.॥ सोडवील माझा स्वामी निश्वयेसी । प्रतिज्ञा हे दासी केली आही 
॥ ७ ॥ 
गुण दोब नाहीं पाहात कीर्तनी । प्रेमे चक्रपाणी वश्य होय ॥२॥ 
तुका हणे कडु वाटतो प्रपंच । रोकडे रोमांच कंठ दाटे ॥ ३ ॥ 
॥ १४३९ ॥ 
नाम ह्मणतां मोक्ष नाहीं । ऐसा उपदेश करिती कांहीं । 
बविर व्हावे त्याचे ठायीं । दुष्ट वचन वाक्य ते ॥ १ ॥ 
॥ धर. ॥ जयाचे सहिळे मानसीं । ते. चि पावले तयासी । 
चांचपडतां मेलीं विसीं । भळतनेसी वाचाळें ॥ ७ ॥ 
नॅवविधीचा निषेध । जेणें मुखे करिती वाद । 
जन्मा आले निंद्य । शकरयाती संसारा ॥ २ ॥ 
काय सांगा वेळोवेळां । आठव नांही चांडाळा । 
नामासाटी बाळा । क्षोरसागरी कोंडिळ ॥ ३ ॥ 
आपुल्या नामासाठी । लागे शखासुरापाठीं । 
फोडोनियां पोर्टी । वेद चारी काढिले ॥ ४ ॥ 
जगीं प्रसिद्ध हे बोली । नाम गणिका तारिली | 
आणिक ही उद्दरिलीं । पातकी महादोषी ॥ ५८ ॥ 
जे हे पवाडे गजती । नाम प्रर्ल्हादाच्या चिती । 


१ त. पाहातां -२९ त. करितिल--३ त. तं वि पावलें० -४ पं. नवविधाचा.- ७५ पं. नाही 
त्या चांडाळा,-६ पै. फोडिया.-७ पे प्रासेद्ध बाली.-८ दे. त. प्रल्ह्यदाचा. 


तुकारामाचे अभंग. ४ ८९, 


जळतां बुडतां घाती । राखे हातीं विषाचे ॥ ६ ॥ 
काय सांगों ऐशी किती । तुका हणे नामख्याती । 


भय्ये 
५ कक 


नरकाप्रती जाती । निषेविती तीं एके ॥ ७ ॥ 
॥ ९१४४० ॥ 
किती या काळाचा सोसावा वेळसा । लागला सरिसा पाठोवाठीं ॥ १ 
॥ धु. | लक्ष चौऱ्याशींची करा सोडवण | रिघा या शरण पांडुरंगा ॥ ७ ॥ 
उपजल्या पिडा मरण सांगात । मरत उपजत सवे चितं॥२॥ 
तुका ह्मणे माळ गुंतली राहाटी । गाडग्याची सुटी फुटलिया ॥ ३ ॥ 
॥ १४४१९ ॥ 
गासी तारे एक विठ्ठल चि गाई । नाहीं तरि ठायीं राहे उगा ॥ १ ॥ 
अद्वैतीं तों नाही बोळाचें कारण । जाणीवेचा श्रेम कारिसी वांयां1 २॥ 
तुका ह्मणे किती करावी फजिती | लाज नाहीं चिंती निलाजिरा ॥ ३ ॥ 
॥ ९४४२ ॥ 
जयाचेये वाचे नये हा विठ्ठळ । त्याचे मज बोळ नावडती ॥ १ ॥ 
शत्रु ता म्यां केला न ह्मणे आपुळा । जो विन्मुख विठठळा सर्वभावे ॥२॥ 
जयासी नावडे विठोबाचे नाम । तो जाणा अधमतुका हणे ॥३॥ 
| ॥ १४४३ ॥ 
आह्मांसी तो नाहीं आणीक प्रमाण । नामासी कारण विठोबाच्या ॥ १॥ 
॥ प्रु.॥ घारठूनियां कास करितो कैवाड | वागो नेदी आड कळिकाळासी 
न ॥४७॥ 


हा“ 


--> “>>> */४४४४लशण. ४ 


९त. कोी.-रे पं. वोळसा.-शपे. पौडा.-४पं. सरे चि तो.-« पे. सोण.-६ दे.त. नीति. 


; ९५ श्रीविहल, 


अबद्ध वांकडं नैशोतैशा परी | वाचे हारे हरि उच्चारावे ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे आल्या सांपडलें निज 4 सेकळां हे बीज पुराणांचे ॥ ३ 

| ॥ ९४-४४ || 
'मीव ता चि देव भोजन ते भाक्ति | मरण ते चि माक्ते पाषांड्याची ॥ १ 
॥ प्र. ॥ पिंडाच्या पोषकीं नागविळें जन | लटिके प्राण केळे वेद ॥ ६ 
मना आला तैसा करिती विचार | ह्मणती संसार नाहीं पुन्हा ॥ २॥ 
तुका हणे पाठीं उडती यमदंड । पापपुण्य लंड न विचारिती ॥ ३ ॥ 

[१९१०४८५ ॥ 

भक्तांचा महिमा भक्त चि जाणती । दळेभ या गति आणिकांसी ॥ ९॥ 
॥ धु. ॥ जाणोने नेणते जाले नेणें सुखे । न बोलोन मुखं बोलताती ॥७ 
अभेदूनि भेद राखियेला अंगी । वाढावया जगीं प्रेमसुख ॥ २ ॥ 
टाळ धोष कथा प्रेमाचा सकाळ | मढ लोकपाळ तरावया ॥ ३ ॥ 
तका हणे हे तो आहे तयां ठावे । जिहीं एक्या भावें जाणीतले ॥४॥ 


॥१९४४६ ।। 
आशा तृष्णा माया अपमानाचे बीज । नांसिलिया पूज्य होइजेते ॥९॥ 
अधीरासी नाहीं चाली जातां मान । दुलंभ देशांन धीर त्याचं ॥२॥ 
तुका द्मणे नाहीं आणिकांसी बोळ । वांयां जाय मोळ बुद्धीपाशीं॥ ३॥ 
_॥१९४४५॥ 
चिंतन. सरे तो धन्ये जाणा. काळ | सकळ मंगळ मंगळांचें | १ ॥ 


९ त. पं. जैस तेशापरी.-> पं. सकळ ही बीज ०.-२ त. पं. मरण ते ' मक्ति-४ पं 
आपुले मनाच करने पाषांड | जनामध्ये मांड पोट भरी ॥ हें कडवे येथे जास्त आहे.- 
७ दे. बिचारो.-६ पं. भक्तीचा.-3 दे. नो.-८ पे. त. घोळ.--९ पे नासील या.-९० दे. 
त. दरुषण.--९९ पं. चिंतने जो सरे तो चि धन्य काळ ॥--९२ हे. “धन्य जाणा काळ” 
याच्याबदळ “घन्य काळ |.” 


तुकारामाचे अभंग, ४९ १ 


॥ धरु. ॥ संवसारसिंधु नाहीं हरिदासां । गर्भवास कसा नेणती ते ॥ ७॥ 

जनवन ऐसे ठपेच्या सागरे । दाटला आभारें पांडुरंग ॥ २ ॥ 

तुका ह्मण देवा भक्तांचे बबन । दाख विल भिन्न परी एक | ३ ॥ 
॥९१४४८॥ 

मोक्षाचे आल्यांसी नाहीं अबघड । तो असे उघंड गांठाळीस ॥ ९ ॥ 


क २. ४५. ल्< 


॥ धु. ॥ भक्तीचे सोहळे होतील जीवासी । नवल तेविशी पुरविता ॥४॥ 


षी 


क आळ, 


ज्याचे त्यासी दण काँग ते उचित | मानूनियां हित घेता सुख ॥२॥ 
तुका ह्मणे सुखं देई संवसार । आवडीसी थार करी माज्ञे॥ ३ ॥ 
॥९४४९॥ ॥१२॥ 
चिंतनासी न लगे वेळ । सवे काळ करावे ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ सदा वाचे नारायण | ते वदन मंगळ ॥ ७ ॥ 
पढिये संवात्तम भाव । येथे वाव पसारा ॥ २॥ 
ऐसे उपदेशी तुका । अवघ्या लोकां सकळां ॥ ३ ॥ 
॥ ९४५० ॥ 
अंतराय पंडे गोविदीं अंतर | जो जोघ्यावा भारतो चि बाधी॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ बैसलिये ठायीं आठवीन पाय । पाहीन तो ठाये तुझा देवा ॥ ४॥ 
अखंड तें खंडे संकल्पीं विकल्प । मनोजन्य पाप रज्जुसर्प ॥ २॥ 
तुका हणे विश्वी विश्वंभर बसे । राहा ऐसे दशे सुखरूप ॥ ३ ॥ 


*-५ाक णा पणा णापाऱ-.“--““ यवान आकाय डनण्या च्याच) 
टकल पाणीप 4“ 








१ दै. त. संसार.-२ पं. हरिच्या दासा.-९ पै. ऐसा.-४ पं. आभार.-« दे. उघाड.--- 
६ पै. कोणाचे उच्चित.--७पे. सुखं.-८पे. घेई.-९ दे. सर्वातमा.-१ ० पे. इतर.--१९ प्रे. ठाव. 


४९२ श्रीविठल, 


॥ ९४५१९ ॥ 
एकाचिया घांट्या टोके । एक फिके उपचार ॥ १ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ ऐसी सवे गोवाळिया | भाव तया पढ्यिता ॥। ७ ॥. 
एकाचे ते उच्छिष्ट खाय । एका जाय ठंकवूने ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे बहु सोपे । बहु ख्य अनत ॥ ३ ॥ 
॥ ९४५२ ॥ 
कोठे नाहीं अधिकार । गेले नर बांयां ते ॥ १ ॥ 
॥ घर. ॥ ऐका हे सोपे वम | न लगे श्रम चितना ॥ ७ ॥ 
मृत्याचिये अंगीं छाये । उपाय चि खंटतां॥ २ ॥ 
तुका हणे अवघ जन | येथे मन असो द्या ॥३ ॥ 
1९४५३ ।!। 
ज्याने ज्यानें जैसं ध्यावे । तैसें व्हावें ळपाळें ॥ ९ ॥ 
॥ परु.॥ सगुणनिर्गुणांचा ठाव । विटे पाव धरियेले | ६४ ॥ 
अवघे साकेरेचे अंग । नये व्यंग निवडितां ॥ २॥ 
तुका हणे जे जे करी । ते तें हरी भोगिता ॥ ३ ॥ 
1९१४५४ ॥ 
आचरती कर्मे । तेथं काळं कमंधर्म ॥ १ ॥ 
॥ धरु. ॥ खेळे गोवळियांसर्वे । करिती तें त्यांचे साहावें ॥ ७ ॥ 
यज्ञमुरख घांस । मंत्रपूजेसी उदास ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे चोरी । योगियां ही सवें करी ॥ ३ ॥ 


पनामा 





प न “ ““-- ०० 0 क्ट प 


९ पे. घाटा टोके । एका फिक्रे०-२ दे. एकाचेथं उाच्छष्ट .-* पं. ठकउनी. दे. त. 
ठकोणि.--४ दे. त. ज्याणे ज्यागे.-५ पे. धर्माप्मे, 


तुकारामाचे अभंग, ४.९३ 


॥१४५५ ॥ 
नामाचे पवांडे बोलती पुराणें । होऊाने कीर्तन तो चि ठेला ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ आदिनाथा कंठीं आगळा हा मंत्र । आवडीचे स्तोत्र सदा घोकी 
. ॥ ९ 
आगळं ह सार उत्तमा उत्तम । ब्रह्कमा नाम एक तुझे ॥२॥ 
तिहीं त्रिभुवनीं गमन नारदा । हातीं विणा सदा नाम मुखी ॥ ३ ॥ 
परिक्षिती मृत्यु सातां दिवसांचा । मुक्त जाळा वाचा उद्चारितां॥ ४ ॥ 
कोळियाची कीर्ति बाढळी गहन । केळे रामायण रामा आधी ॥ ५६. ॥ 
सगुण निर्गुण तुज हणे वेद । तुका हणे भेद नाहीं नांवा ॥ ६ ॥ 
॥९१४५६॥ 
भूतदयापरत्वें जया तया परी । संत नमस्कारी सर्वभावे ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ शिकल्या बोलाचा बँरीसील ताठा । तरी जासी वाटा यमपंये 
॥ ४ ॥ 
हिरा परिस मोहरा आणीक पाषाण | नव्हे परी जनसंतां तैसी ॥ २ ॥ 
सरितां वॉहाळां गंगे सागरा समान । लेखी तयाहून अधम नाही ॥३॥ 
आणीक अमुप होती तारांगणे । रविशशिमाने लेख नये ॥ ४ ॥ 
तुका ह्मणे नाहीं नॅरमता अंगीं । नव्हे ते फिरंगी कठिण लोह ॥ ८ ॥ 
॥९४५७॥ 
आणीक कांहीं मेज नावडे मात । ऐका पंढरिनाथावांचनियां ॥ ९ ॥ 
त्याची च कथा आवडे कीर्तन । त॑ मज श्रवण गोड लागे॥ २ ॥ 








वडया 


१ प. कोतने तूचि ठेल.--२ पं. जाळा.-३ पे.नामी.-8 पै. धरितील.-% यै. जाती -- 
६ प. वोहळ. त. वाहळ.--७ प. मोजूं ०.-८ पं. नम्रता -९ पे. “मज” हा इब्द नाही.- 
१९० दे. त. एक पंढरिनाय वांचुनिया -९९ दे. श्रवण. 





४९४ श्रॉषिडळ, 


तुका हणे न्संत ह्मणोत भलते । विठ्ठलापरते न मनी कांही ॥ ३ ॥ 
॥ १४५८ | 
ठेवा जा7वि गुंडून । येथे भाव चि प्रमाग ॥ ९ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ एका अनुसरल्या काज । अवघें जाणे पंढरिराज ॥ ७ ॥ 
तकंवितकासी । वाव न लगे सायासी ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे भावेंविण । अवघा बोलती तो सोण ॥ ३ ॥ 
॥ १४५९ ॥ 
येथे दुसरी न सरे आटी । देवा भेटी जावया ॥ ९ ॥ 
॥ घु. ॥ तो चि घ्यावा एका चित्ते । करूनि रिते कळिवर ॥ ७ ॥ 
घडउरमी व्हृदयांत । यांचा अंत पुस्वानि ॥२॥ 
तुका झगे खुंटे आस । तेथें वास करीतो ॥ ३ ॥ 
॥ ९४६० || 
मुक्त तो आशंका नाहीं जया अंगी । बद्ध मोहोसंगीं लज्जा चिंतो॥९॥ 
सुख पावे शांती” धर्रान एकांत । दुःखी तो लोकांत देम करी ॥२ ॥ 


प... ७ 


तुका ह्मणे लागे थोडा च विचार । परी हे प्रकार नागविती ॥ ३ ॥ 
॥९४६९ | 

कानी धरी बोळ बहुतांची मते । चाट त्यापरतें आणीक नाहीं ॥ ९॥ 

॥ धु. ॥ पावेल गौरव वोढाळाचे परी । दंड पाठीवर्री यमदूतां ॥ ७ ॥ 

शब्दज्ञानी एक आपुलाल्या मते । सांगती वेदांत भिन्नभावें ॥ २ ॥ 

तुका हणे एक भाव न धरिती । पडिली हे माती त्यांचे तोंडी ॥1 ३ ॥ 


ळण क्या. ळल याचया. आह. ट्रक. 
णा णीणी0 00४७ “ण 0000) 0 फणा ीशा ण णाची बसनू लत 
-णाप टा 


१॥ प. एक चितते..-२ प. चित्ता, 


डक] 


तुकारामाचे "अभंग. ऐनर 


॥ ९१४६२॥ 
'देवा ऐक हे विनती । मज नको रे हे मुक्ति । 
तया इच्छा गति । हे चि सुख आगळे ॥ १ ॥ 
॥ धरु.॥ या वैष्गवांचे घरीं । प्रेमसुख इच्छा करा । 
रिद्धिसिद्ी द्वारी । कर जोडन उभ्या ॥ ६४ ॥ 
नको वैकुठींचा वास । असे तया सुखा नास । 
अद्वत हा रस ।] कथाकाळी नामाचा ॥ २ ॥। 
इया नामाचा महिमा । तज न कळे रे मेवेश्यामा । 
तुका ह्मण आह्या | जन्म गोंड यासाटा ॥ ३ ॥ 
॥ १४६३ 
न परजीं आणिकां देवां न करीं त्यांची सेवा । न मनीं या केशवाविण 
दुर्जे॥ १॥ 
॥ धु.॥ काय उणें जाळें मज तयापायीं ।तें मी मार्गी काई कवणासी ॥४॥ 
आणिकाची कीर्ती नाइक न बोळं । चाड या विहळंविण नाहीं ॥ २॥ 
न पाहे लोचनीं श्रीमुखावांचूनि । पंढरी सांडूने न वर्जे कोड ॥३॥ 
न करी कांहीं आस मक्तीचे सायास । न भे ससारास येतां जातां॥ ४॥ 
तुका ह्मणे कांहीं व्हावे ऐसे जीवा । नाहीं या केशबाविण दुर्जे ॥ ५ ॥ 
॥९१४६४॥ 
न:हे खळवादी मता च परता । सत्याची हे सत्ता उपदेशा ॥ १ ॥ 
॥ परु. ॥ साक्षत्वेसी मना आणावी उत्तरं । पारेपार्की खरे खोटं कळे ॥७॥ 


रेप. उभया.-२ दे. त. मेघशामा -२ पे. कवणापे.-त. आणिकांसी.-४ पे. “न बोळें* 
याबद्दल “नाबोल.”--« पे. भोये.-६ त. मताचा पुरता. पै. मवाचि. 


४९६ श्रीविठल. 


नव्हे एकदेशी शब्द हा उखता । त्रह्मांडापुरता घेईल त्यासी ॥ २॥ 
तुका विनवणी करी जाणतियां । बहुमत वांयां श्रमो नये ॥ ३ ॥ 
॥ ९४६५ ॥ 
या चि नांवे दोष । राहे अंतरीं किल्मिष ॥ १ ॥ 
॥ घर. ॥ मना अंगी पुण्य पाप । शुभ उत्तम संकल्प ॥ ७ ॥ 
बिजाऐसी फळे । उत्तम कां अमंगळें ॥ २ ॥ 
तुका झणे चित्त | शुद्ध करांबं हे नित ॥३॥ 
॥१४६६॥ 
कुशळ वक्ता नव्हे जांगीव श्रोता । राहे भाव चित्ता धरूनियां ॥ ९॥ 
॥ धु. ॥ वन्य तो जगीं धन्य तो जगीं । ब्रह्म तया अंगी वसतसे ॥ ४ ॥ 
न धोवी तांड न करी अंघोळी । जपे सदाकाळीं रामराम ॥ २॥ 
जप तप ध्यान नेणे योगं युक्ती । कपाळु जो भूती दयावंत ॥ ३ ॥ 
तुका ह्मणे होय जाणोनि नेणता । आवडे अनंता जीवाहूनि ॥ ४ ॥ 
1 ९४६७॥ 
काळाचिया सत्ता ते नाहीं घटिका | पढरीनायका आठवितां | ९ ॥ 
॥ धरु. ॥ सदाकाळ गणना करी आयुष्याची । कथेचे वेळेची आज्ञा नाही 
| ॥७॥ 
याकारणें माझ्या विठोबाची कीर्ति । आहे हे त्रिजगतीं थार वाट ॥ २॥ 
तुका झणे जन्मा आलियाचं फळ । स्मरावा गोपाळ ते चि खरं ॥ ३ 


९ पे, अद्गाभ.-२ पं. हित.-२ पे. जाणीव तो श्रोता.-४ पं. रामनाम.-% दे. पाग.-< 
६ पं. काळाची ते सत्ता.--७ पं, वाढे, 





तुकारामांचे अभंग, रा, 


॥ १४६८ ॥ 
घरोघरीं बहु जाळे कवि । नेणे प्रसादाची चवी ॥ ९१ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ लंडा भूषगांची चाड । पुढें न विचारी नाड ॥ ६७ ॥ 
काढावे आईते । ते चि जोडावे स्वहिते 1 २॥ 
तुका ह्ॅणे कळे । पोरे होताती अंबळे ॥ ३ ॥ 
॥ ९१४६९ ॥ 
नये पाही मुख मात्रागमन्याचे । तैसे अभक्ताचे गुरूपत्रा ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ ह्कणऊनि बरें धरितां एकांत । तेणे नव्ह घात भजनासी ॥७ ॥ 
नये होऊं कदा निदकाची भेटी । जया दवेत पोटी चांडाळाच्या ॥ २ ॥ 
तुका झणे नका बोलो त्यासी गोष्टी । जयाचिये दृष्टी पापवोढे॥ ३ ॥ 
॥ ९४७० ॥ 
कथा करोेनियां द्रव्य घेती देती | तयां अधोगाते नरकवास ॥ १ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ खर्व कुंभपाक भोगिती यातना । नये नारायणा करुणा त्यांची 
॥२॥ 
असिखड्डध धारा छेदिती सर्वांग । तप्तभूमी अंग लोळविती ॥ २॥ 
तुका ह्मणे तया नरक न चुकती । सांपडले हाती यमाचिया ॥ ३ ॥ 
॥ ९४७९ ॥| 
नाइकावे कानीं तयाचे ते बोळ । भक्तीविण फोल ज्ञान सांगे ॥ १ ॥ 
॥ धर. ॥ वाखाणी अद्वैत भक्तिभावेविण । दुःख पांवे सोण श्रोता वक्ता 


॥४॥ 


पणाणाण शणीशी शोणण पणा पकार 


९ पं. “ बहु * इाब्द नाही.-२ पै. आहाच झाकितील डोळे ।-* पं. करिती 


2२ 


ह नट ऱ््> 





8.८ श्रेत्रि्क.. 
अहं ब्रह्म झणोनि पोळीतसे पिडा । नो बोलावे भांडा तया सवे ॥२॥ 
वेदबाह्य लंड बोले जो पाषांड । त्याचें काळें तोंड सतांमध्ये ॥ ३ ॥ 
तुका ह्मणे खंडी देवभक्तपण । वरिष्ट त्याहूनि ्पचतो ॥ ४ ॥ 
॥ ९४०२ || 
वेदविहित तह्मी आइका हो कर्म । बोलतां ती वर्म संतांपढे ॥ ९॥ 
॥ प्र. ॥ चारी वणे जाळे एकाचिये अगी | पापपूण्य भागी विभागिल ।७॥ 
प्रथम पाउलीं पाबविला पंथ । आदि मध्य अत भेद नाही ॥ २ ॥ 
आंबे बोरी वड बाभुळा चंदन । गुर्णगुणे मिन आग्रे एक ॥ ३ ॥ 
तुका झणे मन उन्मन जों होय । नोंवारे हे सोय विरग्रिपाळीं ॥ ४ ॥ 
॥ ९१४9७३ ॥। 
तीथोर्चे जे मळ ब्रतांचें जे फळ | ब्रह्म तें केवळ पंढरिये ॥ ९ ॥ 
॥ ते आलली देखिळें आपुल्या नयनीं । फिटली पारणीं डोळियांची 
॥ ७ ॥ 
जीवांचे जीवन सुखाचे सेजार । उभे कटीं करठेवूनियां | २ ॥ 
जनांचा जनिता कृपेचा सागर । दीनां लोभापर दु्टां काळ ॥ ३ ॥ 
सुरवरां चिंतनी मुनिवरां ध्यानीं | आकार निर्गुणीं त॑ चि असे॥ ४ ॥ 
तुका ह्मणे नाहीं श्रुती आतुडले । आहां सांवडळे गीती गातां ॥ ५ ॥ 
॥९४७४॥ 
माझे मनोरथ पोवविळे सिद्दी । तई पार्यी बद्धि स्थिरावली ॥। १ ॥ 
॥ घु. ॥ समाधान जीव राहिला निश्चळ । गेली हळहळ रमरणे हे ॥ ४ ॥ 
१ दे. त. पाळित.-२ पै. बोला नये भांडा ०-९ पै. तो. त. वरिष्ठ तो जाण श्वप” 
चाहूनि ।-८ पं. बालतो त वम --६ पं. जगी.-७ पै. वन.-८ पं. गुणागुण. त. गुणा- 
गुर्णी-९ दे. तो्थांचे मूळ मतांचे फळ. त, तीर्थाचे तें मूळ ब्रतांचें ते फळ -९० पं जगा- 
चा--९९ दे. त प. दृष्टा.-९२ पं. तो.-९३ दे. पावले.-९४ दे. स्मरण इं. 


तुकातिमर्जि' अमंग, ५५ 


त्रिविध तापाचे जाळेसे दहन । सुखावळे मन प्रेमसुख ॥२॥ 

मंहालाभ वाचे वसे पांडुरंग । अगाअंगीं संग अखंडित ॥ ३ ॥ 

जीवनाचा जाळा ओलावा अंतरीं । विश्व विश्वेमर्रा सामावले ॥ ० ॥ 

तुका हणे माप भरी आले सिंगे । धारबोळ गंगे पूर वाहे ॥ ५ ॥ 

॥ ९४५७८ ॥ 

कृपेचे उत्तर देवाचा प्रसाद । आनंदी आनंद वाढवावा ॥ ९ ॥ 

॥ धु ॥ बहुतांच्या माग्ये लागळं जाहाज । येथें आतां काज लवलाहं | 

अलभ्य ते आळे दारावरी फुका । येथे आतां चुका न पाहिजे २॥ 

तुका ह्मणे जिव्हाश्रवणाच्या द्वारे | माप भरा बरे सिगेवारे ॥३ ॥ 

॥ १४५७६ ॥ 

पापपुण्यसुखदुःखाचीं मंडळें । एक एकाबळें वाव घेती ॥ १॥ 

॥ धु.॥ कवतुक डोळां पाहिलें सकळ । नाचवितो काळ जीवांसी तो' 
॥२७॥ 

स्वर्गांचिया भोग सरतां नरक | मार्गे पुढे एक एक दोन्ही ॥ २ 

तुका हणे भय उपजले मना । घेई नारायणा कडिये मन ॥ ३ ॥ 

- ॥ ९४७७ ॥ 

वचना फिरती अधम जन । नारायज तो नव्हे ॥९॥ 

॥ धु.॥ केला आतां अंगीकार । न मनी भार समर्थ ॥४ ॥ 

संसाराचा नाहीं पांग । देव सांग सकळ ॥ २ ॥ 

तुका झणे 'कीते वागू । मर्ध्य नागूं संकल्प ॥ ३ ॥ 


अका णा 


९ प, अंगोअर्गी-२९ पे. मावळले.-२ पे. सीग.-४ पं. कृपेची.-५ पं. लवलाही - 
६ पे. आतां येथे चका०.-७ प. एका वेळे डाव घेती ॥-८ स. भूतांसी.-९ पं. हा... 
१० प. देबवे-१९९ षे. कीर्ती. 


& ०99 श्रीवेडळ. 


॥ १४५७८ ॥ 
कथा करोनियां मोल ज्यापं घेती । ते ही दोघे जाती नरकामध्यें ॥९१॥ 
॥ धरु.॥ ब्रह्म पूर्ण करा ब्रह्म पूर्ण करा । अखंड स्मरा रामराम ॥ ४७॥ 
मधुरवाणीच्या नका पडी भरी । जाल यमपुरी भोगावया ॥ २ ॥ 
तुका हणे करीं ब्रह्मांड ठंगणं । हात पसरी जिणे घिग त्याचें ॥ ३ ॥ 

॥ ९१४७९७ | 
गोड नांवें क्षीर । परी साकरेचा धीर॥ १ ॥ 
॥ पु. ॥ तैस जाणा ब्रह्मज्ञान । बापुर्डे ते भक्तीविण ॥ ७ ॥ 
रूची नेदी अन्न । ज्यांत नसतां लवण ॥ २ ॥ 
अंधळ्याचे श्रम । शिकविल्याचे चि नाम ॥३॥ 
तुका झणे तारा । नांवें तंबुऱ्याच्या सारा ॥ ४ ॥ 

1९१९४८० | 
नस्र जाला भूर्ता । तेणे कोंडिळे अनंता ॥ ९ ॥ 
॥ घु. ॥ हे चि शूरत्वाचें अंग । हरी आणिला श्रीरंग ॥ ४ ॥ 
अवघा जाला पण ]) लवण सकळां कारण ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे पागी । पाताळ ते परी खणी ॥ ३ ॥ 

1१४८१ ॥ 

आपुल्या महिमान । धातु पारस केलं सोनं ॥ १ ॥ 
॥ घर. ॥ तैसे न मनीं माझे आतां । गुणदोष पंढरिनाथा ॥ ७ ॥ 
गांबाखाळील वाहाळ । गंगा न मनी अमंगळ ॥ २ ॥ 


चिन अभाव माज्या डया 


९ प. अखंडित स्मरा रामनाम ।-९ पं मधुरा वाणीच्या.-३ पं. कळिकाळ.--४ त. परि 
त्या साकरेच[०.--५ पे. काम.--६ दे प. नाव.-७ पं. पातळपणें तळा भाणे ॥--८ पं. 
परिस.--९ पॅ. गांवा मागील वोइळ. 





तुकारामाचे अभंग. ५०५१ 


तुका ह्मणे माती । केली कस्तुरीनं सरती ॥३ ॥ 
॥९४८२॥ 
आशाबद्ध वक्ता । भय श्रोतियाच्या चित्ता ॥ ९ ॥ 
॥ धु. गातो तैं चि नाहीं ठावे । तोड वासी कांहीं द्यावे ॥ ७ ॥ 
जाळं लोभाचे मांजर । भीक मागे दारोदार ॥ २॥ 
माप आणि गोणी । तुका ह्मणे रितीं दोन्ही ॥३॥ 
॥ ९१४८३॥ 
तक्र शिष्या मान । दुग्धा ह्मणे नारायण'॥ १ ॥ 
॥ धू. ॥ ऐशीं ज्ञानाची डोबडे । आशाविटबिली मूढ ॥ ७ ॥ 
उपदेश तो जगा । आपण सोवळा इतका मांगा ॥ २ ॥ 
रसनाशिश्षांच अंकित । तुका ह्मणे वरदळ स्फीर्त ॥ ३ ॥ 
॥१९४८४॥ 
ब्रह्मचारी धर्म घोकावे अक्षर । आश्रमीं विचार षर्टकर्म ॥ १ ॥ 
॥ध्रु.॥ वानप्रस्थ तरी संयोगी वियोग | संन्यास तो त्याग संकल्पाचा ॥७॥ 
परमहंस तरी जाणे सहज वर्म । तेथं याती धर्म कुळ नाहीं ॥२ ॥ 
बोले वर्म जो चाळे याविरहित । तो जागा पतित श्राते बोले ॥ ३ ॥ 
तुका ह्मणे कांहीं नाहीं नेमाविण) मोकळा तो सीण दुःख पावे ॥ ४ ५ 
॥ ९१४८८ ॥ 
आही क्षेत्रांचे संन्यासी । देहभारत त्टपीकेशी । 
नाहीं केली ऐशी । आशाकामबोहरी ॥ १ ॥ 


हय यमय. आळ. य २ म, मय, 


१ दे. त. श्रोतय़ाच्या.-२ पं. हो.-$३ पं काय.-४ पे. “उभयतां लोभी मन । वांदा 
गेळें ते भजन ॥ बदिमुंख एके ठाया । तैसें जाळे तयां दोही ॥” हो दोन कडवी जास्व 
आहेत.-% दे. त. तुका ह्मणे गोणी | माप आणि रि दोन्ह .-६ दे. स्पित. त. स्थित .-- 
७ पं. घोकावी अक्षरे.-८ त. पं. षदूकर्म. 





न. टप --“““--“ अटल 





५१२ श्रीबिष्ठल, ' 


॥ भु. ॥ आल अयाविदी अंगा । सहज त॑ आल्या भागा । 
दाता पांडुरंगा । ऐसा करितां निश्चिती ॥ ७ ॥ 
दंड धारेला दंडायमान । मुळीं मंडिळे मुंडण । 
बेदी बद कोपीन । बहिरवास औठडें ॥ २ ॥ 
काळे साधियेला काळ । मन करूनि निश्वळ । 
लौकिकीं विटाळ । धरूनि असों एकांत ॥ ३ ॥ 
कार्यकारणाची चाली । वांचावाचत्वे नेमिली । 
एका नेमे चाली । स्वख्पीं च राहाणे ॥ ४ ॥ 
नव्हे वेषधारी । तुका आहाच वरवरी ! 
आहे तैसा बरी । खंड निवाडेता वदांची ॥ ८ ॥ 
॥ १९४८६ ॥ 

निर्वाहा पुरते अन्न आच्छादन | आश्रमासी स्थान कोपी गुहा ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ कोठे ही चित्तासी नसावें बंधन । त्हदर्यी नारायण सांटंवावा 

न ॥४॥ 
नये बोलों फार बैसो जनामर्धी । सावधान बद्धी इंद्रिये दमो॥ २॥ 
तुका हणे घडी घडीने साधावी । त्रिगुणांची गोवी उगवूनि ॥ ३ ॥ 

॥ १४८७ ॥ 

जैसीं तैसी तरी । शरणागत तुझीं हरी ॥ ९॥ 
॥ ध्रु. ॥ आतां न पाहिजे केळे । ब्रीद लटिके आप्ळ ॥ ४ ॥ 
शुद्ध नाही चित्त । परी ह्णवितो भक्त ॥ २ ॥ 





१ पं. बंद बंदाचा कोपीन ॥.-२ पं. एकांता.-३ “ वाच्यावाच्यत्वे ” असावे.-8 पं. 
“ निवडितो ” याबद्दल “ निवडी. ”-« पं. सर्वकाळ:-६ पं. इंद्रिऱ-७ पं. वुझीं 
शारणांगवे हरी. 


तुकाराभेसि अभंग, ५४३” 


मज कोण पुसे रका । नाम सांगे तुझं तुका ॥ ३ ॥ 
॥ ९४८८ | 
नाशवंत देह नासेल हा जाणा । कां रे उँंच्याराना वाचे नाम ॥ १ ॥ 
॥ धरु. ॥ नाम चि तारिले कोट्यान हे कोटी । नामे हे. वैकुंठी बैसाविळे 
॥४७॥ 
नामापरतं सार नाहीं त्रिभुवनी । तं कां तुल्ली मनी आठवाना ॥ २॥ 
तुका ह्मणे नाम वेदांसी आगळें । तें दिळ गोपाळे फुकासाटी ॥ ३ ॥ 
॥ ९४८९ ॥ 
आळवितां बाळें । मांतेते सुख आगळे ॥ ९ ॥ 
॥ धरु.॥ द्यावे आवडी भातुके । पाहे निवे कवतुक ॥ ७ । 
लेवँवूनि अळंकार । दृष्टी करावी सादर ॥। २ ॥ 
आपुलिये पदीं । बैसवाने कोडं वंदी । ३ ॥ 
नेदी लागा दिठी । उचलोनि लावी कंठीं 1 ४ ॥ 
तुका ह्मणे लाभा । वारी घ्या बो पद्मनाभा ॥ ५ ॥ 
॥ ९४९० ॥ 
तप तीर्थ दान त्रत आचरण । गातां हरिगुण वारू नये ॥ १ ॥ 
॥ प्र, ॥ कोटे कळे त्याचीं वाटुली पाहाती । त्या तया घडती ब्रह्महत्या 
ढे ॥1४॥ 
आपुलिया पापे न सुटे सायासं । कोणा काळें ऐेसं निस्तरेळ ॥ २ ॥ 
व्हावें साह्य तया न घलाबें भय । फुकासाटीं पाहे लाभ घात ॥ ३ ॥ ह 








पाण शशफण एण शा 0४ धयाणण0ी?0णी?00 हाण स्रीला 


९ पं. 'ची.-२ पं. आळविती.-९ पं लेडान.-8 पं. घ्याव. पं. कुळी, 


५९४. श्री विष्ठळ 


तुका झणे हित माना या वचना | सुख दुःख जाणा सावे फा ॥ ४ ॥ 
॥ ९४९१ ॥ 
'दचासाटीं जाणा तयासी च आटी । असेल ज्या गांठी पुण्यराशी ॥ ९॥ 
॥ धर. ॥ निर्बळा पाठवी बळें वाराणसी । गळा आला त्यासी अर्ध पुण्य 
| ॥७॥ 
कथे निद्राभग करावा भोजनीं | तया सुखा धणी पार नाहीं ॥ २ ॥ 
यागी करणे ध्यावे द्यावे सुख लाही । बुडतां चिंता नाहीं उभयतां ॥३॥ 
तुवा झणे वर्म जाणानि करावें । एक न घलावं एकावरी ॥ ४ ॥ 
॥ ९९४२ | 

अग्नीमाजी पडे धातु । लीन होउनि राहे आंत ॥ 

होय शुद्ध न पवे घातु । पंटततुप्रमाणे ॥ २ ॥ 

॥ धरू. ॥ बाह्यरंगाचे कारण | मिथ्या अवघं चि भाषण | 

गव ताठा ह अज्ञान ]) मरण सवे वाहातसे ॥ ४ ॥ 

पुरं मातालिया नदी । लव्हा नांदे जीवनसंधी । 

बक्ष उन्मळाने भेदी । परि तो कधीं भंगेंना 0 २॥ 

हस्ती परदळा जो भंगी | तया पायीं न मरे मुंगी | 

कोण जाय संगी । पाणोबाणी तेयेच्या ॥ ३ ॥ 

बरोटतां घण वारि सैरा । तया पोटीं राहे हिरा । 
कैशा काय तगती गारा । तया थोरा होऊने ॥ ४ ॥ 
 ळीन दीन हं चि सार । भव उतरावया पार | 

_ १ द्दे.त. मेला.-.२ दे. त. रीण, पे. रुण--३ पे. घालीवे - हे. भतु. त. अतुं. पे. 
आातु.-« दे. पै. पटतेतुप्रमाण.-६ दे. भषण, पे. भूषण.-७ पं. मरणा.-< त. परदळा तें 
भंगी, दे. परदळ ते मंगी.--९ पे. तयाच्या, 


तु काराचे अभंग, ५९ण- 


बुडे माथां भार । तुका हणे वोहोनि॥ ५ ॥ 

॥ १४९३ ॥ 
आह्मी वीर जु्षार । करू नमदांढे मार । 
तोपटिले भार । मोंड जाला दोषांचा ॥ १ ॥ 
॥ धरु. ॥ जाला हांहाकार | आले हांकीत जुंझार । 
ांखचक्रांचे शुगार । कंठीं हार तुळसीचे ॥ ७ ॥ 
रामनामांकित बाग । गोपी लाविला चंदन । 
झळकती निशाणे । गरुडटके पताका ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे काळ | जाली जिकोनि निश्वळ | 
पावला सकळ । भोग आह्यां आमचा ॥ ३ ॥ 

॥ ९४९४ ॥ 

आशाबद्ध तो जगाचा दास । पूज्य ता उदास सवजना ॥ ९१ ॥ 
॥ घु. ॥ आहे ते अधीन आपुले हाती । आणिकां ठेविती काय बोल ॥४॥ 
जाणतिया पाठीं ळागला उपाध । नेणंता तो सिद्ध भोजनासी ॥२॥ 
तुका हणे भय बांधळेस गांठी । चोर लागे पाठी दुमतया ॥ ३ ॥ 

॥ ९४९५ ॥ 
आणिकांसी तारी ऐसा नाहीं कोणी । धड ते नासोनि भलता टाकी ॥१॥ 
॥ घु. ॥ सोनं शुद्ध होते अविट ते घरां । नासिर सोनारी अळकारी ॥४७॥ 
ओल शुद्ध काळी कळि जिरे बीज । केचे लागे निज हाता तेथं ॥ २ ॥ 
ऐकं गहू करिती अनेक प्रकार । सांजा दिवसी क्षोर घुगरिया ॥३॥ 








नट पना“ ->-ा---“<- "रणा 0. पकट न ५02१५ 790-टव्याक. 


९ पं. राहोनि-२ पं. थापटिळे भार । मोड जाला महा दोघां ॥-२ पं. हाइःकार.--8 
पै. निशाण.-« पं. नेणता तो सावध भजनासी 1-६ दे. गंधे गांठी त. बांधियेळं,-७ त. 
अळंकारे.-८ पं. काळी.-९ पं. हाती.-९० पं. एका गहु करी. 


| ५०६ श्रीविंठेल, 


तुका झगे विषा रुचि एका हातीं । पाधानी नासिती नवनीत ॥ ४ ॥ 
॥ ९४९६ ।। 
वाटे या जनाचे थोर बा आश्चर्य | न करिती विचार कां हिताचा ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ कोण दम ऐसा आहे यांचे पोटीं । येईल शेवटीं कोण कामा 
॥1%७॥ 
काय मानुनियां राहिले निश्च्वती । काय जाब देती यमदूर्ता ॥ २ ॥ 
कां हीं विसरलीं मरण बापडी । काय यांसी गोडी लागलीसे ॥ ३ ॥ 
काय हाती नाहीं करील तयासी । काय जाळे यांसी काय जागो ॥४॥ 
कां हीं नाठविती देवकीनंदना । सुटाया बंधनापासूनियां ॥ ५ ॥ 
काय मोल यासी लागे धनवित्त । कां हे यांचं चित्त घेत नाहीं ॥ ६ ॥ 
तुका ह्मणे कां हीं भोगितील खाणी । कां त्या चक्रपाणी विसरली ॥ ७ ॥ 
॥ ९१४९७ ॥ 
काय एकां जाळे त॑ कां नाहीं ठावें । काय हे सांगावें काय म्हूण ॥ १ ॥ 
॥ घु. ॥देखतील डोळां ऐकतील कानीं । बोलिलें पुराणी ते ही ठावे ॥४१॥ 
काय हे शरीर साच कीं जाणार । सकळ विचार जाणती हा॥ २ ॥ 
कां हे कळी नये आपुळें आपणा । बाळत्व तारुण्य वृद्दशा॥ ३॥ 
“कां हं आवडले प्रियापुत्रचन | काय कामा कोण कोणा आलं ॥ ४ ॥ 
कां हं जन्म वांयां घातले उत्तम | कां हे रामराम न ह्मणती ॥ ५ ॥ 
काय भुली यांसी पडली जाणतां । देखती मरतां आणिकांसी ॥ ६ ॥ 
काय करिती हे बांधॅलिया काळें । तुका ह्मणे बळे वज्ञपा्शी ॥७॥ 





९ पं, एक.-२ पं. “ का हीं ” याच्याबद्दह“ का हे. ”-३ पं. झणे.-४ दे. पै. ऐक- 
ती.-« पं. आपण.-६ पं. कामा(हझणजे* काम!” असे दोन वेळ आहे ).-७ पं. बांभियेळे. 


तुकायक्मश्रे अभंग, १*क 


॥ १४९८ ॥ 
जुंझार ते एक विष्णुदास जगीं । पापपुण्य अंगीं नातळे त्यां_ ९ ॥ 
॥ ध्ु.॥ गोविंद आसनीं गोविद शयनीं | गोवेंद त्यां मनीं बैसलासे ॥७४ 
ऊोघ्व पुंड भाळी कंठीं शोभे माळ । कांपिजे केळिकाळ तयामेणें ॥ २॥ 
तुका हणे शंखचक्रांचे शुंगार | नामामृतसार मुखामाजी ॥ ३ ॥ 
॥ १४९९ || 
जेणे नाही केळे आपलें स्वाहित । पुढिलांचा घात इच्छीतसे ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ संचितासी जाय मिळोनियां खाडी। पतनाचे ओढीवरी हांव ॥४॥ 
बांधलें गांठी त॑ लांगळं भोगावे । ऐसियासी देवें काय कीजे ॥ २ ॥ 
तुका हणे जया गांबां जाणे जया । पुसोनियां तया वाट चाले ॥ ३ ॥ 
॥ ९१५०० ॥ 
मानी भक्तांचे उपकार । कणीया ह्णवी निरंतर । 
केला निर्गुणीं आकार । कीत मुखे वार्गतां ॥ ९ ॥ 
॥ घु. ॥ हणोनि जया जे वासना । ते पुरवितो पंढरिराणा । 
जाला भक्तांचा आंदणा | ते उपकार फेडावया ॥ ४७ ॥ 
अंबक्रषीकारणें । जन्म घेतले नारायणे । 
एवढे भक्तीच लहणे । दास्य करी हां दासाचे ॥ २ ॥ 
झणिर्य' ' करितां शका न धरी । रक्षपाळ बळिच्या द्वारीं । 
मक्तीचा आभारी । रींग न परे जावया ॥ ३ ॥ 
अजुनाचे ख्थवारू । ते वागवी सर्वेश्वरू । 
_ १ दे. उर्ध पुंड माळी. त. उर्भे पुंड भाळी. पे. . उर्ध्व पुंड भाळी. पे. ऊर्ध्व पुंड भाळ.-२ दे. कंठी शेभि 
माळी. त कंठी शोभ माळ.-$ त. काळे काळें.--४ पं. जोडीवारे.-५ पे. लागते.-६ पॅ. 


५ तया ” हा शब्द नाहो.-७ दे. त. रुणीया.-८ पं. कार्त मुखे गर्मता.-९ पं. ळाहणि.-.. 
९० त. पै. “ हा " &ब्द नाही.-१९१९ पं. मद्नीर्ये. 


एंवेढे भक्तीचे उपकारु । मार्ग मार्गे हिंडतसे ॥ ४ ॥ 
पुंडलिकाचे द्वारीं । सम पाडली विटेवरी । 

न वजे कट करीं । धर्खाने तेथे राहिला ॥ ५ ॥ 
भावभक्ताचा अंकित । नाम साजे दिनानाथ | 

झणोनि राहिला निवांत । तुका चरण धरोनि ॥ ६ ॥ 


॥ ९१५०९ ॥ 
सांगों जाणती शकुन । भूत भविष्य वतमान ॥ ९ ॥ 
॥ घु. ॥ त्यांचा आह्यांसी कटाळा । पाहों नावडती डोळां ॥ ७ ॥ 
रिह्रिसिद्टींचे साधक । वाचासिद्ध होती एक ॥ २ ॥ 
तुका हणे जाती । पण्यक्षयं अधोगती ॥ ३ ॥ 

॥ ९५०२ ॥ 
ठाकलोसं द्वारी । उभं याचक भीकारी ॥ १९ ॥ 
॥ धु. ॥ मज भीक कांही देवा । प्रमेभातुके पाठवा ॥ ७ | 
याचकाचा भार । नये घेऊं येरझार ॥ २ ॥ 
तुका हणे दान । सेवा घेतल्यावांचू्न ॥ ३ ॥ 

सदादिवावर अभंग ॥ २९ ॥ 

॥ ९५०३॥ 
काय धर्म नीत । तुह्या रिकवावं हित ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ अवघे रचियेलं हेळा । ठीळा ब्रल्मांड सकळां ॥ ९ ॥ 
.नाम महादेव । येथें निवडला भाव ॥ २ ॥ 


* पं. पाउलें.-२ पं. प्रेम बाहेरी पाठवा.-३ पै. तुज, 


तुकारामाचे अभंग, ५ ०१% 


तुका हणे वेळे । माझे तुल्लां कां न कळे॥३॥ 
॥ ९१५०४ ॥ 
भांडा त॑' गोड । पुरे सकळ ही कोड ॥ ९॥ 
॥ धर. ॥ ऐसा घरींचा या मोळा । ठावा निकटां जवळा ॥ ७ ॥ 
' हाक देतां दारीं । येती जवळी सामोरी ॥२॥ 
तुका ह्मणे शिवे । मागितले हाती द्यावे॥ ३ ॥ ॥२॥ 
॥९१९५०५ ॥ 
ऐस कां जाळं तें मज ही न कळे । कीर्तनाचे रळेपळे जगीं ॥ ९२ ॥ 
॥ धर. ॥ केसं तुल्यां देवा वाटतसे बरं । संतांची उत्तरे लाजविली ॥ ७॥ 
भाविकां कंटक करिताती पीडा । हा तंव रोकडा अनुभव ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे नाम निर्वाणीचा बाण | याचा अभिमान नाहीं तुत्ां॥ ३ ॥ 
॥९५८०६ ॥ 
तुही बैसळेती निर्गुणाचे खोळे । आल्या कां हे डोळे कान दिले ॥ १॥ 
॥ धु. ॥ नाइकवे तुझी अपकीत्ति देवा । अव्हेरली सेवा न देखवे ॥ ४७॥ 
आपुले पोटीं तो. राखियेला वाव ।) आह्मांसी कां भाव अल्प दिला ॥ २॥ 
तुका ह्मणे दुःखी असे हे कळों द्या । पुढिलिया धंद्या मन नेघे ॥३॥ 
॥१५०७ ॥ 
सोगं छंद कांहीं । देव जोडे ऐसं नाही ॥ १ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ सास अवघे गाबाळ । डोळ्या आडीळ पडळ ॥ ७ ॥ 
शुद्ध भावाविण | जो जो केलातो तो सीण ॥ २॥ 





९ त. तो.-२ पे. ऐसे कां जाळं मज ते हीन कळे.-* पे. अव्हेरिले.-४ पे. ऐसे. व. 
आंई.- * 





खण 


तुका हणे कळे । पार होताती अंबळे॥ ३ ॥ 
॥ ९५०८ ॥ | 
अवघीं भूत साम्या आलीं । देखिली म्यां के होती ॥ ९१ ॥ 
॥ धर. ॥ विश्वास तो खरा मग । पांडरंगर्पेचा ॥ ७ ॥ 
माझी कोणी न धरो शका । हो कां लोकां निद्वंद्र ॥ २ ॥ 
तका लणे जे जं भेटे । ते ते वाटे मी एऐसं ॥ ३ ॥ 
॥९५०९ ॥ 
सत्यसंकल्पाचा दाता नारायण । सवे करी पूर्ण मनोरथ ॥ १ ॥ 
॥ धर. ॥ येथे अळकार शोभती सकळ | भावबळें फळ इच्छेचे त ॥ ७ ।; 
अतरीचें बीज जाणे कळवळा । व्यापक सकळां ब्रह्मांडाचा ॥ २ ॥ 
तुका हणे नाही चालत तांतडी । प्राप्ताळवडी आल्याविण ॥ ३ ॥ 
र [९१५१९० ॥ 
काय वाणू आतां न पुरे हे वाणी | मस्तक चरणीं ठेवीतसं ॥१९ ॥ 
॥ ध्र.॥ थोरींव सांडिली आपुली परिस । नेणे सिवो कैस लोखंडासी |।४॥ 
जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूति । देह कष्टविती उपकरि ॥२॥ 
भूतांची दया हे भांडवळ संतां । आपली ममता नाहीं देहीं ॥ ३ ॥ 
तुका ह्मणे सुख पराविया सुख । अमत हं मुखें खवतसे ॥ ४ ॥ 
(| १५९१९१ ॥ 
जन्मा आलों त्याचें । आजि फळ जाळं साचे ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ तल्ली सांभीळिलां संतीं । भय निवारली खंती ॥७॥ 
ठेंतरुत्य जाला | इच्छा केली ते पावलां ॥ २ ॥ 
९ पे.ऐसं हो कां निद्॑ंद.-२ दे. निद्ठंद. त. निद्ठंद.-२ पं. ऐसा.- ४*दे. नेणसि वो. पॅ. 


नेणो सिवो.-<«५ पे. पर उपकारे.-६ पे. सांमाळिले.-७ प. निरसली.--८ दे. त. छृत्याहत्य. 
प. इत्यडत्य, 


तुकाखता्हे: अभंग. त, 


तुका ह्मणे काळ । आतां करूं न शके बळ ॥ ३ ॥ 
॥। ९१५८९२९ ॥ 
काय पुण्यराशी । गेल्या भेदूने आकाशी ॥ १॥ 
॥ धरु. ॥ तुझी जाळाति कपाळ । माझा केला जी सांभाळ ॥ ७ ॥ 
काय वबोळलें संचित । ऐसे नेणे अगणित ॥२ ॥ 
तुका हणे नेणे | काय केळे नारायणे ॥ ३ ॥ 
॥ ९५९२ ॥ 
असं येथींचिया दीन । भाग्यहीन सकळां॥ १ ॥ 
॥ घर. ॥ भांडवल एवढे गांठी । नाम कंठी धरियेलं ॥ ६४ ॥ 
आणिक तें दुर्जे कांहीं । मज नाही यावरी ॥ २॥ 
तुका ह्मणे केला कोणे | एवढा नेणं लौकिक ॥ ३ ॥ 
॥१५९१४॥ 
गाये नाच वाय टाळी । साधन कळी उत्तम हं ॥ १ ॥ 
॥ पु. ॥ काय जाणों तरळले किती । नाव ऐेती या बैसा ॥ ७ ॥ 
सायासाचे नाहीं काम । घेतां नाम विठोबाचे ॥ २ ॥ 
तका हणे निवाणीचे । रासत्र साचे ह एक ॥ ३ ॥ 
१1९५८१५ ॥ 
सवेकाळ माझे चिचीं । हे चि खंती राहिली ॥ १२ ॥ 
॥ धु.॥ बेसल तं रूप डोळां । वेळोवेळां आठवे ॥ ७ ॥ 
वेव्हाराची सरली मात । अखंडित अनुसंधान ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे वेध जाला । अंगा आला श्रीरंग ॥ ३ ॥ 


नावेवरी ” अस मागून शोध व अंक घालन केलें आहे. प्रथम पॅ. व त. यांजप्रमाणेच पाठ 
होवा. त. नाव आती 


६१२ श्रीविहेळ, . 


॥ १५९६॥ 
जैसं' दावी तैसा राहे । तरि कां देव दुरी आहे ॥ १ ॥ 
॥ घु. ॥ दुः्व पावायाचें मूळ । रहणी ठाव नाहीं नाळ ॥ ४७ ॥ 
माळामुद्रांवरी । कैंचा सोंग जोडे हरि ॥ २॥ 
तुका ह्मणे देख । ऐसे परीची बहुतेक ॥ ३ ॥ 
॥ १५१७ | 
अवघा तो शकुन । त्ददयीं देवाचे चरण ॥ १ ॥ 
॥ घु. ॥ येर्थे नसतां वियोग । लाभा उणे काय मग ॥ ७४ ॥ 
संग हरिच्या नामाचा । शुचिभंत सदा वाचा ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे हरिच्या दासां । शुभकाळ अवघ्या दिशा ॥ ३ ॥ 
॥ ९५९८ ॥ 
ब्रह्मरूपाचीं कर्म ब्रह्मरूप । विरहित संकल्प होती जाती ॥ १ ॥ 
॥ परु. ॥ ठेविल्या दिसे रंगाऐसी शिळा। उपाधि निराळा स्फटिक माणि 
॥६४॥ 
नॉनाभाषामतें आळविती बाळा । प्रॅबोध ता मळा जननीठायी ॥२॥ 
तुका हणे माझे नमन जाणतियां | लागतरसे पायां वेळोवेळां ॥ ३ ॥ 
1१५१९१९ ॥ 
नाहीं सुगंधाची लागत लावणी । लावावी ते मनी शुद्ध होतां॥ ९॥ 
॥ धरु. ॥ वाऱ्या हातीं माप चाळे सज्जनाचे । कीति मुख त्याचें नारायण 
॥६॥ 
९ पं. जैसा.-२ दे. रहनी.-९ पे. ऐसी -४ पं. चितन.-५ व. दावी.-६ त 
नानाभाषा मत्ये आळावेतां बाळा. प. नानाभाषे माते आळविती बाळें.-७ पे. प्रबोधी तो मळ 
जननी ०.--८ दे लागती. 


द्प्के 





प्रमा आणि रवि काय असे आन । उदयीं तंब जन सकळ साक्षी ॥ ९१: 

तुका ह्मणे बरा सत्याचा सायास | नवनीता नाश, नाही पुन्हा ॥ ३ ॥ 
॥१५२०॥ 

तीर्थाटणे एकं तपे हुबरती । नाथिळे धरिती अभिमान ॥ ९१ ॥ 

॥ ध्रु. ॥ तैसे विष्णुदास नव्हती साबडे । एकाचिया पंडे पायां एक ॥४॥ 

अक्षरें आणिती अंगासी जागीव । इच्छा ते गौर पूज्य व्हावे ॥ २ ॥ 

तुका हणे विधिनिषधाचे डोही । पडिले त्यां नाहीं देव कधी 1 ३ ॥., 
॥ ९५२१॥ 

पेटे ढाळे आह्ली विष्गुदास जगीं । लागों नेदू अंगीं पापपुण्य ॥ ९ ॥ 

॥ धर. ॥ निभर अंतरीं सदा सर्वकाळ । घेतला सकळ भारदेवें ॥४७॥ 

बंळिवंत जेणे रचिळे सकळ । आह्यां त्याचे बळ अंकितांसी ॥२॥ 

तुका ह्मणे आल्ली देखत चि नाहीं । देवाविण कांहीं दुसरे ते ॥ ३ ॥ 

॥ ९५२२ || 

कथेचा उळंघ तो अधमां अबम । नावडे ज्या नाम ओळखा तो ॥१॥) 

॥ धु. ॥ कासया जीऊत जाला भूमी भार | अंनउपकार माते कुसी ॥७॥ 

निद्रेचा आदर जागरणीं वीट । त्याचे पोटीं कीट कुपथ्याचें॥ २॥ 

तुका हणे दोन्ही बुडविलीं कुळें । ज्याचें तोंड काळें कबेमाजी ॥३॥ 
॥ ९१५२२३ ॥ | 

सांडोनियां दों अक्षरा । काय करू हा पसारा | 





९ पै. ते. २ पै. बुडाले.--३ प. ओळलाबा तो.-४ दे आन. त. आण. ( “अनुपकार 
याच्याबद्दल “ अनउपकार ” असा कवीचा अभिप्राय दिसतो. ).-८ पे. त्याचे... 


६ दे. त. सांडोनी, 
33 


द्र्ठे 'श्रीवरेंदळ,, . 


विधिमिवेबाचा भारा । तेणें दातारा नातुडसी ॥ १ ॥ 
॥ धरु. ॥ झणोनि बोबड्या उत्तरी । वाचे जपे निरंतरी । 
नाम तुझं हरी । भवसागरी तारूं्ते ॥७॥ 
सर्वमय ऐस वेदांचे वचन । श्रति गर्जती पराणे । 
नाहीं आणीक ध्यान । रे साधन मज चाड ॥ २ ॥ 
शेवॅटी ब्रह्मापण । या चि मंत्राचे कारण । 
कामा मात्रा बांयांविण । तुका ह्मणे बिदुळी ॥ ३ ॥ 

९१५२९४ ॥ 
हरिनामाचे करूनि तारू । भवसिधुपार उतरलो ॥ १९ ॥ 
॥ घु. ॥ फावले फावले आतां । पायी संतां विनटली ॥ ७ ॥ 
हास्नामाचा शास्त्र घोडा । संसार गाढा छेदिला ॥ २ ॥ 
हरिनामाचा धनष्यकांडं । विन्मुख तोड कळिकाळ ॥ ३ ॥ 
येणें चि बळें सरते आह्ली । हरिचे नामी 'लोकीं तिहीं ॥ ४॥ 
तुका झणे जालो साचे । श्रीविठलाचे डिंगर॥ ५ ॥ 

* ॥ ९५२९०५ ॥ 

नव्ह हे गुरुत्व मेघवाष्टे वाणी । ऐकावी कानीं संतजनीं ॥ १ ॥ 
॥ प्रु.॥ आरुष हा शब्द देवाचा प्रसाद । करावेला वाद तैसा केला ॥ ७ 
देहार्पिंड दान दिला एकसरे । मळितें ते खर टांकसाळ ॥ २ ॥ 
तुका हणे झरा लागला नवनीत । सेविलिया हित पोट धाय ॥ ३ ॥ 





९ दे. नातुडेसा.-२ दे. त. बोबडा.-$ पं. हे.- . प. बोलती.-५ पे. नाही आन घ्या 
न । साधने मज चाड ॥.<६ पं. सेवटी हे त्रझापेण ।-७ दे. त. मात्र -८ पं. बिंदुले-- 
*९ त. उतरीला. पे. उतरल.-९० त. पं. हारेनामाचे.-९१९ दे. नामे -९२ प. विही लो 
की.-९३ पे. नव्हे गुरुत्व. 


तुकारांबॉचि अभंग, क्ट्य 


॥१५२६॥ 
घर्टी अलिप्त असे रवि । अद्नि काष्ठाभाजी जेवी । 
मैसा नारायण जीवीं । जीवसाल्षीवर्तने ॥ ९ ॥ 
॥ धु.॥ भोग ज्याचे तया अर्मी | भिन्न प्राख्व जगी | 
विचित्र ये रंगी । रंगे रंगला गोसावी ॥ ४ | 
'देह संकल्पासारिखं । एक एकांसी पारिख | 
सुख आणि दुःखं । अंगीं कर्म त्रिविव ॥२॥ 
तुका हंग कोडें । न कळे तयासी सांकडे । 
त्याचिया निवाडं । उंगवे केळं विदान ॥ ३ ॥ 
॥ ९१५९२९७ ॥ 
सद्रदित कंठ दाटा । येणं फुटो त्ह्दय ॥ १॥ 
॥ धु. ॥ चिंतनाचा एक लाहो । तुमच्या अहो विठ्ठला ॥ ४ ॥ 
नेत्री जळ वाहा सदां । आनंदाचे रोमांच ॥ २ ॥ 
तुका हणे कृपादान | इच्छी मन हे जोडो ॥ ३ ॥ 
९५२८ ॥ 
जेथ देखं तेथे उभा । अवघ्या गगनाचा गाभा ॥ १ ॥ 
॥ परु. ॥ डोळां बैसळे बैसले । घ्यान राहोने संचले ॥ ६ ॥ 
सरसावले मन । केले सोज्वळ लोचन ॥ २ ॥ 
तुका हणे सवे । आतां असिनेत देवं ॥ ३ ॥ 








:ाणणीणण 0 0इशश00 0000000000 शाती टी"ी 000४00? 0 शश शीण 





९ त. तेवो.-२ पं. संचल्यासारिख.--२ पे. उठाव ( पण हा लेखकप्रमाद आहे. )- 
४ त. दांटे.--९ त. फुटे.--६ पे. हो -७ त. वाहे --< असिजेवे ! 





| ॥ १९५२९ .॥ 
तान्हे तान्ह प्याली । भक भकेनें खादली ॥ ९१॥ | 
॥ पर. ॥ जथे त॑ च नाहीं जाळे । झाडा घेतला विळे ॥ ७ ।॥ 
वास वासनेसी नाहीं । मन पांगुळलेंपार्यी ॥२॥ 
शोष उरला तुका. । जीवां जीवीं जाला चुका ॥ ३ ॥ 
॥ ९१५३०! | 
पाणिपात्र दिंगबरा | हस्त कस सारिखे ॥ १ | 
॥ धर. ॥ आवड्यक देव मनी । चितनींच सादर ॥ ७ ॥ 
मेक्षा कामधेनऐशी । भवकाशी शयन ॥ २ ॥ 
पांधरोनि तुका दिशा । केला वास अलक्षी ॥ ३ 
॥ १५२३९ ॥ 
विषयी विसर पडिला निःशेष । अमी ब्रत्मयस ठसावला ॥ १ ॥ 
॥ घु.॥ माझी मज झाली अनावरवाचा | छंदया नामाचाघेतलासे ॥ ७ ॥ 
लाभाचिया सोसे पुढें चाली मना | धनाचा पणा लोम जैसा ॥२॥ 
तुका हणे गंगासागरसंगमीं । अवघ्या जाल्या ऊार्मे एकमय ॥ ३ ॥ 
॥ १५२२९ ॥। 
कृष्णरामनाम मांडी पांबोळी । तेणें होइल होळी पापा धुनी ॥१॥ 
॥प्रु.॥ ऐसा मना छंद लावी रे अभ्यास | जया नाहीं नास ब्रह्मरसा ॥७॥ 
' जोडी तरी ऐसी करावी न सरे ॥ पे आस नरे मागताली ॥२॥ 
तुका झणं एसं धरा काहा मना |] यातायाता खागा चकतीळ ॥ ३ ॥ 


अना ११००? 2 न) “070-५-10-ण-..- कट ल्क टर नकमान 


१ त. भक भकेली च ठेला ।-२ पे. जीव जीवा जाला०.-३ दे. त. दिगांबरा. प 


दिगांबर.--४ प. त आलक्षी.-% पं. रामकृष्णनाम.-६ त. पं, मांडी पारे वोळी. (मांडी रे 
पांबोळी असावे. )-७ पं. पापधुनी.-८ प. उरे. न 


रक 





॥ ९५३१३ 
परमार्थी तो न झणावा आपला । सलगी धाकुला हेळू नवे ॥ १ ॥* 
॥ धु.॥ थोडा चि स्फुलिंग बहुत दावाश्नि ! वाढतां इधनीं बाढविला॥ ७ ॥ 
पितियाने तैसा वंदावा कुमर । जयाचे अंतर देवे वसे ॥ २ ॥ 
तुका ह्ये शिरीं वाहाबे खावर । माजी असे सार नवनीत ॥ ३ ॥ 

१९५३४ ॥ | 

ज्याचा ऐसा अनभव । विश्व देव सवत्यत्वे 1 ९१ ॥ 
॥ पधरु.॥ देव तया जवळी असे । पाप नासे देरीनं ॥ ६४ ॥ 
कामक्रोधा नाही चाली । भूती जाली समता ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे भेदाभेद । गेले वाद खंडाने ॥ ३ ॥ 

॥९५३५॥ 
सेवा ते आवडी उद्चारावे नाम । भेदाभेदकाम निवारू्नि ॥ १ ॥ 
॥ धरु. ॥ न लगे हालावें चालावे बाहेरी । अवघें चि घरीं बैसलिया ॥ ७॥ 
देवाची च नाम देवाचिये शिरीं । सर्व अळकारीं समवावी ॥ २ ॥ 
तुका झणे आहे भावें चि संतोषी । वसे नामापाशीं आपुलिया ॥'३ ॥ 


॥ ९५३३६ ॥ 
ज्ञानियांचे घरी चोजवितां देव । तेथे अहंभाव पाठी लागे ॥ ९ ॥ 


॥ ध. ॥ ह्णोनियां ऐसे सांडिले उपाय ।घरियेले पाय दृढ तज्ञे ॥ ७ ॥ 
वेदेपरायण 'पाडित वाचक । न मिळती एक ऐकांमधीं ॥२॥ 
पाहों गेलो भाव कैसी आत्मनिष्ठा । तेथ देखे चेष्टा विपरीत ॥ ३१ ॥ . 


५ त विधना -२ पं. देवकाजी.-* दे. त. पे. दरुषगे.-४ पं. गेळा-% वे. होय.- दे. 
हझणउनि आवघे सांडो रे उपाया.-७ दे. वेदपारायण.-पं. एकामवी. र्‍्े 





ब्लड 


आपल्या नारही- निवाले जे अंम. । योगी करती राग गरगरु ॥ ४ ॥ 
तका हझणे मज कोणांचा पांगिला | नको बा विठठलळा करू आतां ॥ ५ ॥ 
1॥1 ९१५३७ ॥ 

पढरीची वाट पाहे निरतर । निडळावरी कर ठेवनियां ॥ १ ॥ 

॥ परु.॥ जातियां निरोप पाठवी माहेरा । कां मज सासुरा सॉडियेल ॥७॥ 

वैले कोण दिसे गरुडाचे वारिके । बिठलासारिके चतुभुज ॥२॥ 

तुका हणे धीर नाहीं माझ्या मीवा । भेटसी केववां पांडुरंगा ॥ ३ ॥ 
॥ १५३८ ॥ 

ऐसी जोडी करा राम कठीं धरा । जेणे चके फेरा गभवास ॥ १ ॥ 

॥ प्रु.॥ नासिवंत आटी प्रियापुत्रधन| बीज ज्याचा सोण त॑ चि फळ॥७॥ 

नाव धड करा सहसखां नामांची । जे भवासंवूची थडी पावे ॥२॥ 

तुका हण काळा हाणा तोंडावरी । भाता भरा हॅरिरामबाणीं ॥ ३ ॥ 
॥ १५३९ ॥ 

पाहें मजकडे भरोनियां दृष्टी । बहुत हिंपुटी जाला माते ॥ (॥ 

॥ प्रु.॥ करावंसं वाटे जीवा स्तनपान | नव्हे हं वचन शंगॉरिक ॥ ७॥ 

सत्यासाटीं माझी शब्दविवेचना | जोडिल्या वचनाचे तं नव्ह ॥२ ॥ 

तुका ह्मणे माझी कळवळ्याची कीव | भागलासे जीव कर्तच्यानं ॥३ ॥ 
॥. १५८४० || 

तुज हणतील ठरपेचा सागर । तरि कां केला धीर पांडरगा ॥ १ ॥ 

॥प्रु.॥.आझुनि कां नये तुज माझी दया। काय देवराया पाहातोसे ॥४॥ 


१. यं, आंग । येकी करती ०८.--२ पं. इं कडवे नाही.-३ प. नाम.-४8 पे. त. सहस्र.-« पं 
इरिराम बार्ण--६ द. हिंपुटी.-७ दे. त. शुंधारक. पे. रांघारिक 





आळवितीं नैर्स पाडस कुरँगणी । चीडिलिया वनी तानेभक ॥२९॥ 
प्रेमरसपान्हा पाजी माक आई । धांबे बो विठाई बोरसोनने ॥ ३ 
तुका हणे माझं कोण हेरी दुःख । तुजविण एक पांडुरंगा ॥ ४ ॥ 
॥९५४१९ ॥ 
भक्ति तां कठिण शळावरील पोळी । निवडे तो बळी विरळा शूर ॥ १॥ 
॥प्रु.॥ जेथं पाहे तेथं देखीचा पर्वत । पायाविण भिंत तांतढीची ॥ ७॥ 
कॉमावर्ले तरि पाका ओज घडे । रुचि आणि जोडे छाघ्यता हे ॥२॥ 
तुका हणे मना पाहिजे अकुश । नित्य नवा दिस जागृतीचा ॥३॥ 
॥ ९५४२॥ | 
पापी हणी तरि आठवितो पाय । दोष बळीं काय तयाहूंनि ॥ १ ॥ 
॥ धु.॥ऐेशा विचाराचे घाळाने कौडणी । काय चक्रपाणी निंजलेवी ॥ ७६॥ 
क ज् 


एकवेळ जेणें पुत्राच्या उद्देश । घेतल्याचं केसं नेले दुःख ॥२॥ 
तुका झगे अहो वैकुंठनायका । चिंता कां सेवका तुमचिया ॥३॥ 


॥ ९१५८४३ ॥ 
उगविल्या गुंती । ऐशा मार्गे नेणां किती ॥ ९ ॥ 
॥ धरु. ॥ ख्याती केली अजामेळ । होते निघाळं दिवाळे ॥ ७ ॥ 
मोकलिला प्रायश्रचित्ती । कोणी 'न धारेती हातीं ॥ २ ॥ | 


&>_ ० &-_ 


तुका हणे मुक्त वाट । वैेकठीची घडघडाट ॥ ३ ॥ 


भ्व्दो 


९ त. तान भुके-२ षे. हरिळ.-३ पे. ते-४ पं. "निवडे तो ” याम्हळ * निगड- 
क र ० 4 
वो”.-% प. भीत.-६ प. कामाविळे तरी पिका वोज घडे.-७ पे. विश्वाराची -८ पं. पाहा- 
दोसी.-९ दे. त. ख्यात. 











५॥ १५४४ ॥ 
सरळी हीं नामे उच्चारावीं सदा । हरि बा गोविंदा समळछृष्णा ॥ ९१॥ 
॥ घर. ॥ पुण्य पवेकाळ तीर्थ ही सकळ । कथा सिंधुजळ न्हाऊं येती 
॥ ४७ ॥ 
अवेध चि लाभ चैसलिया घरा । येती भाव धरा एके ठायी ॥२ ॥ 
सेळ्या मेंढ्या गाई.सेवा घती सैसी । कामधेनु तैसा नव्हे एके ॥ ३ ॥ 
तुका हणे सुखं पाविजे अनंता । हे वर्म जाणतां सुलम चि ॥ ४ ॥ 
॥१५४५ ॥ 
पावैत्र तो देह वाणी पुण्यवंत । जो वंदे अच्युत सवे काळ ॥ १ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ तयाच्या चिंतन तरतीळ दोषी । जळतीळ रासी पातकाच्या 
॥४॥ 
देव इच्छी रज चरणींची माती । धांवत चालती मार्गे मागे ॥२ ॥ 
काय त्यां उरलें वेगळें आणीक । बैकुंठनायक जयां कंठीं ॥ ३ ॥ 
तुका हणे देवभक्तांचा संगम । तेथें ओघ नाम जिंवेणीचा ॥ ४ ॥ 
॥१५८४६॥ 
पाप ताप दैन्य जाय उठाउठीं । जालिया भेटी हरिदासांची ॥ ९ ॥ 
॥ घु. ॥ ऐस बळ नाहीं आणिकांचे अंगीं । तपे तिर्थ जगीं दाने व्रतं 
| ॥२५॥ 
चरगांचे रज वंदी शूळपाणी । नाचती कौर्तनीं त्यांचे मायां 1 २ ॥ 
भव तरावया उत्तम हे नाव । भिजो नेंदी पाव हात कांहीं ॥ ३ ॥ 
तुका ह्मणे मन जाले ममाधान । देखिले चरण वेष्णवांचे ॥ ४ ॥ 
५ पं. इं.-२ पं. एकी.-३ पं. तप तीथ जगीं दान व्रतें । .--४ पे. हे कडवे लेखक- 
चरमादाने लिहिण्याचं राहिलें आहे. 


५.३.% 





॥ ९५४०७ ॥ 
येणं बोधे आह्यी असो सर्वकाळ । करूनि निर्मळ हरिकथा ॥ १ ॥ 
॥ धरु. ॥ आह्ली भूमीवरी एक देइवांचे । निधान हे वाचे सांपडल ॥ ४ 
तरतील कुळें दोन्ही उभयतां । गातां आइकतां सुखरूप ॥ २ ॥ 
न चळे ह्य मंत्र न हेणों यातीकुळ । न लगे काळ वेळ विचारावी ॥३॥ 
तुका हणे माझा विठ्ठळ विसांवा । सांटवीन हांवा त्ददयांत ॥ ४ ॥ 
॥ ९५४८ ॥ 
ब्रहुतां जन्मीचे संचित । सबळ होय जारे बहुत । 
तारे चि होय हरिभक्त । छपावंत मानसीं ॥ ९ ॥ 
॥ घर. ॥ हणवी हणियारा तयांचा । दास आपुल्या दासांचा । 
अनुसरले वाचा । काया मर्ने विठलीं ॥ ७ ॥ 
असे भूतदया मानसीं । अवघा देखे त्हषीकेशी । 
जीवे न विसंबे त्यासी । मार्ग मागे हिंडतसे ॥ २ ॥ 
तुका झणे निविकार । शरणागतां वज्ञपंजर । 
जे जे अनुसरळे नर । तयां जन्म चुकले ॥ ३ ॥ 
॥९५४९॥ 
तारू लागले बदरीं । चंद्रमागेचिये तिरी ॥। १९ ॥ 
॥ परु. ॥ हुटा लुटा संतजन । अमुप हे रासी धन ॥ ७ ॥ 
जाला हरिनामाचा तारा । सीड लागळे फरारा ॥ २ ॥ 
तुका जवळी' हमाल । भार चालवी विठठल ॥ ३ ॥ 
_ ९ पे. “ दैवांचे ” याबइल छंदासाठी " दःवांचे » असे सर्वे प्रभात लिहिळे आहे -२ ई- 
न हणे.-* पं. जन्मांचे.-४ पे. जरि होय.-« पे. अतरी.-६ पं. अनुसरल्या.-७ दे. स. 
शयासी.--८ पं. जन्मा, > 


मर्द ग्र > शरॉविहेरं % ह] 
4६१९९ 


॥ ९५५० ॥ 
आळवीन स्वर । कैशा मधुरा उतर ॥ १॥ 
॥प्रु.॥यें वो यं वो पांडुरंगे । प्रेमपान्हा मज दंंगे॥ ७ ॥ 
पसरूने चाची । बेचने ही करुणेची । २ ॥ 
तुका ह्मणे बळी । आह्ली ळ॑ंडिवाळे आळीं ॥ ३ ॥ 
॥१५५१९॥ 
सकळिकांचे समाधान । मेव्हे देखिल्यावांचून ॥ १ ॥ 
॥ घु ॥ रूप दाखवी रे आतां । सहसत्रभुजांच्या मंडिता ॥ ७ ॥ 
शखचक्रपद्मगदा । गरुडासहित ये गोविदा ॥ २ ॥ 
तुका हणे कान्हा | भूक लागली नयनां॥३ ॥ 
॥ १५५२ ॥ 
पतितपावना । दिनानाथा नारायणा ॥ १ ॥ 
॥ घर. ॥ तुझे रूप माझे मनीं । राहो नाम जयो बाणी ॥ ७ ॥ 
भ्रह्मांडनायका | भक्तननाच्या पाळका ॥ २ ॥ 
जीवांचिया जीवा । तुका हणे देवदेवा ॥ ३ ॥ 


(| ५५३ ॥ 
करीं हं चि काम । मना जपे राम राम ॥ १ ॥ 
लागो हा चि छद | मना गोविद गोविद ॥ २ ॥ 
तुका हणे मना | मज भीक द्यावी दीना॥ ३ ॥ 


१ पं. मधुर.-२ दे. वचन हं करुणेची. पे. वचन हे  करुणेची.-* त. पै. लडिगाळे 
आळी -४ पं. नाही.--५ त. रूप दार्बी २ अनंता 1.-६ पॅ. जीर्बोिया. 





ग ९५५४ 


आपुलिया छाजा । धांवे मक्तांचिया काजा ॥१९॥ 
॥ प्र. ॥ नाम धरिले दिनानाथ । सत्य करावया त्र ॥ ७ ॥ 
ओघात निवारी । छाया पीतांबर करी ॥ २ ॥ 
उभा कर कटीं | तुका हणे याजसाटी ॥३ ॥ 
॥१५५५॥ 
साधावया भक्तिकाज | नाहीं लाज हा धरीत ॥ ९ ॥ 
॥ घर. ॥ ऐसियासी शरण जावं । शक्ती जीवे न वंची ॥ ७६ ॥ 
भीष्मपग केला खरा । भनुधरा रक्षीलं ॥२॥ 
तुका हमे साक्ष हाती । तो म्यां चित्ती धण्यिला ॥ ३ ॥ 
॥ ९५५६ ॥ 
धेनु चरे वनांतरी । चित्त बाळकापे घरीं ॥ १ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ तैर्स करीं वो माझे आई । ठाव देडाने राखं पार्यी ॥७॥ 
काढिता तळमळी । जिवनाबाहर मासोळी ॥ २ ॥ 
तुका हणे कुडी । जीवाप्राणांची आवंडी ॥ ३ ॥ 
॥ १५५७॥ 
हरिजनाची कोणां न घडावी निदा । साहात गोविंदा नाहीं त्याचं ॥१॥ 
॥ धु. ॥ रूपा येऊानेयां धरी अवतार । भक्तां अभयंकर खळां कष्ट 
२४५ 
दुर्वास हा छळां आला आंबक्रदी । सुदर्शन त्यासी जाळित फिरे॥ २ | 


९ प्र. “ भाघात ” याबद्दल “* धात भाषात ”.--२ त. पीताबर.-२ पं. नाही. लाज घरी 
8४ पं. साती. « प. “ हा” नाही. 











कन श्रीविहीळ; !*/- 


द्रौपदीच्या क्षोभ कौरवांची शांबि । होऊनि श्रीपात साह्य केळे ॥ ३ ॥ 
न सहि चि बब्रु पांडवां पारिखा । घधुडाविला सखा बळिमद्र ॥ ४ ॥ 
तुका हणे अंगीं राखिली दुर्गधि । अश्वत्यामा वधी पांडवपुत्रां॥ ५ ॥ 
॥ ९५५८ ॥ 
ज्यासी आवडी हरिनामांची । तो चि एक बहु शुचि ॥१९॥ 
जपतो हरिनाम बीज । तो चि वणीमाजी द्विज ॥२॥ 
तुका हणे वणी धम । अवर्धे आहे समब्रह्म ॥ ३ ॥ 
॥ १५५९ ॥ 
विठ्ठळ हा चित्ती । गोड लागे गातां गोती ॥ १ ॥ 
॥ पु. ॥ आह्मां विठळ जीवन । टाळ चिपळिया धन ॥ ४७ ॥ 
विठ्ठळ हे वाणी । अमृत हे संजिवनी ॥ ३ ॥ 
रंगला या रंग । तुका विठठल सरर्वारगे ॥३॥ 
॥ ९१५६० | 
विठ्ठल विठ्ठल मंत्र सोपा । करी पापा निर्मळ ॥ १९ ॥ 
॥ धरु. ॥ भाग्यवेता छंद मनीं । कोडं कानीं ऐकती ॥ ६४ ॥ 
विठ्ठल ह दैवत भोळे । चाड काळे न धरावी ॥२॥ 
तुका हणे भलते याती । विठल चित्तीं ते शुद्ध ॥३॥ 
1९५६१९ ॥ 
झणे विठ्ठल ब्रक्म नव्हे | त्याचे बोल नाइकावे ॥ १ ॥ 
॥ धर. ॥ मग तो हो का कोणी एक । आदि करेनिब्रह्मादिक ॥७४॥ 


क 


४ दे. त, साइ.-२ पं. जपे हरिनाम बीज. दे. जपतो हरिनाम बीज.--३ पं. बिडुल बिडुल 
बाणी ।.-४ पे. सर्वे अंगे -« पे. कोड.-६ प. शुद्ध ते.-७पं. “ तो ” नाहीं. 


तुकारॉणाकिजरॅभंग, दु्श्व् 


नाहीं विठठल जया ठावा । तो ही डोळां न पाहाबा 1 २ ॥ 
तुका ह्मणे नाहीं । त्याची भीड मज कांही ॥ ३ ॥ 
1९५६२९ ॥ 
एक पाहातसां एकांची दहन । सावध त्या गण कांरे नेव्हा ॥ २ ॥ 
॥ धर. ॥ मारा हाक देवा भय अटाहास । जंव काळाऐेसे जाल नाहीं ॥ ६४ 
मरणांची तव गांठोडी पदरीं । जिणे तों चि वरि माप भरी ॥ २ ॥ 
तका हणे थिंग वाहाती मारग । अंगा आले मग हाली नेदी ॥३ ॥ 
॥१९१९५६२३ ॥ ौ 
संतांसी तां नाहीं सन्मानाची चाड । परि पडे द्वाड अव्हेरितो ॥ ९ ॥ 
॥ धु.॥ ह्ॅणऊनि तया न वजावें ठाया ) होतसे घात या दुंबळाचा ॥४७॥ 
भावहीना आड येतसे आशंका । उचितासी चुका घालावया ॥ २॥ . 
तुका ह्ये जया संकोच दर्शनें । तया ठाया जाणे अनुचित ॥ ३ ॥ : 
॥ ९५६४ ॥ | 
ससारसंगे परमार्थ जोडे । ऐसें काय घडे जाणंतनो ॥ ९ ॥ 
॥ धर. ॥ हंडग्याच्या आळां अवधी चिपाड । काय तेथे गोड निवडावी. 
॥६॥ 
'ढेकणाचे बाजे सुखाची कल्पना । 'मर्खत्व वचना येऊ पाहे ॥२॥ 
तुका हणे मद्य सांडबी लंगोटी । सांगितला सेटी'' विचार त्या ॥३॥. 


॥९१५६५ ॥ 
जातीचं तं चढे भेम । पक्षी स्मरे राम राम ॥ १॥ | 


न्न्टर्न्ा -ऱ- >" “>: >“ न्न ना-८ “८ "> ऱ्या 


९ प. जया विठ्ठल नाही ठावा.-२ पं. व्हयना.--१. प. अटाहास्य.-४ प. जिणे वो चि 
माप भरे. -« दे.नत. पं. धींग ( पण इंसकोशांत “ विंग "” असा आहे.) -६ पे. अव्हेरि- 
ती.-७ पे. दुर्बळासी.-८ पे. हेंडगाच्या.-. ९ प. तेथी.- ९० पं. सेवटी.- ९९ षे. जाती- 
च्या चढे. « न 


॥ धरु. ॥ ते काय गुण ल्वगती येरां । कोंगा पिंजरा शोभेना ॥ ७.॥ 
शिकविले ते सुजात सोसी । मग तयासी मोल चढे॥ २ ॥ 
तका ह्मगे वेषधारी । हिजंड्या नारी नव्हेवि ॥ ३ ।। 
न ॥१५६६॥ 
वेसोनि यिछरीं । बेडुक सागरा विक्कारी ॥ ९ ॥ 
॥ भ्र. ॥ नाही देखिला ना ठावा ।] तोंड पिटी करी हांवा॥ ७ ॥ 
फगर्त काडळें । हणे मी राजहंसा आगळे ॥२॥ 
'गजाहूनि खर । हणे चांगला मी फार ॥ ३ 
मुळाम्याचं नाणं । तुका हणे. नव्हे सोनं ॥ ४ ॥ 
॥१९१५६७॥ 
मुक्त होता. परी बळे जाला बद्ध । घेउनियां छंद माझं माझं ॥ ९॥ 
पाप पुण्य अंगी घेतलं जडून । वर्म नेणे कोण करिता तो॥ २॥ 
तुका हणे वांयां गेळें वांयां विण । जैसा मगशोण मगजळीं ॥ ३ ॥ 
1९५६८ ॥ 
पढरिये माझं माहेर साजणी । ओविये कांडणीं गाऊं गीते ॥ ९१ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ राही रखुमाई सत्यभामा माता । पांडुरंग पिता माहियेर ॥४॥ 
उद्धव अक्रूर व्यास आंबक्रषि । भाई नारदासी गौरवीन ॥२॥ 
गरुड बंधु लडिवाळ पुंडलीक | यांचे कवतुक वाटे मज ॥ ३ ॥ 
मज बहु गोत संत आणि महंत । नित्य आठवीत ओवियेसी ॥ ४ ॥ 
निवृत्ति ज्ञान देव सोपान चांगया । जिवलगा माझिया नामदेवा ॥५॥ 











ची व बरिआाााााळाााायाचया ४४00 टाटा णणा ण णीशीणी?णा 0१0१0?0ण2?0 कटणपा०५>>-- 


२०. २५)... क 


१ पं. कागा न शोमे पिंजरा.-२ प. “तं” नाही.--३ पं. मग मोळ चढे त्यासी 
8 पे. न होती. दे. नव्हती.-« दे. त. वसने.-६ दे त. फुगाते.-७ पं धरिता.-< पं. तुका 
झणे गेले व्यथं बांयां ववि्णें । जेसा मृग शीगे मुगजळे.-श्प. त. गीती.-९०पे. माहेर माहे, : 


नागोजन मित्रा नरहरि सोतारा । रोहिदास कबिरा सोइरिक् ॥ 
परँसे भागवता सरदास सांवता । गाईन नेणतां सकळांसी ॥७॥ 
चोखामेळा संत जिवाचे सोडरे । न पडे विसर यांचा घडी ॥ ८ ॥ 
जीवीच्या जीवना एका जनादना । पाटंका कान्हया मिराबाई ॥९॥ 
आणीक दी संत महानुभाव मुनि । सकळां चरणी जीव माझा ॥९ ०॥ 
आनंद ओविया गाईन मी त्यांसी । जाती पंढरीसी वारकरी ॥९१॥ 
तुका हणे माझा बळिया बापमाय | हरबँ नांदो सये घराचारी ॥ १२॥ 

॥१५६९॥ 
पोट लागले पाठीशी । हिंडवित देशोदेशी ॥ ९ ॥ 
॥ घु. ॥ पोटाभेगं जिकडे जावें । तिकडे पोट येते सवे ॥७ ॥ 
जप तप अनुष्ठान । पोटासाटी जाले दीन ॥ २ ॥ 
पोटे सांडियेली चवी । नीचापुढे तं नाचवी ॥ ३ ॥ 
पोट काशियाने भरे | तुका ह्मणे झुरझुरू मरे ॥ ४ ॥ 

आरत्या ॥ शदे | 

॥ (५८७१॥ 
जगदीश जगदीश तुज ह्मणती । पारि या जनामाजी असशील युक्ति । 
पुण्यपापविराहित सकळां आधेषति । दृष्टा परि. नळणी अल्प्ति गति ॥ १॥. 
॥ घु. ॥जय देव जय देव जय पंढारेनाथा । श्रीपेढरिनाथा । 
नुरे पाप विठ्ठल हणतां सर्वया ॥ ४ ॥ 
आगम निगम तज नेणती कोणी । पारे तं भाव मक्ति जवळी च दोन्ही । 
नेणतां विवियक्त राते पजेनी । न माये ब्रह्मांडी संपष्टायनीं ॥ २॥ 


९ पे. रोहेढासा- ९ पं. परसा.-- ९ प. पाठक हा कान्हा मिराबाई । त. पाटक का- 
न्हया०. दे पाटका० -४ दे. ह.-५ दे. वारेकरी.-६ दे त. हरुष. पं. हर्षे नांदे- ७ द 
त. जगदेश॒ जनदेदा -८ पं. पुण्यपापाविराहेत.-९ प. नुरे चि पाप.--९० (५पजरनी ? 
भथना “ पूजेने ” असे असावे. ) पे.० पुजनी । न माप ब्रझांडी तो संतष्ट ० १ 





क्ट श्रॉंवििल. ' 


असुरां काळ भासे विक्राळ पुढं । पसरी मुख एक चावितो धुड । 
भक्ता शरणागता चाले तो पुढ । दावी वाट जाऊं नेदी वांकर्ड ॥३॥ 
एकाएकी बहु विस्तरला सुख । खेळे त्याची ळीळा तो चि कवतुके । 
तेथें नरनारी कवण बाळके । काय पापपुण्य कवण सुखदुःख ॥ ४ ॥ 
सकळां वमी तृ चि जाणशी एक । बद्ध मोक्ष प्राप्त आणि सुखदुःख । 
जाणों ह्मणतां तुज ठकलीं बेहुतेके । तुका हणे हरण आलो मज संख ॥८॥ 
| ॥ ९५७१९ ॥ | 
दैत्यभार॑ पीडिली पृथ्वी बाळा । ह्मणोनि तूज येणें जाळे गोपाळा । 
भक्तिप्रतिपाळक उत्सव सोहळा । मंगळें तुज गाती आंबळ बाळा ॥१॥ 
॥ ध्र.॥ जय देव जय देव जय गरूडध्वजा । श्रीरॉरुडध्वजा । 
आरती ओवाळू तुज भक्तीकाजा ॥ ४ ॥ 
गुण रूप नाम नाहीं जयासी । चिंतितां तैसा चि होसी तेयांसी । 
मत्स्य कूर्म वराह नरासह जालासी । असुरां काळ हूण ठाके ध्यानासी 
॥२॥ 
सहस्र रूपं नाम सांवळा ना गोरा । श्रुति नेती हणती तुज विश्वंमरा । 
जीवनां जीवन तूं चि होसी दातारा । न कळे पार ब्रह्मादिकां सुरवरां 
॥३॥ 
संतां महंतां घेरी ह्कणवी झथियारा ।' शंखचक्रगदाआयुधांचा भारा । 
सुदरशंन घरटी फिरे अवश्वरा । सकुमार ना स्थळ होसी गोजिरा ॥ ४ ॥ 
भावेविण तुझें न घडे पूजन । सकळ ही गंगा जाल्या तुजपासून | 





"00 ">> ५॥॥॥॥५॥५--/- शश तीशी 


१ पे. त. वहुतेक.-२ त. राख.-* दे. परथवा.-8 पं.० उत्हाहे सोहळा | मंगळ तुज 
गाती आबळा बाळा.-% त. आबळें बाळा.--६ प. एवढा 'चरण नाहीं - ७ त. जयांसी.- 
८ दे. मुणि.-९ पे. झणवी घरी.-९० पं. आवस्वरा ( भवसरा ! ), 


तुकारामाचे अभग, पडु क्ती 


उत्पत्ति प्रळय तू' चि करिसी पाळण | धरूनि राहिला तुका निश्चर्यी चरण 
॥ ५ ॥ 
॥९५८५७२ ॥ 


४ 


काय तझा महिमा वश मी किती । नाममात्र भवपाऱा तटती | 
पाहातां पाउळं हे विष्गमती । कोटिकळां सहित जे उद्धरती ॥९॥ 
॥ ध.॥ जय देव जय देव जय पढरिराया । श्रीपेढरिराया | 
करूनियां करवंदी । सांडींन काया ॥ ४७ ॥ 
मंगळआरतीचा थोर महिमा | आणीक द्यावया नाहीं उपमा | 
श्रीमुखासहित देखे जो कर्मा । पासुन सुटे जैसा रवि नासी तमा ॥ २॥ 
धन्य प्रतकाळ हे एकादशी । जागरण उपवास घडे जयांसी । 
विष्णूचे पूजन एकाभावेसी । नित्यमुक्त पूज्य तिहीं लोकांसी ॥ ३ ॥ 
न वजे वांयां काळ जे तुज ध्याती । असे तुझा वास तयांच्या चिर्ची ५ 
धाले सुखे सदा प्रेमे डळती । तीर्थ माळिंग वास तयांचा पाहाती ॥४॥ 
देव मक्त तू चि जालासी दोन्ही । वाढावया सुख भक्ति हे जनीं । 
जड जीवां उद्ार होय लागानि । शरण तुका वंदी पाउलं दोन्ही ॥ ५॥ 
॥ १५७३ 

कसरायें गर्भ वधियेळे सात । 

हणोनि गोकुळासी आले अनंत । 

घ्यावया अवतार जाले हं चि निमिचे । 

असुर संहारूने तारांवे भक्त ॥ ९ ॥ 


न टना“ -----:------५----८-५-/८--५५-------- 


* ९ पं. करिसी तू वचि पाळण.-२ दे. पं. नामे मार्वे.-३ दे. पे. पाउले-8 प. "ले 
*याबद्दळ “ जग ”.-« पं. “ जप *' नाहीं.-६ पे. अखंड तझा बास जयांच्या 
चिचो.-७ त. मळिणे, दे. पे. मळिन--< पे. “ जाळे ” शब्द नाईही.-९ दे. त. प. 
निमि त्य, | 





१३०९ श्रोबिड्ठळ.. 


॥ ध्रु. ॥ जय देव जय देव जय विश्वरूपा । श्रीविश्वरूपा । 
ओवाळीन तुज देहदीपं बापा ॥ ७ ॥ 
स्थूळरूप होऊनि धरितसे साने । 
जैसा भाव तैसा तयांकारणें । 
दैव्यांसी भासला सिंहे गजाने । 
काळासी महाकाळ यशोदेसी तान्हे ॥ २ ॥ 
अनंत वर्णी कोणा न कळे चि पार | 
सगुण कीं निर्गुण हा ही निर्धार । 
पांगलीं सोही अठरा करितां वेव्हार । 
तो वेळितसे गौळियांचें खिछार ॥ ३ ॥ 
'तेहतिस कोटि तिहीं देवांसी श्रेष्ठ । 
पाउले पाताळी नेणती स्वर्ग मुगुट । 
गिळिलीं चौदा भुवने तारे न भरे चि पोट । 
तो खाउन धाला गोपाळाचे उच्छिष्ट ॥ ४ ॥ 
महिमा वर्णू तारे पांगालिया श्रुति । 
सिणला शेष चिरल्या जिव्हा करितां स्तुती । 
भावेविण कांहीं न चले चि युक्ते । 
राखे शरग तुकयाबंधु करी विनंती ॥ ५ ॥ 

॥ ९५७५७४॥ ी 
परमानंदा परमपुषोत्तमरामा | 


क ० ल -दामननन->>> अय सान 








यया "पपनस 





९ पै. “ श्रोविश्वरूपा नाहीं.-२ दे. सिहीं गजान. त. सिंही गजाने.--३ दे. साई. 
४ पं. तो ह्या वाळितसे.-« पे पाउले पाताळी स्वर्गी मुगुट. 


तुकारांकचे अभंग. बशर 


अच्युता अनंता हरि मेघश्यामा । 
अविनाश अलक्षा परता परत्रह्मा । 
अकळकळा कमळापती न कळे महिमा ॥ १ ॥ 
॥ धु ॥ जय देव जय देव जर्य जी श्रीपती । 
मगळशुभदायका करीन आरती ॥ ७ ।॥ 
गोविंदा गोपाळा गाकुळरक्षणा । 
गिरिधरकर भवस्ागगरतारक दाधिमथना । 
मधुसूदन मुनिजीवन धर शीश्रमहरणा । 
दीनवत्सळ सकळां मूळ जय जयनिधाना | २ ॥ 
विश्वभरो सवेश्वर जगदाधारा । 
चक्रधर करुणाकर पावन गगजेंद्रा । 
सुखसागर गुणआगर मुगुटमणी शूरा । 
कल्याणकैवल्यमाते मनोहरा ॥ ३ ॥ 
गरुडासना रोषडायना नरहरी । 
नारायणा ध्याना सुरवरहरगौरी । 
नंदा नंदनवंदन त्रिभुवनांभीतरी । 
अनतनामीं ठसा अवतारांवरी ॥ ४ ॥ 

_ सगुगनिर्गुणसाक्ष श्रीमंत संतां । 
मगवाना भगवता कालेकतांता । 


>“. ------- ----/------- 


९ दे. त. जया जी श्रोपती.-२ पे. विश्वंभरा सर्वच जगदोद्ारा- ३ दे. त. सु हर- 
अरगोरी.-४ पं. “ मगवाना ” नाही.-« दे. त. कालरुदींता ( कालरुदंवा ! ). 





अ आनच नल 





५२ 


--->>->><ज- अग "ग्यालवहाचययळावलनलकी, 


श्रीविठठळ, 


उत्पत्तिपाळणपासुन संहारणसत्ता । 

शरण तुकयाबंधु तारी रिति बहुतां ॥ ५ ॥ 
॥१५५७५॥ 

पंढारे पुण्यभूमी भीमा दक्षिणवाहिनी । 

तीथ हे चंद्रभागा महा पातकां धुनी । 

उतरले वैकुठमहासुख मेदिनी ॥ १ ॥ 

॥ परु. ॥ जय देवा पांडुरंगा ज॑य अनाथनाथा । 

आरती ओंवाळीन तुझ्ां ल्क्ष्मीकांता ॥ ४७ ॥ 

नित्य नवा सोहळा हो महोवाद्यांचा गजर । 

सन्मुख गरुड पारीं उभा जोडुनि कर । 

मंडितचतुर्भजा कटी मिरवती कर ॥ २ | 

हरिनाम कीर्तन हो आनंद महाद्वारी । 

नाचती प्रेमसुख नर तेथिच्या नारी | 

जीवन्मुक्त लोक नित्य पाहाती हरी ॥ ३ ॥ 

आषाढी कातिकी हो गरुडटकयां भार । 

गर्जती नामघोष महाविष्णववीर | 

पापासी रींग नाही असुर कापती सुर ॥ ४ ॥ 

हे सुख पुंडलिक कसे आणिले बाप । 

निर्गुण साकारले आह्यांलागि हं सोपं । 

झरणाने चरण धरोनि तुका राहिळा सुखें ॥ ५ ॥ 


९ दे. ब. जया.-९ पै. दो.-३ हे महावाद्यां गजर.- 8 पं. कीर्तने.-- « पं. गरुडड- 
किर्याचा.-६ दे. नाम घोष.-७ पे. आल्लांलागी सोप. 


डेर 





॥ १५७६ ॥। 

अवतार गोकुळी हो जन तारावयासी । 

लावण्यरूपडे हं तेजपुजाळरासी । 

उगवतां कोटि बिंब रवि लोपले शाशी । 

उंत्साव सुरवरां मही थोर मानसीं ॥ ९ ॥ 

॥ धरु. ॥ जय देवा रृष्णनाथा जय रखुमाईकांता । 

आरती ओंवाळीन तुलां देवकीसुता । 

जय देवा रुष्णनाथा ॥ ६४ ॥ 

वसुदेवंदेवकीची बंद फोडुंनी शाळ । 

होउनि विश्वनानिता तया पोटिंचा बाळ । 

देत्य हे ञआरसियळे समूळ कसासी काळ । 

राजंया उद्रसेना केला मथुरापाळ ॥ २ ॥ 

राखतां गोधन हो इंद्र कोपला भारी । 

मेघ जो कडाडिला शिळा वर्षतां धार्री । 

राखिले गोकुळ हे नखीं धरिला गिरी । 

निर्भय लोकपाळ अवतरले हरी ॥ ३ ॥ 

कौतुक पाहावया माव ब्रह्यानें केली । 

वत्स ही चोरुनियां सत्यलोकासे नेली । 

गापाळ गांइईवत्सं दोही ठायी राोखीलीं । 

सुखाचा प्रमांसधु अनाथांची माउली ॥ ४ ॥ 
_ ९ पे. तेज: पुजाळ रासी.-२ पं. उत्साह.--३ पं. फोडिलो-४ पे. कादिर प 


राज्पया. ६ दे. वरि -७ त. हो.-८ पं. वत्स हे चारोनियां. दे. वत्स चोरोनिया.-९ दे. 
गाई बत्त.-९० त. पे. रत्तिळी 


ही 


श्रीनिहळ, 


तारिले भक्तजना दैत्य निर्दाळूनि । 

पांडवां साहकारी आडल्यां निवोणी । 

गुण मी काय वर्ण माति केवढी वागी । 

विनवितो दास तुका ठाव देई चरणीं ॥ ५ ॥ 
॥ ९१५७७ |] 

सुंदर अंगकांती मुख भाळ सुरेख । 

बाणली उटी अंगीं टिळा साजिरी रेख । 

मस्तकी मगट कानीं कंडलां तेज फांके । 

आरक्त दंत हिरे कैसे शोभले निके ॥ ९ ॥ 

॥ घर. ॥ जय देवा चतभजा जय लावण्यतेजा । 

आरती ओवाळीन भवतारिया हा वोजा । जय ० ॥ ७ ॥ 

उदार जुझार हा जया वाणिती श्रुति । 

परतल्या नोति ह्मणती तयां न कळे गति । 

भाट हा चतुमुखे अनुवाद कारेती । 

पांगळी साही अठरा ख्प न गति ॥ २ ॥ 

ऐकोनि रूप ऐसे तुजलागी धुंडिती । 

बोडके न्न एक निराहार यति | 

साधनें योग नाना तपे दारुण किती | 

सांडिळें सुख दिली संसारा शांती॥ ३॥ 

भरूनि साजी लोकां तिहीं नांदासि एक | 


क य य क 

१ दे. वाणूं-२ प॑. मागे.-३ दे. मख. प. मळ -४ पे. साजिरा.-५ पं. कंडळे.- 
६ दे. त. जया.-७ त. भवतारिया वोजा. पे. भवतारी हा वजा.-८ दे. इति. त. इवि.- 
९ व. तपदी.--९ पं.० दिले तंसाराची त्या शाति | 


तुकारामांचे अभंग. दर्ड 


कामिनी मनमोहना रूप नाम अनेक । 

नासति नाममात्र भेवपातर्के शोक । 

पाउळें वदिताती सिद्ध आणि साधक ॥ ४ ॥ 
उपमा द्यावयासी दुर्जे काय हें तुज । 

तत्त्वासि तत्त्वसार मूळ जालासी बीज । 

खेळासि बाळलळीळा अवतार सहज । 

विनवितो दास तुका कर जोडोनि तुन ॥ ५ ॥ 


॥९५५७८ ॥ 
सकुमार मुखकमळ निजसारनिर्मळ । 
सावळी सुनीळ तनु भ्रमरांग कुरळ | 
झळकति दिव्य तेजे देत माज पातळ । 
मिरवाळिं मयूपत्रे मुगुट कुंडळं माळ ॥ ९ ॥ 
॥ घु. ॥ जय देवा जगदीश्वरा । 
धन्य रखुमाईवरा । आरती करीन काया । 
ओवाळिन सुंदरा । जय ० ॥ ७६ ॥ 
गोजिरे ठाणमान भजा मंडित चारी । 
शोभाते शंखचक्रगदापझ मोहरी । 
त्हदर्यी ब्रह्मपद बाणले शंगारीं । 
गर्जति चरणीं बांकी कंठ कोकिळास्वरी ॥ २ ॥ 


टन. >. कि. 
तडवी 





९ पे. भवपातक.-२ पं. वंदिती.-३ पं. पाताळ.-४ दे. त. पे. मयोरपत्रे-५ के 
ठाणमाण.-६ पे. कोकिळस्वरी. न 


शर 
| 
» 


५३६ 


श्री विडल, 


घवघवित उटी अंगीं बावन चंदनांची । 

लह्लाटीं कस्तुरिचा कास पितांबरावी । 

केटिसूत्र वारे साजिरे प्रभा वर मोतियांची । 

संगीत सकळ मुद्रा पाउले कुकुमाची ॥ ३ ॥ 

सौभाग्यसुख सागर गुणलावण्यखागी । 

लाववी दीनवत्सळ विश्व लाविले ध्यानी । 

आश्चर्य देव करिती क्राषि राहिले मुनि । 

धन्य ते प्रसवली ऐसिया नदपत्नी ॥ ४ ॥ 

वाणितां ध्यान महिमा श्रुति राहिल्या नात । 

रविकोटि चद्र तारा प्रकाशा न तुळती । 

उदार सुर गंभीर पूर्ण आनंदमूते । 

तुकयाबंधु हणे स्तवू मी काय किती ॥ ५ ॥ 
॥ ९५५९ ॥ 

महा जी महादेवा महाकाळमदंना । 

मांडियेळें उदग्रतप महादीप्त दारुणा । 

परेधान व्याप्रांबर चिताभस्मलेपना | 

स्मशान क्रीडास्थळ तुह्या जी त्रिनयना ॥ ९ ॥ 

॥ घु.॥ जय देवा हॅरेश्वरा जय पार्वतीवरा । 

आरती ओंवाळिन कैवल्यदातारा | जय ० ॥ ४७॥. 

रुद्र ह नाम तुझां उदग्र संहारासी । 





९ दे. लल्हाट. प लछाट.-२ पं. ६ पाक्ते नाही.-*२ पे ० गंभीर आनंद हे मर्सि.-< 
$-दे. चिदाभस्मलेपना.--« पै. स्मश्ञानी.-६ पं. त. संहाररासी. 


तुकाऱमाचे . अभंग, १ ३३० 


शकर शिव भोळा उदार सववस्वी । 

उदक बेलपत्र टाळी वाहिन्या देसी । 

आपुले पद दासां ठाव देई' कैलासी ॥ २ ॥ 

ड्रेलाक्यव्यापका हो जन आणि विजन । 

विराटस्वरूप हे तुझें साजिरे घ्यान | 

कॅरितो वेद स्तुती कीती मुखं आपण । 

जाणतां नेणवे हो तुमचे महिमान ॥ ३ ॥ 

बोलतां नाम महिमा असे आश्चर्य जगीं । 

उपदेश केल्यानंतर पापे पळती वेगी । 

हरहर वाणी गर्जे प्रम संचरे अंगी । 

राहिलि दृष्टी चरणी रंग मीनला रंगीं॥ ४ ॥ 

पुजूनि लिंग उभा मुका जोडोनी हात । 

करितो विज्ञापना परिसावी हे मात । 

अखंड राहूं द्यावें माझे चरणीं चित्त । 

घातले साष्टांग मांगे मस्तकीं हात ॥ ५ ॥ 
॥ १९५८० | 

अवतारनामभेद गणा आदि अगाद | 

जयासे पार नाहीं पुढे खुंटला वाद । 

एक "चि दंत शोभे मुख विक्राळ दोंद । 

ब्र्मांडामाजि दावी अनंत हे छंद ॥ १ ॥ 





डड लच 


९ पं. देसी.-२ पे. वन.-२ पं. करिती.-४ पं. मुख्य.-५ पं, पूजिले.-६ पं. मासे, 
७ पं. भगाध. 


हि 





खेड्ट्टि 


श्रॉंविहळ, 


॥ धु. ॥ जय जया गणपती ओंबाळिन आरती । 


साजिऱ्या सरळ भुजा फरशकमळ शोभती ॥ ७ ॥ 

है मही ठेंगणी हो तुज नृत्यनायका । 

भावरि फेर देतां असुर मादळे एकां । 

घातले तोडरीं हो भक्तजनपाळका । 

सहस्र नाम तुज भुक्तिमुक्तिदायका ॥ २ | 

सुंदर शोभला हो ख्व॑ लोपलीं तेजे । 

उपमा काय देऊ असे आणिक दुजे । 

रावेशशितारागणं जयामाजी सहजे । 

उदरीं सामावली जया ब्रह्मांडबीजे ॥ ३ ।॥ 

वणिता शोष लीळा तया भागली मुखे । 

पांगुळले वेद चारी कैसे राहिले सुखं । 

अवतार जन्मला हो लिंगनाभी या मुखे । 

अमूते मृतिमंत होय भक्तीच्या सुखं ॥ ४ ॥ 

विश्व हे रूप तुजे हस्त पाद मखडे । 

ऐसा चि भाव देई तया नाचतां पुढे | 

धूप दीप पंचारति ओंवाळिन निवाडे । 

रोखे या शरणागता तुका खेळतां लाडे ॥ ५ ॥ 
॥९१९५८१॥ ग 

कनकाच्या परियेळीं उजळूनि आरती । 


९ प. ही पॅक्ति नही.-२ त. » तारांगण ०.--२ त. राख या इारणांगता. प. राखे 


डारणांगता. 


तुकारामांचे अभंग, र 


ररेनदीपशोभा कैशा पाजळल्या ज्योती ॥ ९ ॥ 

॥ धर.॥ आंवाळूं गे माये सबाह्य साजिरा 1 

राहिरखुमाईसत्यभामेच्या वरा ॥ ७ ॥ 

मंडितचतुर्भज दिव्य कानीं कुंडले । 

श्रीमुखाची शोभा पाहातां तेज फांकळें ॥ २ ॥ 

वैजयंती माळ गळां शोभे श्रीमंत । 

शोखचक्रगदापझ आयुर्धे शोमत ॥ ३ ॥ 

सांवळा सकुमार जैसा करदळीगाभा | 

चरणीचीं नेपुरें वांकी गर्जती नभा ॥ ४ ॥ 

ओंवाळितां मन हे उभे ठाकले ठायीं । 

संमदृष्टि समाधि तुकया लागली पार्यी ॥ ५ ॥ 
॥ ९५८२९ || 

भक्तीचिया पोटीं बोध कांकडा ज्योती । 

पेचप्राण जीवे भावे ओवाळूं आरती ॥ ९ ॥ 

ओवाळू आरती माझ्या पंढरीनाथा | 

दोन्ही कर जोडोनि चरणीं ठेवीन माथा ॥ ७॥ 

काय माहिमा वर्णू आतां सांगणें त॑ किती । 

कोटि ब्रह्महत्या मुख पाहतां जाती ॥ २ ॥ 

राही रखुमाई दोही दों बाहीं | 

मयूर ,पिच्छचामरं ढाळिति ठायी ठायी ॥ ३ ॥ 





९ पे. रतनदीपप्रभा.-२ पे. माळा.-* पे. “ इं” नाही.-४ पे. समदृष्टि समान तुकया 
लागला पार्यी. भ 


। ४५० । श्रीविहरू, 


तुका ह्गे दीप घेऊाने उन्मनति शोभा | 
विटेवरी उभा दिसे लावण्यगाभा ॥ ४ ॥ 
॥९५८३॥ 
धन्य दिवस आजि दीन संतांचे । नांदे तया घरीं देवत पंढरीचे ॥ ९॥ 
॥ परु. ॥ धन्य पुण्य रूप कैसा जाला संसार । 
देव आणि भक्त दुजा नाहीं विचार ॥ ४ ॥ 
धन्य पूर्व पुण्य वोडवळं निरूतं । संतांचे दशन जालें भाग्ये बहुत ॥ २ ॥ 
तुका हणे धन्य आलयांजोडली जोडी | संतांचे चरण ओतां जीवेंन सोडी ॥३॥ 
॥२१५८४॥ 
गाँऊ वागूं तुज विठो तुझा करू अनुवाद । 
जिकडे पाह तिकडे सर्वमय गोविद ॥ १ ॥ 
॥ परु. ॥ आनंद रे विठोबा जाला माझे मनीं । 





वी 


९ दे. त. दरुषण.-२ त. आतां न विसंभे घडी 1-४ पं. गाऊं नाच विठ तुझा «. 
* या अभंगाच्या पुढे रामेश्वर भटाचा एक अभंग तळेगांवच्या प्रतींत आहे तोः- 
तूं चि आत्माराम नव्हेसी देहधारी । स्तुति जरी होय झडो माझी वैखरी ! 
पातकी मृढ जन पडतील अघोरी । यालागी अवतार केला महीवरी ॥ ९ ॥ 
॥ प्रु. ॥ जय जय भक्तराया धमंमार्ते तुकया । आरती वोंवाळी भावे तुझिया पायां॥छ | 
तुझे ठायी असे भ्रम कोणा नकळे नेम । जन दं काय जाणे अनुभावितो राम । 
टाकोनि अभिमान जोर्वी धरिले प्रेम । बोलोनि महिमा तुझा जना| दिला विश्राम ॥ २ ॥ 
अद्भुत महिमा तुझा काय वर्णू दातारा | उदकोवेण अनन दिवस क्रमिळे तेरा । 
आतां हे ९सी प्राप्ति काय घडेल येरां । उदकीं कागद दिन रक्षिले अठर! ॥३॥ 
ऐकतां तुझं वचन मन होय उन्मन | सब्बिदानेद गाभा तुजठागी पूर्ण । 
नित्य हें असो माझे तुझे पार्यी अनुसंवान । कर्रान कृपादान देश इतुर्वे दान ॥४॥ 
इभस्र आणि वेदांत शिष्टाचार समस्त । आणिला एकवाक्या जनलोक हतार्थ । 
विशेष रामेश्वरा प्रेम दिलें बहुत । विनविता तुज आतां ठेवी मस्वकी हाव ॥ ५ ॥ 


तुकासमाथचे' ,अभंग॑. ५४१ 


'देखिळे लोचनी विटेसहित पाउले ॥ ७ ॥ 
ने करीं तपसाधने रे मक्तीचे सायास । 
हा चि जन्मोजन्मी गांड भक्तीचा रस ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे आह्यां प्रेमा उणे त॑ काई । 
पंढरीचा राणा सांटविला त्टदयी ॥ ३ ॥ 
॥१९१५८५ ॥! 
मागणं ते एक तुजप्रांते आहे । देशी तरिपाहे पांडुरंगा ॥ ९ ॥ 
या संतांसी निरवीं हे मज देई । आणिक दुजें _काहीं न मगे तुज ॥२॥ 
तुका हणे आतां उदार होई । मज ठेवीं पार्यी संतांचिया ॥ ३ ॥ 
॥ स्वार्मीर्नी काया ब्रह्म केळी ते अभंग ॥२० ॥ 
॥९५८६ ॥ 
शोधितां चि नये । ह्णोनि बोळगतो पाये ॥ १ ॥ 
॥ धरु. ॥ आतां दिसा नये जना । ऐसें करा नारायणा ॥ ६ ॥ 
परतोनि मन । गेले ठायी चि मुरोन ॥ २ ॥ 
विसरला तुका | बोलों चालो जाला मुका ॥ ३ ॥ 
॥ १५८७ ॥ 
रज्जुसर्पाकार । भासंयेळें जगडंबर ॥ १ ॥ 
॥ घु. ॥ हणोनि आठवती पाय । घेतां आलाय बलाय ॥ ६ ॥ 
दृ्ये दरुमाकार लाणी । केला संवस्वासी धगी ॥ २ ॥ 
तुकी तुकळा तुका । विश्वी भरोनि उरला लोकां ॥ ३ ॥ 
९ त. देखिले लोचनी विठेसहित पाडले । दे. पं. (पाउल शब्द पुलिंगी घरि माहे - 
१ त. न कहीं तप रे मुक्तोचे०. पै. न करीं तप सांधन मुक्तीचे ०-३ त. सेवो.--8 पं. न- 


मे.-« ब. भासयळ.-- ६ पं. आठविरता.- 5 दे. हुझ हुमाकार ०. त. पे, दृ्य हमाकार०.- 
८ हे. सव सासो.- ९ पॅ. जोकां. 





५३ श्रीविछल. 


॥ ९५८८ ॥ 
झणवितां दास । परि मी असं उदास ॥ ९ ॥ 
॥ घर. ॥ हा चि निश्वय माझा । परि मी निश्वयाहाने दुजा ॥ ६ ॥ 
सरते कर्तृत्व माझ्याने । परि मी त्याही हून भिन ॥२॥ 
तुका तुकासी तुकला । तुका तुकाहुनि निराळा ॥ ३ 

॥९१५८९७ | 
घोंटवीन लाळ ब्रह्मज्ञान्या हातीं । मक्तां आत्मस्छिती सांडवीन ॥ ९ ॥ 
॥ धु.॥ त्रह्मभूत होते काया च कीर्तनी । भाग्य तरी करणी देवा ऐसा ॥ ४॥ 
तीर्थश्रमकासी आणीन आळस । कडु स्वर्गवास करिन मोग ॥ २ ॥ 
सांडवीन तपोनिधा अभिमान । यज्ञ आणि दान लाजवींन ॥ ३ ॥ 
भक्तिभाग्यप्रेमा साधीन पुरुषार्थ । ब्रज्मींचा जो अर्थ निजठेवा ॥ ४ ॥ 
धन्य ह्णवीन येह लोकीं लोकां । भाग्य आलीं तुका देखियेला ॥ ५ ॥ 

॥ १५९० | 
संसाराचे अर्गी अवधीं च व्यसनं । आहो या कीर्तने शुद्ध जाला ॥१॥ 
॥ ध्रु. ॥ आतां हे सोवळें जाळे त्रिभुवन । विषम धोऊन सांडियेलं ॥७॥ 
ब्रह्मपुरी वास करणें अखंड । न देखिजे तोंड विटाळाचें ॥ २॥ 
तुका झणे आल्या एकांताचा वास । त्रज्मीं ब्रझरस सेवू सदा ॥ ३ ॥ 

॥ १५९७१९ | 
तुझी सनकादिक संत । ह्णवितां कृपावंत । ९ ॥ 

॥ धु. ॥ एवढा करा उपकार | देर्वबा सांगा नमस्कार ॥ ७ ॥ 


--"--- पन्ना 





९ दे. त. कतुत्व.-२ प.० त्याहूनि अते भिन । ३ पं. ब्रह्मभत काया हा तसे कीव 
नों 1-४ दे. तीर्थ त्रमकासी.-«, पे. भक्ति भाग्य सीमा ०.-६ दे. येहे. पं. येहो. “इइ ” ह्या- 
बहळ.-७ दे. त. वेसने.-८ पं. सांगा देवा. 


तु कारूमाच्रे अभंग, १६३ 


मांकूनि करुणा । विनवा वैकुंठींचा राणा ॥ २ ॥ 
तुका हणे मज आठवा । मूळ लबकरी पाठवा ॥३ ॥ 
॥ १५९२ ॥ 
आपुल्या माहिरा जाईन मी आतां । निरोप या संतां हाती आला ॥ १९ 
॥ घु. ॥ सुख दुःख माझं ऐकिळें कानीं | कळवळा मनी करुणेचा ॥४॥ 
करूनी सिद्ध मूळ साउलळें भातुकं । येती दिस ऐक न्यावयासी ॥२॥ 
त्या चि पर्थ माझं लागळंसे चित्त । वाट पाह नित्य माहेरांची ॥३॥ 
तुका ह्मणे आतां येतील न्यावया । अगे आपुळिया मायबाप ॥ ४ ॥ 
॥१५९३ ॥ 
चिन्हें उमॅटती अंगी । शकुना जोगीं उत्त ॥ ९॥ 
॥ परु, आठवला बापमाय । येइल काय मूळ नेणो ॥ ७ ॥ 
उत्कंठित जालें मन । ते चि खुण तेथीचि॥२॥ 
तुका हणे काम वारीं । आळस घरीं करमेना ॥ ३ ॥ 
॥ ९५९४ ॥ 
*आरोनियां पाहे वाट । कटकट सोसेना ॥ ९१ ॥ 
॥ धु. ॥ आलियांस पस मात । तेथ चित्त लागलं ॥ ७ ॥ 
दळीं कांडी लोकांऐसं । परि मी नसं ते ठायीं 1 २॥ 
तुका हणे येथे पिसं । तेथ तेस्त असेळ ॥ ३ ॥ 
॥ ९१५९६५ ॥ 
येथीलियां अनुभवे । कळां जोब हं येतसे ॥ १ ॥ 





९ पे. भाकांवी.-२ पे. पेढरेचा.-३ दे. त. पे मुळ.-४ पं. एक.-०% आठवाची.- 
६ दे उमटताती.-७ पे. ते खुग०.-८ त. पे. कामा.-९ पे. तसे तेये.-१० पं. येथोळ 
या.-९१९ प, “जीवे येतसे. 


५४४ श्रीविठ्ठल, 


॥ धु. ॥ दोहीं ठायीं एक जीव । माझी कींव त्या अंगी ॥ ४ ॥ 
भूक भुके चि खाउाने धाय । नाहीं हाय अनाची ॥ २॥ 
तुका हणे सुख जालें । अंतर धाले त्यागुणे ॥ ३ ॥ 
॥९१९५९६॥! 
वेळ आले हारे । इंख चक्र शोभे करी ॥ ९ ॥ 
॥ प्र. ॥ गरुड येतो फेडत्कारं | ना भी नाभीक्मणे त्वेरे ॥ ६ ॥ 
मुगुटकुंडलांच्या दीप्ति । तेजे लोपला गमस्ति॥ २ ॥ 
मेघऱ्यामवर्ण हारे । मार्ते डोळस साजिरी ॥ ३ ॥ 
चतुर्भज वैजयंती । गळां माळ हे रुळती ॥ ४ ॥ 
पीताबर झळके कौसा । उजळल्या दाही दिशा ॥ ५ ॥ 
तुका जालासे संतु । घरा आलें बैकुंठपीठ ॥ ६ ॥ 
॥ ९१५९७ ॥ 
शंचक्रगदापद्म । पैल आला पुरुषोत्तम ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ ना भी ना भी भक्तराया । वेगीं पावला सखया ॥ ७ ॥ 
दुरूनि येतां दिसे दृष्टी । धाके दोष पळती सृष्टी ॥ २॥ 
तुका देखोनि एकला । वैकठीहूनि हारे आला ॥ ३ ॥ 
॥ ९५९८ ॥ 
पैल दिसतील भार । दिंडी पताका अपार ॥ १ ॥ 
आला पंढरीचा राणा । दिसतील त्याच्या खुणा । 
सुख वाटे मना । डोळे घाद्या स्फ्रती ॥ ४॥ 


येवन, न ५". एशणि २५१00? 0 "ण )?"२१1000५->-““““ 


९ पं. फडात्कारे.-२ पं. खरें.-३ पं. तेज.-४ पे. “ वेकुंठपोठ ” याबदळ “ वँकुठ, 


तुकारमाचें “अभंग. कुळ, 


उठिळे गजर नामाचे । दळभार विष्णवबांचे ॥२॥ 
तुका करी रिता ठाव । त्यांसी बैसावया वाव ॥ ३ ॥ 
॥ ९५८९५९ || 
चला जाऊं रे सामोरे । पुढे भेटो विठठल धुरे ॥ ९॥ 
॥ धु. ॥ तुका आनंदला मनीं । कैसा जातो लोटांगणी । 
फेडांवया धणी प्रेमसुखाची आजि ॥७ ॥ 
पुढें आळे कृपावंत । मायबाप साधुसंत ॥ २ ॥ 
तुका आळांगेला बाही । ठेविला विठोबाचे पार्यी ॥३॥ 
॥९६०० ॥ 
पाहुणे घरासी । आजि आले त्हषीकेशी ॥ १ ॥ 
॥ धरु. ॥ कोय करू उपचार । कौप मोडकी जर्जर । 
कण्या दरदर | पाण्यामाजी रांधिल्या ॥ ७ ॥ 
धरी मोडकिया बाजा | वारे वाकळांच्या शोजा ॥ २॥ 
मुखशुद्धि तुळसी दळ | तुका हणे मी दुबळ ॥ ३ ॥ 
॥ ९६०१ ॥ 
संतीं केला अंगीकार । त्यासी अभिमान थोर ॥ १ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ कांहीं ठेविळें चरणीं । घेती ते चि प्रवूने । 
तुका पायवणी । घेऊानेयां निराळा ॥ ४ ॥ 
नसतां काहीं संचित । भेटी जाली अवचित ॥२॥ 
देव मिळोनियां भक्त । तुका केलासे सनाथ ॥ ३ ॥ 


अन र----८५८/८४*४णध शीत एत 7-4“... 





९ प. “ फेडावया > आजि | ” इतके नाहीं.-२ पे. “ दरदरीत पाण्या माजी जी रांधिये- 
श्या कण्या | ” एबंढच भुवपद आहे.-२ पे. “ भेटो जाली ० ” आणि “ पुढच्या कडब्यां 
वरले. “देव मिळोनियां०” हे दोन चरण एकमेकाशी बदळळे माहेव. 


६४५६ श्रावछळ. 


॥ ९१६०२ ॥ 
अवबघियांच्या आली मुळें । एका वेळे न्यावया ॥ ९ ॥ 
॥ मु. ॥ सिध व्हावे सिट व्हावे । आधीं ठावे करितो ॥ ७॥ 
नोंवारे ते' घाटिका दुरी । आहे उरी तो काळ ॥ २ ॥ 
मंगळाचे वेळे उभे । असों शोभे सावध ॥ ३ ॥ 
अवघियांचा योग घडे । तरी जोडे छाध्यता ॥ ४ ॥ 
तुका हणे पाहे वाट । बहु आट करूने ॥ ५ ॥ 
॥ ९६०३ ॥ 
सकळ ही माझी बोळवण करा । परतोनिघरा जावे तुत्ली ॥ ९॥ 
॥ धु. ॥ कर्मवर्भ तुत्यां असावे कल्याण | घ्या माझे वचन आशीर्वाद ॥४॥ 
वाढवाने दिलों एकार्चिय हातीं । सकळ निश्चिती जाली तेथे ॥२॥ 
आतां मज जाणें प्राणेश्वरासबें । माझिया भावें अनुसर्लो ॥ ३ ॥ 
वाढवितां लोभ होईल उसीर । अवघींच स्छिर करा ठायी ॥ ४ ॥ 
घर्म अर्थ काम जाला एके ठाया । मेळविला जिंहीं हाता हात ॥ ५ ॥ 
तुका ह्मणे आतां जाली हे चि भेटी । उरल्या त्या गोष्टी बोलावया ॥ ६ ॥ 
॥९६०४ ।॥। 
बोलिली त॑ आतां पाळावे वचन । ऐसे पुण्य कोण माझे गांठी ॥९ ॥ 
॥ धु) जातों आतां आज्ञा घेऊनियां स्वामी । काळक्षप आहो करूं कोर्ठं 
॥७॥ 
न घडे यावरि न धरवे धीर । पीडतां राष्ट्र देखोनि जग ॥ २ ॥ 


शरपपपापीपापी:ी 0" पप पणी "ण? पा?णा?0८? शाणी कवडा कगडावा लाडा लावडा हलाल आ नक 





१९ प. एक.-२ पे. दे.-३ पे. असा.-४ पे. कम धर्मे.-« पे. दिले.-६ दे. “आतां जाळी” 
कवर “ तुझां आझां ” असा पाठ घावळा भहे.-'७ पे. काय ऐसें पुण्य माझे गांठी ।. 


तुकारामांचे अभंग. ५8७ 


तुका हणे तुझी दिसे मोकलिलं । काय आतां आले जीवित्वाचे ॥३॥ 
र ॥ ९६०५ ॥ 
करावे तें काम । उगाच वाढवावा श्रम ॥ ९ ॥ 
॥ धरु. ॥ अवघे एकमय । राज्य बोलो चालो नये ॥४ | 
दुजयाची सत्ता | न चलळेसी जाली आतां ॥ २ ॥ 
आतां नाहीं तुका । पुन्हा हारपला लोकां ॥ ३ ॥ 
1१९१६०६ 
आह्ली जातों तुल्ली रुपा असी द्यावी । सकळा सांगावी विनंती माझी ।॥१॥ 
वाढवेळ जाला उभा पांडुरंग । वैकुंठा श्रीरग बोलाविती ॥ २॥ 
अंतकाळीं विठा आझ्यांसी पावला | कुडींसाहेत जाला गुप्त तुका॥ ३ ॥ 
॥९६०५७॥ 
तुका उतरला तुर्की । नवल जाले तिही लोकीं ॥ १ ॥ 
॥ धु.॥ नित्य करितो कीर्तन । ह चि माझें अनुष्ठान ॥ ७४ ॥ 
तुका बैसला विमानीं । संत पाहाती लोचनीं ॥२॥ 
'देव भावाचा भुकेला । तुका वैकुठासी नेला ॥ ३ ॥ 
॥९६०८ ॥ 
न देखिजे ऐसें केळे । या विठळं दुःखासी ॥ ९ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ रुपेचिये सिंहासनी । आधेष्ठानीं वैसावेलं ॥ ७ ॥ 
वाजता तो नलगे वारा | क्षीरसागरा हशोयनीं ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे अवघे ठार्या । मज पार्यी राखिले ॥३ ॥ 
र ॥ ९६०९ ॥ 
वाराणसीपर्यंत असां सुखरूप । सांगावा निरोप संतांसी हा॥ १॥ 
१ पे. नपनी-रदे. त. पं. तिंव्हासनी. 


*ष््छि्् श्रीविहळ. 


येथारनयां आलां जाणं निजधामा । सर्वे असे आह्यांगरुड हा॥२॥ 
छृपा असां द्यावी मज दीनावरी । जातसां माहेरी तुका ज्णे ॥ ३ ॥ 
| ॥२४॥ 
शके ९५७१९ एकोहत्तरीं विरोधनामसंवत्सरीं फालगुनवद्य द्विती- 
या सोमवासरीं प्रँथमप्रहरीं तुकोबा गुप्त जाले ॥९॥ 





1] १६९० | 
जाती पंढरीस । हणे जाईन तयांस ॥ १ ॥ 
॥ धर.॥ तया आहे संवसार । ऐसं बोले तो माहार ॥ ४ ॥ 
असो नसो भाव । जो हा देखे पढारराव ॥ २ ॥ 
चंद्रभागे न्हाती । तुका ह्मणे मळते याती | ३ ॥ 
॥९६९१९॥ 
धरियेलीं सोंगे । येणें अवघी पांडुरगे ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ ते हं त्रक्म विटेवरी । उभे चद्रभागे तिरी ॥ ४७ ॥ 
अतँव्यांपी बाहे । धांडाळितां कोठें नोहे ॥ २ ॥ 
योगयागतपं । ज्याकारणं दोननपं॥ ३ ॥ 
दिले नेदी जति । भोग सकळ ज्या होती ॥ ४ ॥ 
अवघी लीळा पांहे | तुका हणे दासां सहि॥ ५ ॥ 
॥ ९६९२ ॥ 
ज्याचे गर्जतां पवाडे । कळिकाळ पायां पडे ॥ १९ ॥ 











१ त. जातसे. दे. जातोसा.-२ प. “ एकाहातरीं ७ नाहीं.--२ पं. “ प्रथम प्रहरी तुकोबा 
गुप्त जाले ” यांबद्दल “प्रात काळीं स्वामी गुप्त जाळे असे.”-४ त. “ तुकोबा गुप्त जाडे ” 
यांबद्दल “ तुकाराम गुपत.”-९ पं त. संसार.-६ हे. त. अंतर व्या ०.-७ प॑. धुंडाळितां.- 
८ द्दे. प. नाईह.--९ प. ज्ञान. 


तुकाणमश्‍्के: अभग, ५४% 


॥.ध. ॥ तो हा पंढरीचा राणा । पुसा सा चौ अठरां जणां ॥ ४६ ॥ 
चिंतितां जयासी । भैक्तिमुक्ति कामारी दासी ॥२॥ 
वैकठासी जार्वे । तुका झगे ज्याच्या नांवं ॥ ३ ॥ 


॥१९१६१३॥ 
ज्याचे गर्जतां पवाडे । श्रतिशास्त्रां मीन्य पडे ॥ ९ ॥ 


॥ ध्रु. ॥ तेथें माझी वाचा किती । पुरे करावया स्तुता ॥ % ॥ 
सिणेलीं सहस्र तोंडें । शेषफणीऐसं घड ॥२॥ 
तुका हणे मही । पत्र सिंधु न पुरे शाही ॥३॥ 

॥९६९४॥ 
देव राखे तया मारील कोण । न मोडे कांटा हिंडतां वन ॥ ९ ॥ : 
॥ धु.॥ न जळे न बंडे नव्ह कांहीं । विष तं ही अमृत पोर्ही ॥ ७ ॥ 
न चुके वाट न पेड फंदी । नव्हे कवी यमबाधा ॥२॥ . 
तुका हणे नारायण । येतां गोळ्या वारी बाण ॥ ३ 

॥९६९%०॥ 
कोठें गुंतलासी ह्वारकेच्या राया । वेळ कां सखया लावियेला ॥ ९ ॥ 
॥ धरु.॥ दिनानाथ ब्रीद सांभाळी आपुले| नको पाहो केळे पापपण्य ॥६४॥ 
पतितपावन ब्रीदे चराचर । पातकी अपार उद्रिले ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे द्रोपदीचा धांवा । केला तैसा मळा पारवे आतां ॥ ३ ॥ 

| ॥ ९६१६ ॥ | 

कोठे गुतलासी कोणांच्या धांवया । आली देवराया निद्रा तज ॥१॥ 


९ पं. रिद्विसिद्री होती दासी.-२ दे सिणळं.-३ दे. होषाफणी ऐसे.-४ “ शाई ४ 
याबइल.--« त. पे. “ पाही " नाई.-६ दे. “ कर्था ” याबद्दळ “ कर्था कथा ” भ्षाहे.- 
७ पै. ये ऊन.-८ प. त्रीद. 


५५९ श्रीविठ्ठल. 


॥ धु.॥ कोठ गुंतलासी भक्तिप्रेमसुर्ख । न सुटती मुखे गोपिकांची ॥७॥ 
काय पडिले तुज कोणाचें संकट | दुरी पंथ वाट न चालेवे ॥२॥ 
काय माझे तुज गुण दोष दिसती । हझणोनि श्रीपती कोपलासी ॥ ३ ॥ 
काय जालें सांग माझिया कपाळा । उरला जीव डोळां तुका हणे ४ ॥ 
॥९१६९७ ॥ 
परस््रीते हणतां माता । चित्त लाजविते चित्ता ॥ ९१ ॥ - 
॥ धरु.॥ काय बोलोनियां तोंडं । मनामाजी कानकोंडं ॥ ७ ॥ 
धमंधारिष्टगोष्टी सांगे । उष्या हात नुडवी काग ॥ २ ॥ 
जे जं कर्म वसे अंगी । तं त॑ आठवे प्रसंगीं ॥ ३ ॥ 
न्योळे ऐसा चाळे | तुका हणेतो अमोल ॥ ४ ॥ 
॥१६१८ | 
असत्य वचन होतां संब जोडी । जरी लग्नघडी परउपकार ॥ १९ ॥ 
॥प्रु.॥ जाईल पतना यासि संदेह नाहीं।साक्ष आहे कांहीं सांगतो ते ॥४। 
बदावेळे मुखे नारायणे धर्मा । अंगुष्ठ त्या कमोसाटीं गेला ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे आतां सांभाळा रे पुढं । अंतारंचे कुडे देईल दुःख ॥ ३ ॥ 
॥१६१९॥ 
जळो त्यांचे तांड । ऐसी कां ते व्याली रांड ॥ ९ ॥ 
॥ परु. ॥ सदा भावयासी गांठी । क्रोध धडवडीत पोटीं ॥ ७ ॥ 
फोडिली गोंवरी । ऐसी दिसे तोंडावरी ॥ २ ॥ 
तुका झणे नाहीं । चित्ता समाधान कांहीं ॥ ३ ॥ ४ 





"५५४५०५५१00 "०-८: 


९ दे. सुटेती.-२ पं. चलवे -४ त. जालो.-४ त. न उडवी. ये. नुठवी.-५«. पं. को- 
टि.-.६ त. असे.-७ पं. तिचं.-८ पं. ऐसीयाते 6-९ पे. आटी. 


तुकारामाचे अभंग, षण 


| ॥९१९६२० ॥ 

तोंडं खाये फार । पादे बोचा करी मार ॥ १ ।! 
॥ धर. ॥ एक ऐसे ते शाहाणे । आपुळे अधीन ते नेणे ॥ ४ ॥ 
कुळे घाळूनि उघडे । रागँ पांहे लोकांकडे ॥२॥ 
खेळे देतकर्म । मग बांबळी जल्म ॥ ३ ॥ 
निजतां आला मोहा । वीतां ह्मणे मेला गोहा ॥ ४ ॥ 
तुका झ्मणणे त्यांनीं । मनुष्यपणा केली हानी ॥ ५ ॥ 

॥ ९६२१९ ॥ 
पतित्रता नेणे आणिकांची स्तुती । सवभावे पति ध्यानी मनी ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ तैस माझे मन एकावेभ़ जाळे । नावडे विठ्ठळविण दुर्जे ॥ ७॥ 
सूयीविकासिनी नेघे चंद्रकळा | गाय ते कोकिळा वसंतसी ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे बाळ मातेिपुढे नाचे । बोळ आणिकांचे नावडती ॥ ३ 

॥ ९६२२९ || | 
पंडित ह्मणतां थोर सुख । परि तो पाहातां अवघा मूख ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ काय करावें घोकिल । वेदपठण वांयां गेळ ॥ ७ ॥ 
वेदी सांगितळं त॑ न करी । सम ब्रह्म नेगे दुराचारी ॥२॥ 
तुका देखे जीवीं शिव । हा चि तेथींचा अनुभव ॥ ३ ॥ 

| ९६२३ || 
पॉडेत तो चि एक भला | नित्य भजे जो विळा ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ अवघे सम ब्रह्म पाहे । सवी भूर्ती विठ्ठल आहे ॥ ७॥ 


९ दे. जुत.-२ पे. दुजे कांही.-* पं. बेदे.-9 त. पं. “ ते ” नाही.--« पे. जीव. 
शिष-६ दे. हा तेर्याचा.-७ पे. पंडेत तो भला. 


५५२ श्रीविहर. 


रिता नाहीं कोणी ठाव । सवी भती बासुंदव ॥ २॥ 
तुका झणे तो चि दास | त्या देखिल्या जाती दोष ॥ ३ ।। 
॥९१९६२४॥ 
ऐका पंडितजन । तुमचे वंदिती चरण ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ नका करूं नरस्तुती । माझी परिसा हे विनंती ॥ ४ ॥ 
अन्न आच्छादन | हे तो प्रार्या अतरीन ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे वाणी । सुखं वेचा नारायणी ॥ ३ ॥ 
॥ १६२५ ॥ 
विठठल टाळ विठ्ठळ दिंडी । विठठळ तोंडीं उच्चारा | '९ ॥ 
॥ परु. ॥ विठ्ठळ अवघ्या भांडवला । विठ्ठल बोला विठ्ठल ॥ ७ ॥ 
विठ्ठळ नाद विठठल भेद । विठ्ठळ छंद विठल ॥ २ ॥ 
विठ्ठळ सुखा विठ्ठल दुःखा । तुकया मुखा विठठळ ॥ ३ ॥ 
॥ ९६२६ ॥ 
काय तुझे वेचे मज भेटी देतां | वचन बोलतां एक दोन ॥ ९ ॥ 
॥ ध्रु.॥ काय तुझं रूप घेता मी चोरोनि । त्या भेगे लपोनि राहिलासी ॥६४१॥ 
काय तुझं आह्मां करावे वैकुंठ । भेऊ नको भेट आतां मन ॥ २ | 
तुका ह्मणे तुझी नलगे दसोडी । परि आहे आवडी दर्शनाची ॥ ३ ॥ 
[९१६२९७ ॥ 
संतार्नंदा ज्याचे घरीं । नव्हे घर ते यमपुरी ॥ १९ ।। 


न 








९ दे. त्यां-२९ पे. ० परिसावी विनेती.-३ दे. पे. भेवो.-४ प“ आहे ” याबद्दल 


“1 ह न ४. 


तुकारामाचे: अभग. ५५.३. 


॥ ध्रु. ॥ त्याच्या पापा नाहीं जोडा । सगं जना होय पीडा ॥ ७४ ॥ 
संतनिदा आवडे ज्यासी । ता जिता चि न्कवासी ॥२॥ 
तुका हणे तो. नष्ट । जाण' गाढव तो स्पष्ट ॥ ३ ॥ 
॥९६२८।! 

आले देवाचिया मना । तेथें कोणाचे चाळेना ॥ ९॥ 
॥ घु. ॥ हारेश्वंद्र ताराराणी । वाहे डोंबा घरी पाणी ॥ ७ ॥ 
पांडवांचा साहाकारी । राज्यावरान केले दुरी ॥ २ ॥ 
तुका ह्मण उगाचे राहा । होईल तें सहज पाहा॥ ३ ॥ 

॥ ९६२९ ॥ | 
निजल्यानें गातां उभा नारायण । बैसल्या कीर्तन करितां डोले ॥ १ ॥ 
॥ प्रु.॥ उभा राहोनेयां मुखी नाम वंदे। नांचे नाना छंदें गोविद हा ॥७॥ 
मारगीं चालतां मुखीं नाम वाणी । उभा चक्रपायी मार्गे पुढ ॥२॥ 
तुका ह्मणे यासी कीर्तनाची गोडी । प्रेमे घाली उडी नांमासाटीं ॥३॥ 

, ॥ ९६३० ॥ 

काम क्रोध आल्ली वाहिले विहलीं । आवडी धरिली पायांसर्वे ॥ १ ॥ 
॥ धु. ॥ आतां कोण पाहे मार्ग परतोनि । गेले हारपाने देहभाव ॥७॥ 
रिद्धिसिठ्ठी सुखे हाणितल्या लाता । तेथे या प्राकता कोण मासी ॥२॥ 
तुका हणे आह्मी विठोबाचे दास । कराने ठेलों ग्रास ब्रलांडाचा ॥ ३॥ 


॥ ९६३१९ ॥ 
उठाउठी आर्भीमान । जाय ऐसं स्छळ कोण ॥ ९ ॥ 


राणा 





९ पै. “संगे” याच्याबद्दल “ज्याच्या सर्ग ”.-२ पे. “तो” नाही.-३ पै. नाचे हा गोबेंद 
नाना छदे ।. दे. व त यातही प्रथमतः हाच पाठ होता, परंतु मागून आंकडे घालून वर्‌ 
छापल्याप्रमाणे फिरविळ आहे.-४ त. नामायाठी.-% पं. गेला.-६ त. गिळून. दे. मुळीं 
हाच पाठ होता. 


५ श्रीविठ्ठल, 


॥ पु. ॥ ते यो पंढरीस घंडे | खळां पाझर रोकडे ॥ ७॥ 
अश्रूचिया धारा | कोठे रोमांच शरीरा ॥२॥ 
तुका ह्मणे काला | कोठे अभेद देखिला ॥ ३ ॥ 
॥ ९६३२ ॥ 
पंढरी पंढरी | ह्मणतां पापाची बोहरी ॥ १ ॥ 
॥ परु. ॥ धन्य धन्य जगीं ठाव | होतो नामाचा उत्साव ॥ ७ ॥ 
रिद्धिसिद्ठी लोटांगणीं । प्रेमसुखाचिया खाणी ॥ २ ॥ 
अधिक अक्षराने एका । भवेकुंठ हणे तुका ॥ ३ ॥ 
॥ ९६२३३ ॥ 
अल्प माझी मति । ह्णोनि येती काकुलती ॥ १९ ! 
॥ ध्रु. ॥ आतां दाखवा दाखवा । मंज पाउले केशवा ॥ ७ ॥ 
धीर माझ्या मना । नाहीं नाहीं नारायणा | २ ॥ 
तुका ह्मणे दया ! मज करा अभागिया ॥ ३ ॥ 


॥ १६३४ ॥ 
भार घालीं देवा । न लगे देश डोई घ्यावा ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ देह प्रार्या अधोन । सोसे अधिक वाढे सीण ॥ ४ ॥ 
व्यवसाय निमित्त । फळ देतसे संचित ॥२॥ 
तुका झगे फिरे । भोवडीनं दम जिरे ॥ ३ ॥ 
॥१६३५॥ 
भोग भोगावररी द्यावा । संचिताचा करुनी ठेवा ॥ ९१ ॥ 


क्ट 
*५ाा आण नन र्‍ा  ल्णाकशण्ण्णाणाचा 


कक ७३) य 


९ पॅ. हे.-२ पे. राहेला.- दे. वोहेरी,-४ पं तुमची. 


तुकारामार्चे अभग,. ६६५ 


॥ धु.॥ शांती धरणें जिवासार्टी । दशा उत्तम गोमटी ॥ ४ ॥ 
देह लेखावें असार । सत्य परउपकार ॥ २ ॥ 
तुका हणे हे मिरासी । बुडी द्यावी ब्रह्मरसी ॥ ३ ॥ 
॥ ९६३६ ॥ 
येथ बोलोनियां काय । व्हावा गुरु तारे जाय ॥ ९ ॥ 
॥ धु.॥मजन साहेबांकडे ।ये विठठळकथपुढ ॥ ६ ॥ 
ऐकोनी मरसी कथा । जंव आहेसि तु जीता ॥ २ ॥ 
हुरमतीची चाड । तेणे न करावी बडबड ॥ ३ ॥ 
पसेळ कोणी त्यास । जा रे करीं उपदेश ॥ ४ ॥ 
आह्ली विठ्ठलाचे बीर । फोडू कळिकाळाचे शोर ॥ ५ ॥ 
घेऊ पुढती जन्म । वायू कीत मुखं नाम ॥ ६ ॥ 
तुका हणे मुक्ती । नाही आस चि ये चित्ती ॥७॥ 
॥९६३७ ॥ 
अनेहातीं गुंतला नेणे बाह्य रंग । वृत्ति येतां मग बळ लागे ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ मदे माते तया नाहीं देहमाव । आपुले अवयव आवरितां ॥ ७१ 
आणिकांची वाणी वेद तेणे मख । उपचारदुःखे नाठवती ॥ २ ॥ 
ते सुख बोलतां आश्वये या जना । विपरीत मना भासतसे ॥ ३ ॥ 
तुका ह्मणे बाह्य रंग तो विठ्ठल । अंतर निवालें ब्रलरसं ॥ ४ ॥ 


6 ॥ ९६३८ ॥ 
त्रझरसगोडी तयांसी फावली । वासना निमाली सकळ ज्यांची ॥ १॥ 


पण पमापानाऱट 





-पापभणणापीपी?0१?ण >या पण" थाणणण ण शी 000 0] तीण 0 तीण ण ण ० “पाल न्न्- 





९ प॑. कोर्त.-२ दे. त. आनुहाती.-२ त. मातले. पं. माजे.--४ दे. त. पं. आवेष.-- 
५ प॑ अंतरी. 


द्षश श्रीविहठळ, 


॥ धरु.॥ नाहीं त्यां विटाळ अखंड सोवळी । उपाधीवेगळीं जाणिवेच्या ।।६॥ 
मन हं निश्वळ जाळे एके ठायीं । तयां उणें काई निजसुखा ॥ २ ॥ 
ती चि पुण्यवंत परउपकारी । प्रबोधी त्या नारीनरलोकां ॥ ३॥ 
तुका हणे त्यांचे पायीं पायपोस । होऊनियां वास करिन तेथें ॥ ४॥ 
॥ ९६३९ ॥ 
जसं तेसं राहे देवांचे हं देणं । यत्न करितां तेणं काय नव्हे ॥ ९ ॥ 
॥ धु.॥ दासां रपासिंधु नुपेक्षी सवथा । अंतरींची व्यथा कळे त्यासी 
॥ ६४ ॥ 
मार्गा नेणे परी माय जाणे वर्म । बाळा नेदी श्रम पावा कांहीं ॥ २ ॥ 
तुका हण मज अनुभव अगे । वचन वाउ्ग मानेना हे॥ ३ ॥ 
॥९६४०॥ | 
आह्मां हारेच्या दासां कांहीं । भय नाहीं त्रेळोकी ॥ १ ॥ 
॥ प्र. ॥ देव उभा मार्ग पुढें | उगवी कोडे संकट ॥ ४ ।॥ 
जैसा केला तेसा होय । धांवे सोय धरोनि ॥ २ ॥ 
तुका हणे असो सुखं । गाऊ मुख विठोबा ॥ ३ ॥ 
॥१६४१ ॥ 
परद्रव्यपरनारीचा अभिळास । तेथाने हारास सर्वभाग्या ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ घाटेका दिवस मास वर्षे लागती तीन । बांधळं पतन गांठोडीस 
॥ ९१ ॥ 
पुढें घात त्याचा रोकडा शकुन । पुढें करी गुण निश्चर्यसी ॥२॥ 
_ १ पै. "सोवळा । उपाधोवेगळा जाणिवेधी ॥ मन दे संचले जाळे ०, त. ०सोवळे । उपा- 
थी वेगळें वासनेसी ॥-२ प. तेचि पुण्यवेत पर० -$३ त. पं. देवांचे देणें.- ४ दे. वर्र्षे 
खांगेदीन. 


तुकारौमॉर्ये कारच. अमंग. *अुऱ्क्त्क 


तका हणे एकां तडताथवड | काळ लोंगे नाड परी खरा ॥ ३ ॥ 
र ॥ १६४२ 
समर्थांचे केळं । कोणां जाईल मोडिळे ॥ १९ ॥ 
॥ धु. ॥ वांयां करावी ते उरे । खटपट सोस परे ॥४॥ 
ठेविला जो ठेवा । आपुलाला तेसा खावा ॥ २ | 
ज्याचे त्यांचे हातीं । भुके तयाची फजिती ॥ ३ ॥ 
तुझा झ्ॅणे कोटी | बाळे जाले शूळ पोटी ॥ ४ ॥ 
॥ ९६४२ 

हे माझी मिराशी । ठाव तुझ्या पायांपार्शी ॥ ९ ॥ 
॥ धर. ॥ याचा भरीन अभिमान । करीन आपुलें जतन ॥ ७४॥ 
देऊनियां जीव । बळी साधिला हा ठाव ॥ २ ॥ 
तका ह्मणे देवा । जन्हाट हे माझी सेवा ॥ ३ ॥ 

॥१६४४॥ 
नेणे गति काय कवण अधोगाते । मानिली निश्चिती तुझ्या पायी ॥ १॥ 
॥ धु. ॥ कर्म धर्म कोण नेणें हा उपाव | तुझ्या पार्यी भाव ठेवियेला ॥४॥ 
नेगे निरसूं पाप पुष्य नेणे काय । ह्मणऊनि पाय वारिले तुझे ॥ २ ॥ 


न-:--->>*-- डर 





९ पॅ. गेला.--२ दे. खटपटें --३ त. तुका हणे ज्याचे ०. पे. प्रतींतून येथे छापळेलें 
“तुका हणे कोटी ” हें कडबें तळेगांवची प्रत लिहिणारास लब्ध न झाल्यामुळें पाच कडव्यांत 
“तुका ह्मणे ” हें घातलें असावें असें वाटते.-४ दे. भुके.-% पै. प्रतींत मात्र इं कडवे आहे. 
दे. प्रतींत नाही; परंतु तींत दोवटच्या कडव्यांत “तुका” हा शब्द नाहीं यावरून “तुका ह्मणे 
कोटी” हें कडवँ लिहिणं राहिलं असाबे.-६ दे. “ देवा हे माझी ०.” येथे “देवा” हें मॉर्गनच 
घातलें आहे -७ दे. “ वडिली.” असे “ बळी याच्या ठिकाणी मागन केळे आहे-< पै 
पुण्य काय. 


५५्ट * श्रावहळ, 


वेडा मी अविचार न कळे विचार । तुज माझा भार पांडुरंगा ॥ ३ ॥ 

तुका हणे तुज करितां नव्हे काय । माझा ता उपाय कवण तेथें॥४॥ 
॥ ९६४५ ॥ 

तुझा झणऊनि जालो उतराई । त्याचें वर्म काई त मी नेगें॥ ९ ॥ 

॥ धु. ॥ हाती धरोनियां दावी मज वाट। पुढें कोण नीट ते चि देवा ॥४॥ 

देवभक्तपण करावं जतन | दोही पक्षी जाण तू चि बळी ॥२॥ 

अभिमाने तुज लागली हे लाज | शरणागतां काज करावया ॥ ३ ॥ 

तुका हणे बहु नेगता मी फार । ह्ेणऊानि विचार जाणविला ॥ ४ ॥ 
॥१६४६॥ 

मारगी चालतां पाउलापाउलीं | चितावी माउली पांडुरंग ॥ ९ ॥ 

॥ धु. ॥ सर्वे सुख लागे घेऊनियां पाठी । आवडीचा कंठीं रस ओती 

॥६४॥ 

पीतींबरे छाया करी लोभावर । पाहे ते उत्तर आवर्डाचे ॥ २ ॥ 

तुका ह्मणे हे चि करावे जीवन । वाचे नारायण तान भूक ॥ ३ ॥ 
1१६४७ ॥ 

जालीं आतां दास । माझे तोडोनियां पाशा ॥ ९ ॥ 

॥ परु. ॥ ठाव द्यावा पायांपार्शी । मी तों पातकांची राशी ॥ ७ ॥ 

सकळ ही गोवा । माझा उगवाने देवा ॥ २ ॥ 

तुका हणे भय | करा जवळी ते नये॥ ३ ॥ 
॥१९६४८॥ 

अतरींचे जाणां । तरि कां येऊ दिलं मना ॥ १ ॥ 





पणक्णणा णा९णाण णा” काण ० त 1ा”'च्ययावीके 


९ पे. करम.--२ पं. झणेनि.-३ पं. पॉवांबर छाया.--£ पे. ताहान भूक. त. तानभुके.- 
« त. कदा 


तकह्यसाचे, अर्भग, | ५.५% 


॥ धु.॥ तुमची करावी म्यां सेवा । आतां अव्हेरितां देवा ॥ ७ ॥ 
नव्हती मोडामोडी । केली मार्गे ते चि घडी ॥ २ ॥ 
तुका हणे दिला वाव । पायी लागों दिला भाव ॥ ३ ॥ 
॥९६४९७ ॥' 
पवित्र होईन चरित्रउच्चारं | रूपाच्या आधारें गोजिरिया ॥ १ ॥ 
|| धु. ॥ आपरती बुद्धि पुण्य नाहीं गांठी । पायी घाली मिठी पाहे डोळां 
॥६४॥ 
गाईन ओविया शाष्टांच्या आधारं । सार्रन विचारें आयुष्या या॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे तुझें नास नारायणा । ठेवीन मी मना आपुल्या ॥ ३ ॥ 
॥९६५०॥ 
काय 'ऐसा जन्म जावा वांयांविण । कांहीं तरी क्ण असो माथां ॥१॥ 
॥ धरु. ॥ कोणे तरी काळे होइल आठव । नाहीं जरी भाव भार खरा ॥४॥ 
शता एका तरी जन्माच्या शेवटीं । रुपाळुबा पोटीं होईल दया ॥ २ ॥ 
तुका हण नाहीं फांकी तरी देत । सवीचं डाचेत सांपडलें ॥ ३-॥ 
॥९६५१९॥ 
नाही कोणी दिस जात वांयांविण | साध्य नाहीं सीण लाटिका चि॥१॥ 
॥ धु. ॥ एकाचिये माथां असावे निमित्त । नसो नाहीं हिते कपाळी त 
॥७४॥ 
काहीं एक तरी बोलायाचा जागा नेदिती वाउगा उमा ठार्को ॥ २ | 
तुका हणे वर्म कळों येती कांहीं । ओळखी जे नाहीं होईल ते ॥ ४ । 


क्ट 





९ पं. बेशल.-२ पै. “ हित ” नाही. 


क है क्रि श्रींविडल, 


॥१९१६५२॥ 
काय करील ते नव्हे विश्वंभर । सेवकां दारिद्र लाज नाहीं ॥ ९ ॥ 
॥ प्रु.॥ मजपासाने है पाडेळें अतर । काय तो अव्हेर करू जाणे ॥४॥ 
नामाच्या चिंतनें नासी गर्भवास । नेदी करू आस आणिकांची ।। २॥ 
तुका ह्मणे नेणाँ किती वांयां गेळे । तयां उद्घारेळे पांडुरंगे ॥ ३ ॥ 
॥ ९६५३॥ 
संध्या करितोसी केशवाच्या नांवे । आरंभी ते ठावे नाहीं वीसं ॥ ९ ॥ 
॥ धर. ॥ किती या सांगावे करूने फजित । खळ नेणे हित जवळी तें 
॥ ९१ ॥ 
माजल्या न कळे उाचेत तें काय । ने घ्यावे तं खाय घ्यावे सांडी ॥२॥| 
'तुका ह्मणे घेती मिती सर्वे डोकें । वावसी तीं एके अंधारलीं 1३ ॥ 
॥१६५४॥ 
दुधाचे घागरी मद्याचा हा बुदे । पडिलिया शुद्ध नव्हे मग ॥ १ ॥ 
॥ पु.॥ तैसं खळां मुखं न करावें श्रवण | अहंकार मन विटाळळें ॥ ६ ॥ 
काय करावीं ती बत्तीस लक्षणं । नाक नाहीं तेग वांयां गेली ॥ २ ॥ 
, तुका हणे अन जिरं नेदी माशी । आपुलिया जैशी सँवसर्ग ॥ ३ ॥ 
॥९६५५ ॥ 
सांगावं तं बरं असतं हं पोटीं । दुःख देते खाटी बुद्धि मग ॥ ९॥ 
॥ घु. ॥ आपला आपण करावावेव्हार। जिंकोनि अंतर मन ग्वाही ॥ ७॥ 


९ पं. दारद.-२ प. “ ऐसे हे कळी आलें माझ्या मना । हृरिच्चिया जना नाडा 

नाहीं ॥” इं कडवे येथे जास्त आहे.-२ दे. नेघावे---४ दे. ते. पं. ते॑' एक अंधा ०.- 

* ७ पै. विद --: दे. पै. ते.-७ त. पै. गेले.-८ दे. सर्वे शवर्ग. त. संवश्वगे. प. संवसतगे.--९ 
पं. असारवे.-( ० प॑. विचार. 


तुकासमराचे अमंग, न $. १. 


नाहीं मार्ग येत बोलिळं वचन | पावावा तो सीग बरा मग ॥ २ ॥ 
तुका ह्ॅणे बहु भ्याला खटपंटे । आतां देवा खोटे शब्द पुरे ॥३॥ 
॥ वाराणसीस यात्रा चालली तेव्हां स्वामींनी 
भागीरथीस पत्र घांडिले-ते अभंग ॥ रे ॥ 
॥९६५६॥ 

परिस वो माते माझी विनवणी । मस्तक चरणीं ठेवीतसं ॥ १९ ॥ 

॥ ध्रु. ॥ भागीरथी महादोष निवारणी । सकळां स्वामिणी तीर्थीचिये॥ ४ 
जीतों भक्ति मोक्ष मरणे तझ्या तिरी । अहिक्यपरत्री सखरूप ॥ २ ॥ 


७ टही बन्द 


तुका विष्णदास संतांचे पोसणे | वाक्‍्पष्प तेणे पाठविळे ॥ ३ ॥ 


॥९१९६५७ ॥ 
तुझी विश्वनाथ । दीनरंक मी अनाथ ॥ ९ ॥ 
॥ धु. ॥ रुपा कराल ते थोडी | पायां पँडिलो वराडी ॥ ७ ॥ 
काय उणे तुलांपार्शी । मी तों अल्पे चि संतोषी ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे देवा । कांहीं भातुके पाठवा ॥ ३ ॥ 
॥२१६५८॥ 
पिंड पदावरी । दिला आपुलिये करीं ॥ १९ ॥ 
॥ घु. ॥ माझें जाले गयावजंन । फिटले पितरांचे ऊण ॥ ७ ॥ 
केळे कर्मातर । बांब मारिली हरिहर ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे माझें । भार उतरलं ओझे ॥ ३ ॥ 
। ॥३॥ 
९. त. “मस्तक ०” व दुसर्‍या चरणांतील “ सकळां ० यादो न चरणांच्या जामा 


परस्पर बदलल्या आहेत --२ पै. जिता.-* त. आहिक्प- ४ दे. पोसने-« दे. त 
वागपुष्प.-६ पै. पडतो.-७ पे. अल्प 


मळ >“. नन 





*& ६ र श्रीविठ्ठल, 


॥ ९६५९॥ 
मथुरेच्या राया । माझे दंडवत पायां ॥ १ ॥ 
॥ घर.॥ तुमचे रुपेचे पोषणें । माझा समाचार घेणें ॥ ४ ॥ 
नाम धारिळे कठी । असें आतंभ्‌त पोटीं ॥ २ ॥ 
जीवींचे ते जाणा । तुका हणे नारायणा ॥ ३ ॥ 
[१६६० ॥ 
जाय तिकडे लागे पाठीं । नाहीं तुटी आठवाची ॥ ९ ॥ 
4 परु. ॥ हरूनियां नेळें चित्त । माझं थीत भांडबळ ॥ ७ ॥ 
दाँवूनियां रूप डोळां । मन चाळा लावियले ॥२॥ |, 
आणीक तोंडा पाडेली मिठी । कोन गोठी नाइकती ॥ ३ ॥ 
बोलिल्याचा आठव न घडे । वाणी ओढे ते सोई ॥ ४ ॥ 
तुका हणे प्रमधगी । भरली अर्गी अवंड ॥ ५ ॥ 
॥१९६६९॥ 
नको ऐसं जाळे अन । भूक तान ते गेली ॥ ९ ॥ 
४ भ्र. ॥ गोविदाची आवडी जीवा । करीन सेवा धणीवरी ॥ ७ ॥ 
राहिलं तें राहो काम । सकळ धर्म देहीचे ॥ २ ॥ 
देह धरिला त्याचें फळ । आणीक काळ धन्यहा ॥ ३॥ 
जाऊं नेदी करितां सोस । क्षेमा दोष करवींन ॥ ४॥ 
तुका झणे या च पाँठी । आतां साटी जीवाची ॥ ५ ॥ 


९ दे. त. पोसने.-२ पं. लावूनियां-* पे. कानगोटी.--४ त. धरिळें. प. “ घारिडा 
श्याचं ” याबदल “ धरिल्यारचें /.--५ दे.*पे. क्षेमा.-६ पे. पाटी. 


